वैद्य दप्तरांतन निवडलेले कागद 


स्कु. २ 


सन १७४० 


सपादक-- 
शकर लक्ष्मण वैद्य, 
३७६ बधवार पेठ, राममंदीर पुणें. 


शके १८७० 


किंमत तीन रुपये, 


CAN 0 AN IS 


अनुक्रमणिका 

MR 
विषयाचे नांव ठ 
पुरस्कार 
प्रस्तावना 
ऐतिहासिक प्रकाशना संबंधी ३,डचणी 
ऐतिहासिक पत्रे 
सूचि 
व्यक्तिसची 


~ 
७ 


स्थ सूची 


2 
ON ~ 
AJ Ay 2217 


उुद्र क-अनंत कृष्ण कुळकर्णी, आनन्द प्रिंटिंग प्रेस, १८२ सोमवार पेठ, सातारा. 
उकाशक-शकर लक्ष्मण वेद्य, ३७६ बुधवार पेठ पुणे 


पुरस्कार १७४० 


' बेद्यदप्तरातून निवडलेळे कागद? खड र रा हा प्रसिद्ध होत असलेला पाहून 
मडळाला फार समाधान वाटत आहे. खड ३ रा हाही याबरोबरच निघत आहि यामळे 
सपाधानात आणखी भर, श्री शंकरराव वैद्य यांनी आपल्या घराण्याय कागद मोठ्या 
कष्डाने आणि साक्षेपाने जगवून त्याच रीतीने ते सवं लावले व प्रसिद्ध साठी त्यार 
करून ठेवले, याबद्दल त्याचे घराणे ऋणी राह स्च पण मह्ाराष्ट्रानेहि राहिले पहिजे 
पाऊणशेच्या घरात व त्यातून प्रकृतिमान व मनःरवास्थ्य बेताचेच, असे असूनही 
दादासाहेब वैद्यानी एवढा खटाटोप कामाठी केला व उरलेले आयष्य पूर्ण विश्वातीत 
का घालवीत नाहीत याचा सुविद्य विरारी जनतने काळजीऽदत अभ्यास 
केला पाहिजे व त्याचे कार्थ नीट रीतीने वसे पुढे चाल राहील याचीहि चिता वाहिली 
पाहिजे असो आम्ही प्रथम श्री शकररावजीचे अभिनदन क्रून हा »ह,नसा पुरस्कार 
सादर करतो. 

या खडांत एकदर ९४ पत्रे प्रसिद्ध केली आहेत. त्यापैकी पहिली १२ सोडून 
बाकीची सन १७४० मधली आहेत. श्री वंद्यानी त्यचे प्रस्तावनेत चागले वर्गादरण 
केलेच आहे बहुतेक पत्रे हिशेबाची व घरगुती व्यवहाराची आदळली तरी तीत किती" 
तरी तथ्य आहे. शिवकालीन हणमते घराणे अर{रसाचे सुभेदार दिदभट साठ याचे 
घराणे, बावजो नाइकाचे घराणे यासारख्या हृतिहासप्रस्द्धि घराण्याविषयी, धोप 
बाणेरे, मेडद कासारी वगेरे स्थळाविषयी, तसेच कर्नाटकाच्या चदासाहेबाची केद, 
गोवळकोटची लढाई यासारख्या मरूत्वाच्या घटना याची नवीनच माहिती प्रस्तुत 
संडाउरुन मिळणार आहे सराफाना व अर्थंशास्त्रज्ञाना जन्या सराफी व्यवहाराची 
चागली ओळख होईल. “शनवार तेली? ब सोमवार नेली? या नेल्याच्या पोटजाती 
अहित पेडाशी त्याचा काही सबध नाही. बेने- इस्राएल शनिवारी धामिक कारणा- 
साठी घाणा बद ठेवतात म्हणून त्याना ' शनवार तेली? म्हणतात, व तिळवण तेली 
किवा मराठे तेली सोमवारी घाणा बद्‌ ठेवतात म्हणून त्याना ' सोमवार तेली ' 
असे नाव पडले आहे 

एतिहासिक पत्राचे प्रकाशनासबधी अडचणी हा मडळात वाचलेला लेख उद्बोधक 
आहे. खडाच्या प्रस्तावना वाचनीय आहेत ० 

श्री शकरराव याना पुढचे खड सपादण्यास दीर्घाय्रारोग्य लाभो व असेच 
पुरस्कार लिहिण्याचे योग मडळास येबोत अशी सशोधनेशवराजवळ प्रार्थन! आहे. 


श्रावण श॥ ८ ।चतामण गणेश कर्वे 
शके १८७० चिटणीस 


भा. इ. स. मंडळ. 


खंड २ ची प्रस्तावना 


काल 


मानवानी आपल्या आपृष्यातील प्रत्येक क्षण निरर्थक न दवडता तो कारणी 
लावावा असा अर्थ ज्यांत अभिप्रेत आहे असा कवी वासन पाडत याचा ॥ काळ 
चोर घिरट्या बहु घाली। पामरा तुज वशी निज धालो॥ जाग जाग स्वरूपी 
लवलाहया | जातसे वय अमोलिक वाया | हा इलोक वारवार मनात येऊन माझें 
उतार वयातही वैद्य दफ्तरातील निवडलेल्या जन्या एतिहासिक कागदाचा हा दुसरा 
खंड परमेश्वर कृपेने बाहेर पडत आहे पहिल्या बाजिरावांच्या कारकीर्द अखरचे 
निवडलेले कागद खड पहिला व त्याची पुरवणी अशा दोन पुस्तकात छापलेले माहेत, 
दफतरातील कागद निवडण्याचे काम बहुतेक ब्रिटिश अमदानीतच केल्यामुळे कागदाचे 
खड इसवी सन सालाप्रमाणेच करणे सोईचे वाटले. शालिवाहन शक किवा राजशक 
या प्रमाणे करावे असे मन'त आले नाही, अस नाही; पण कोणत्याही कागदाला इसवी- 
सनाप्रमाणे ही तारीख देणे भाग होते. कारण एतिहासिक सदभंग्रथ इसवी सन देऊनच 
लिहिलेले आहेत, तीनही शकाचा प्रारभकाल एक नसत्यामुळे कोणत्याही शकाच्या 
खडात २ दुसऱ्या शकाचा समावेश करावा लागतो. एका इसवी सनात जाने- 
वारी ते डिसेबर अखेर २ फसली शक, २ शालिवाहन शक किवा २ राजशक येतात. फसली 
शक अदमासे मे किवा जून महिन्यात असतो, तो मुगाला सुरू होतो, शालिवाहनाचा 
चेत्र अदमासे एप्रिलमध्ये येऊन, फाल्गन मास माचंमध्ये येतो. राजशक साधारणपणे मे 
किवा जूनमध्ये येतो. फमली व राजशक ह्याचे प्रारभ कालात फारसा फरक नसतो. 
इग्रज सरकारने मुलकी साल माचेअखेर सपवून, वर्षारभ एप्रिलमध्य ठेबला होता. 
आपल्या शालिव हन शक!स अनुसरून अस केल असावे अस वाटते, आता ब्रिटिश 
आमदानी सपुष्टात आल्यामुळे आपल्या शकाप्रमणे कागद लावावे असे मनात आल. 
पण मला वेळ नसल्यामुळे तसे करणे शक्‍य दिसेना. म्हणून खडाची वाटणी 
इसवी सन सालाप्रमाणे केलेली कायम करणे भाग पडले पुढील खड।चा पुरवणी खड 
न काढता पूर्वीच्या कालातील कागद खडाय्या प्रारभी देण्याचा विचार केला आहे. 
कमी महत्त्वाचे कागद दपतरात आहेत, ते प'हून कोणास छापावेसे वाटल्यास माझी 
हरकत नाही. प्रत्येक पत्रावर मिती व तारो * “। आहे. 


एतिहासिक कागद म्हणजे केवळ लढाईची किवा राज्यक्रात्याची वर्णने नसून 
गमान्यतः कोणकोणत्या विषयाचा समावेश करावा लागतो हे के न्या. रानडे 

रा. ब. वाड याच्या पेशव्याच्या रोजनिशाना जी प्रस्तावना लिहिली 

आहे, त्यात दिले आहे. त्यातील विषयाचा तपशील माझ्या “ एतिहासिक पत्राचे 
प्रकाशनासबधी अडचणी ” ह्या निबधात परिच्छद ९ मध्ये दिला आहे. 
ज्याच्या कतंबगारीने मराठी राज्य इतके दिवस टिकून राहिले होते, त्याच्या 
पत्रांना मी विशेष महत्व. दिले भाहे. सन १८१८ नतर इग्रजी 
आमदानीत त्याच्या घराण्याचा मागमूस होता, पण त्यास महत्व मुळीच ठेवले 


२ 


नव्हते. आपले बूड कायम करण्या पुरताच त्याचा उपयोग इंग्रजानी करून धेतला, असें 
म्हणणें गैरवाजवी नाही. यात सस्थानिक व सरजामदार व सरदार याचा समावेश होतो. 
हिदु कायद्याप्रमाणे जिनगीच्या वाटण्या धराण्यापेकी कोणीहि मृत मनुष्यझाला तर वारसा 
हक्काप्रमाणे होतात, वाटण्या एक पपर्यंत झाल्यामुळे कित्येक कतंब्रगार घराणी 
दारिद्र्थावस्थेस जाऊन धुळीस मिळाली आहेत त्यातील हयात पुस्षाना आपल्या 
पूर्वेजाच्या पराक्रमाची व योग्यतेची कत्पना कितपत आहे याची शका यते. हत्ली 
कांही घराण्याचे इतिहास छापलेले असून काहीचे छापण्यात येत आहेत, यामळे त्या 
घराण्यांतील पुरुषाच्या कतंबगारीची व पराक्रमाची माहिती घेण्यास मार्ग झाला आहे. 
सस्थानिक किवा सरजामदार याचा वारसा, हिदुधर्मशास्त्राप्रमाणे न ठरवितां तो ठरविण्याचे 
इंग्रजांनी आपल्या मर्जीवर ठेवले होते, 


वेद्य घराण्याचा सबध किती निरनिराळ्या घराण्याशी होता हे दाखविण्याचा 
प्रयत्न करताना त्याच्या सपत्तै॑,चाहि उत्लेख करावा लागला आहे, परन्तु अशा धरा- 
ण्याना कर्जे देण्यात वैद्याचा काय उद्देश होता, याचा विचार केली असतां, मराठी 
राज्याच्या स्थापनेसाठी वद्यानी केलेला स्वाथत्यागही दिसून आत्या खेरीज राहात 
नाही. त्यांनी मोठमोठ्या सरदाराना पसे पुरबिलेच; पण त्या बरोबरच त्यांनी त्याचा 
आपल्यावरील विश्वासही इतका वाढविला को, कोणत्याही राजकीय बाबतीत सर- 
दार-सरजामदार त्याचा सल्ला घेतल्याखेरीज रहात नसत. छत्रपती, पेशवे, आंग्रे, 
भासळे, सचीव, प्रतिनिधी, हणमंते, आमात्य व इतर सरदार याना वैद्य हेच 
योग्य सल्लागार वाटत अपतत, भस त्याची पत्रे वाचली असता दिसून येते. सावकारी 
पेश्चापेक्षा त्याच्या सत्लागारीसच विशेषकरून महत्व देण्यात येत असे, रहणन त्याना 
कोणी ' नाईक? म्हणत नसत, 


या खडातील कागदाचे वर्गीकरण विषयाचे व व्यवतीचे महत्व लक्षात घऊन केले 


आहे व त्यास अनृसरून प्रस्तावनेत त्याची माहिती देऊन ती लिहिण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. ही प्रस्तावना वाचल्थाखेरीज कागदाचे महत्व कळणार नाही, म्हणून वाचकानी 


कागद वाचण्यापूर्वी प्रस्तावना घाचावी, अशी विनति आहे. केवळ कागदाचेच वाचन 
केल्यास ते नीरस व व्यर्थं होईल म्हणून ही सूचना केली आहे. विषय व व्यक्ती याच्या 
संबघ।चे जं कागद आहेत. त्याचे नबर प्रस्तावनेत एकत्र दिले असल्याने ते कागद 
त्या नबराच्या क्रमाने वाचले असतां विषय व व्यवती याच्याबद्दल माहिती होण्यास अडचण 
पडणार नाही. 


वर्गीकरण-१ सनदा व आज्ञापत्रे. २पत्रे (अ) वेद्यास आलेली (ब) वैद्यानी लिहिलेली 
(क) इतरानी एकमेकास लिहिलेली. ३ हिशेब. ४ पावत्या. ५ याद्याः- कापडाच्या, 
दायिन्याच्या, कर्जदाराच्या वगरे, ६ लढाया. ७ देवालये व धार्मिक कृत्ये. ८ वंद्याचे 
मुक्काम. ९ महत्वाची कर्तबगार माणमेः- छत्रपती, अप्टप्रध।न, सरदार, सरजामदार, 
मृस्सद्दी, इनामदार, वतनदार, सल्लागार, सुभेदार, कारकून, वकील वगरे, 


१ सनदा व आज्ञापत्र:--सनद याचा अथं अधिकारपत्र’ किवा ' देहेनगीपत्र ? 
या शब्दांनी जरी होत असला तरी तो त्याहीपेक्षां व्यापक असल्याने त्याचे स्पष्टीकरण 


दै 


करणें जरूर धसून इष्टद्दी आहे. छत्रपती शिबाजी महाराजाना अष्टप्रधान नेमावे लागले, 
याचे कारण पाहूं गेलें असता असे दिसून येते को, राज्यकारभार चालविण्यास लागणा- 
ऱ्या मनृष्यबलाची व ज्ञानबलाची त्यानी योग्य तजवीज केली भाहे कोणाला लढाईचे, तर 
कोणास फडणविशीचे, कोणाला न्यायाचे, तर कोणास चिटणिशीचे अगर मृजुमदारीचे 
वगेरे कामे करतां येतील हे पाहून योग्य मनृष्यांची निवड केली आहे व अगी असलेले बृद्धि- 
चातुयं दाखविण्यासाठी राष्ट्रीपयोगी कामे करण्यास वाव देऊन त्या त्या कामाची 
जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविलो. कोणास गावाचे उत्पन्न इनाम करून दिले, व कोणास 
खजिन्यातून नवत नेमणक करून दिलो. काही बाबतीत धार्मिक बुद्धीनेही देवस्थानास 
किवा ब्राम्हणास काही गावे व जमिनी इनाम करून दिलेत्या आहेत. या सबधाने जी 
पत्रे त्यांनी करून दिली त्यासच ` इनाम पत्र ' हे नाव आहे. काही इनामे राज्यांतील 
काम, हुकुम होतील त्याप्रमाणे करण्यास तयार राहाण्यासाठी व काही लोकांस राज्यकार- 
भाराची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी वतने दिली आहेत. यत इनामदार, सरंजामदार 
व वतनदार याचा समावेश होतो, कामगिरी करून यजमानास खष करणाऱया काही 


लोकांस सबद गांवे दिल्याचे व काहीना फकत जमिनी दिल्याचे आढळून येते. अशा 
इनामदाराना इनामाबहल सरकारचो नौकरी करावयाची नसते, सरजामदार व वतन- 
दार याना नौकरी करावी लागते, म्हणून त्याना दिलेल्या देणग्या सरकारच्या मर्जीवर 
चालू राहातात दोघानाही राजनिष्ठ राहाणे जरूर असते. आता वतने कम्यूट 
म्हणजे खालसा झाली आहेत, वतनदारास काही प्रमाणात नबत नेमणूक देतात. 


८ आज्ञापत्र › ही महाजांनीच सनदांची अमलबजावणी करण्याकरिता काढलेली 
पत्रेंअसतात, 'आज्ञापत्र' ही खरी सनद नव्हे, ज्यास इनाम देणगी द्यावयाची त्यांच्या नावे 
छत्रपतीनीं लिहून दिलेले जे पत्र ती मूळ ' रनद ? होय. तिच व आज्ञापत्राची भाषा 
थोडी निराळो असते ज्यास इनामपत्र द्यावयाचे त्याच्या मूळ सनदेत “ मोकासा इनाम 
दिला असे ? या वाक्यापुढ पुढील मजकूर असतो ' तरी तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि 
यशपरंपरेने अनभऊन सुखरूप राहणे. ? व शेवटी “पा हुजूर मोर्तब असे ' ही वाक्ये 
असतात. आज्ञापत्रात पुढील निराळा मजक्र अमलबजावणी कामगारास लिहिलेला 
असतो “तर तुम्ही मौज मजकुरास ताकीद करून यास व याच्या पुत्रपौत्रादि दशपर- 
परेने याजकडे इनाम चालवणे, या पत्राची नकल करून घेऊन हे पम भोगवट्यास, 
त्यास परतोन देणे. जाणीजे.? व शेवटी तारीख धेऊन “पा हुजूर ? लिहिलेले 
असते. अधिकाऱ्यास आज्ञापत्रे काढताना वर्तमान व भावी कारकून ( लेखक ) यांचाही 
समावेश केलेला असतो. म्हणून अशी सनद “ यावच्चद्र दिवाकरो ? आहे असे म्हणावे 
लागेल. चुळ्याच रा. भास्कर वामन भट यांनी “ महाराष्ट्रातील एतिहासिक पुरु- 
षाच्या मुद्राचें प्रदर्शन ” असा लेख ' इतिहास व ऐतिहासिक ' मासिकातन २८ ते 
३१ च्या जोड अकात लिहिला आहे. त्यातील या सबधाच्या मजकुराने माझ्या वरील 
मतासच पुष्टी मिळते शिक्का व मोतेव यात श्रीकाराच्या एका बाजूस चद्र व दुसरे 
बाजूस सूये हेच दशवितात. ही आज्ञापत्राची माषा फार व्यापक आहे. गावचे पाटील 
कुलकर्णी, देशमूख, देशपाड यास ही आज्ञापत्रे याच मजकुराची काढलेली असतात. 
कांही आज्ञापत्रांत ' नूतन पत्राचा प्रतिवर्षी आक्षेप न करणे ' असाही मजकूर असतो, 


४ 


सनदा व आज्ञापत्रे यांना ' राजपत्र ' म्हणत, असे दफतरांतील सनदांच्या 
फेरिस्तांच्या कागदातील यादीवरून दिसते. ही राजपत्र निरनिराळया अमलदाराच्या 
कचेरीतून तयार होत. मुख्य सनद व मुकदमाचे आज्ञापत्र फडनिशी कचेरीतूब व 
बाकोची राजपत्रे चिटणिशी कचेरीतून निघत. फडणिसाकडे वसुलाचे काम असल्या- 
मुळे त्याचेकडन वसुलाशी सबध असणारी फक्त ही दोन राजपत्रे तयार होत असत, 
असे दिसते. 


सनदा संबधी पुण्कळ लिहिण्यासारखे आहे. यासबधाने जास्त माहिती 
विशिष्ट सनदा सबधी लिहिताना वेळोवेळी दिली जाईल. सनदा अष्टप्रधानापँकी 


कोण व कशा लिहितात या बद्दलची म'हिती, व्हर्नाक्युलर ट्रान्सलेशन सोसायटीचे 
विद्यमाने के. दृत्तोपत पारसर्नास ' भारत वर्षे ? नावाचे मासिक काढीत असत, 
त्यातील पुस्तक २ अंक २ मध्ये ' मराठी दफतर ? म्हणन एक प्रकरण आहे, त्यात 
सविस्तर दिली आहे. ती वाचकांनी जरूर वाचावी. 


भास्करभट वेद्यांना कोकणांत नरघण, कासारी वेद्यळागवन वाटद, रीळ 
व साडेलागवन या ठिकाणी इनाम जमिनी दिलेल्या होत्या ब्रिटिश अमल सुरू 
झाल्यावर सनदेत लिहिलेल्या जमिनी निश्चित करणे कठिगझाल्यामुळेइग्रज सरकाराने त्या 
जमिनीच्या उत्पन्नाइतकी नक्त नेमणूक त्याच्या वारसास खजिन्यातून देण्याचे ठरविले, 
यासच ' इतलाख इनाम ? म्हणतात, ही नेमणूक अजून चेदय धराण्याच्या एका 
शाखेकडे चालू आहे. 


कोटदरबारांत सनदा व आज्ञापत्र यात भद करीत नाहीत, सर्वच सनदा समजतात. 
शाहूमहाराजांच्या आज्ञापत्राच्या शेवटी “छेखनालकार ” असा शब्द असून 
त्यापुढे मोर्तब ( समाप्तिमुद्रा ) असते सनदापत्रावर महाराजांची स्वाक्षरी नसते. 
प्रारभी प्रतिनिधी व पंत प्रधान याचे शिक्के असून शेवटी जो मोर्तब असतो त्यांत 
॥ मोतेबसुद ° अशी अक्षरे असतात आणि त्याच्याखाली ' रुज्‌ सुरू निवीस” ' समत 
सुमत? “* समत मत्री? ' समत सरकार असे लिहून बाजूस फसली सालाची मिती 
दिलेली असते आणि याच्याही खाली “बारसुद' ' सुरू सुद? “बार? “बार? “बार? 
असे लिहिलेले असते. सरकारच्या कोणत्याही सनदेवर सचिवांचा ' रुज्‌ सुरूनिवीस ! 
ब ' सु्ठ सुदबार? ही अक्षर असावयाची. ( भिडेकृत ' अष्टप्रधानाचा इतिहास? पान 
३०३ पहा.) ' राजाज्ञा ' हे पद नवीनच राजारामाच्या कारकोर्दीत निर्माण झाले, 
तेव्हांपासून 'समत सरकार”? असे सनदापत्रावर लिहू लागले “तेरीख? व ' बार? 
हे फडणीस लिहीत व याखाली ४ वेळा लिहिलेला “बार! हा शब्द चोषा अष्ट- 
प्रधानांचा असावा असे वाटते, त्याच्या कचेरीत या सनदाची बारनिशी होत असावी. 
* सुरुनिवीस ' म्हणजे ` सचीव ' याच्यामागे 'रुजू' शब्द का व “ सुमत ' ' सरकार ' 
च “मंत्रा? याच्यामागे "समत ? शब्द का याचे कारण समजत नाही, “रुजू? व ' समत? 
याचा अर्थ एकच असावा असे वाटते, 


आज्ञापत्रांत ' मुकदम ' शब्दाऐवजी ' मुकदमानी ' असा शब्द येतो. तो महाराष्ट 
कोशांत मकदम।चे अनेकवचन असे दिले आहे. पण मला तो शब्द एकवचनीच वाटतो. 
रा. शंकरराव जोशी (इतिहास सशोधक ) यानी शिवकालीन वतनदाराबहुल लेख 
लिहिला आहे त्यात या शब्दांचे निरनिराळे अथं दिले आहेत, पण गावातील वतनदार 
' मुकादम ' कोण हे त्यावरून निश्चित होत नाही. ब्रिटिश अमल सुरू झाल्यावर जी 
वतनदारांची यादो तयार झाली आहे, त्यात “मुकादम? दिलेला नाही पण आमच्या 
कागदात १८१९ सालच्या बायधन ता. चाई येथील पाटील किवा कलकर्णी याच्या नावें 
सरकारी पत्र न लिहिता मुकादमास लिहिलेले आहे हा गावचा अधिकारी केव्हा कमी 
झाला, हे कळत नाही. माझ्या कागदात मुकादमाला लिहिलेली सनदेसबधी आज्ञापत्रे 
पुषकळ आहेत व काही मुकादमास याद्या लिहिलेल्या नानासाहेब पेशवे याच्या 
कारकीर्दीतील आहेत. त्यात पाटील व कलकर्णी यास पाठवन द्यावे असा मजक्र 
मोकदमास लिहिला आहे. खड १ पत्र न १२ मध्ये ळुत्रपतीनीं कासारी गावची जमीन 
वेद्याकडे चालविण्यासाठी जे आज्ञापत्र काढले आहे ते तारीख १७-११-२६ चे असून त्यात 
' मोकदमानी ' असा शव्द आहे बावूजी नाइक बारामतीकर याचे पूर्वज कृष्णाजी 
ना बिन केशव ना जोशी यास पिपरी गावची इनामाची सनद सन १७२४ मध्यें 
मिळाली. त्याबद्दल बार्ज'राव पेशवे यानी मोकदमास जे आज्ञ पत्र काढले आहे त्यात 
: मोकदमानी ? असा शब्द वापरला आहे. सन १७४४ मधील काही थोड्या पत्रात 
६ मोकदम ? अस।च शब्द आढळतो, यावरून “मोकदम? व 'मोकदमानी या दोन्हो 
शब्दाचे अर्थात फरक नाही हे उघड आहे. “ पाटील ' व 'कुलकर्णी या व्यतिरिक्त पूर्वी 
: मुकादम? हा गावचा वतनदार होता असे म्हणावे लागते ' मुकादमानी? हा तिर- 
निराळ्या वतनदारातील मुख्य, असा अथ कोणी करतात, पण कोठे तितक्या वतन- 
दाराना निरनिराळी आज्ञापत्र काढलेली दिसून यत नाहीत, याबद्दल जास्त सशोधन 
होणे जरूर आहे. 


सनदेवरील किवा आज्ञापत्रावरील श्क्कि किवा मोतब याच्या मजकरातँ,ल भाषा 
अशुद्ध असते. हा कार[गिराचा दोष आहे. अधिकारी मा०साचे भाषज्ञान वमी होते 
असें अनुमान काढणे चकोचे होईल. डू 


महाराजांचे अक्षर राजपत्रावर जरी नसले तरी त्यानी सनदेशिवाय हतर 
खाजगी मजङ्राचं' किवा हकूमवजा जी पत्रं लिहिलेली आहेत त्यावर पत्राच्या शेवटी 
त्याचे अक्षर दिसून येते. अक्षराचे वळण व भाषा पाहुन त्याचे पत्र ठरविता येते. 
: बहुत काय लिहून? “प्रमान देन? ही शब्दरचना त्यात दिसून येते. अशी जी 
पत्रं सापडली, त्यातील बरीच छापण्यासाठी निवडली आहेत, 


पूर्वी जी पत्रे लिहिण्यांत येत असत, त्यावर लेखकाची सही नसे. श्रीकारान्यापुढे 
घराण्याच्या पूज्य देवतेचे नाव, उदाहरणार्थं ' रामचद्र ? * भवानी? “ शकर? “गजानन, ? 
असे लिहावयाचे व पत्राच्या शेवटी “बहुत काये लिहिणे हे विनती ' असा किवा 
यापेक्षां जास्त मजकूर त्याने स्वतः लिहावयाचा, अशी पद्धत सरसहा दिसून येते, 


दै 


लेखकाच्या अक्षराच्या वळणावडन तें पत्र कोणी लिहिले हे ठरवितां येते. कांही पत्रें 
आरंभापासून शेवटपर्यंत लेखकाने स्वतः लिहिलेली आहेत. ' शाहू छत्रपतींच्या सनदा- 
पत्रातील विशेष ? अस निबंध भा. इ. सं. मंडळाच्या वाषिक समेलनात तारीक 
२५-५-४६ रोजी मो वाचला होता. त्यातील काही मजक्र वर द्यावा लागला आहे. 


न, ३० हें आज्ञापत्र बाणरे गाव तिमाजी रघुनाथ हणमते यास इनाम 
दिलेला श्री देव चिचवड याचे वहिवाटीस होता, तो राजाराम छत्रपतीनी भृजत्रलराव 
सेना सप्तहजारी याजकडे जरी दिला होता तरी तो काढून देवाकडे चालविण्याबहदल 
रामचद्र नीळक्ठ अमात्य यानी पुणे प्रांताचे सुमेदार नरहरी आपदेव यास ६-२-१६९९ 
रोजी क'ढले. जयसिंगराव जाधव सेनापति यॉनी त्याव आशयाचे आज्ञापत्र बाणर्‍्याच्या 
मोकदमान ता. १०-१२-१७०० रोजी काढले आहे. जयसिंग हे धनाजीचेच नाव होतें. 
(न. ३१) जाधवरावाचा हुकूम अमलांत यावा म्हणून शकराजी नारायण सचीव यानी 
जाधवरावाचा दिवाण गोविद हरी यास पत्र ता. २६-१२-१७०० चे लिहिले आहे. 
( नं. ३२). चद्रसेत जाधव यानी म्हसाजी फडतरे यास ३०-१-१७०९ रोजी पत्र 
लिहून त्यात बाणरे गावच्या वसुलास त्यानी हरकत करू नये म्हणून लिहिले आहे. 


आपाजी सोमवंशी सरत्स्कर यानो भिमथडीतालुक्यातील मेडत गावता.२७।८।४० 
रोजी वेद्यास इनाम करून दिला (न. ६३ ) हा तालुका सोमवशीकडे महाराजांनी 
सरजामी मलख म्हणून दिलेला होता. यामुळे त्यावर त्याची हुकमत होती. त्यानी 
१।१०।१७४९ रोजी हा गात्र वेद्याकडून काढून घ्ऊन त्या एवजी त्यास * बऱ्हाणपूर ' 
गांव दिला व त्या प्रमाणे त्या प्राताचे सुभेदार खंडो आपाजी व गावचे मोकदम यास 
त्यानी आज्ञापत्रे काढली आहेत (न. ७१, ७७) इतक्या लवकर हा गाव हातचा 
जात असल्यामूळे आपला तोटा किती आहे हे वेद्यांचे कारकून व कमावीसदार 
घोडी अनंत जोग व शिवाम तुकदेब करमरकर यानी यजमान।स एका घ्रत्रात स- 
विस्तर कळविले आहे (न ८०) पत्र वाचनीय आहे. हे दोन्ही गाव सध्यां बेधा- 
कडे नाहीत. सोमवंशी सरलस्कर घराण्याची माहिती वैद्य दप्तर पुरवणी खंड १ च्या 
प्रस्तावनेत पान १०।११ मध्यें दिली आहे ही सरलस्करी झाहूमह्दाराजाचे मृत्यूनतर 
निंबाळकर घराण्याकडे गेली, 


मेडद गाव वेद्याकडून परत घेतल्यावर पुढे बाबूजी ना बःरामतीकर जोशी 
यांजकडे तो गेला. त्यांच्या वंशजाच्या वाटणीमव्ये हा गांव ज्याकडे गेला त्यास 'मंडत- 
कर ' असे म्हणू लागले इंदापुराकर्डाळ ' बावडा ' गांव ज्याकडे गेला त्यास “बाव- 
डेकर? म्हण लागले बारामतीची मिळकत जोशी घराकण्याडे आतां नाहीं त्यांच्या 
तेथील मव्य वाडयात हल्ली मृन्सफ कोट व मामलेदार कचेरी आहे. पुण्यांत शानि- 
वार वाड्यापुढोल जो मोठा वाडा मेडतकर व बावडेकरांचा समजला जातो, तो 
जाशांचाच आहे. 
कासारी ता. रत्नागिरी हा गांव भास्करभट वेद्यानां महाराजांनीं १७२६ साली 
इनाम करून दिला. या गावची मोजणी घाँडो विश्वनाथ जोग व गोविंद हरी जोग 


७ 


यानी केली, त्या गांवची लागवड १७४० साली अंताजीफंत गद्रे यांनी केली, पण 
राघोबा दरवे अर्धेल घेऊन गेले, ही हकीगत थोरात यांनी वैद्यांना कळविली आहे 
(नं. ४२). वेद्य हे तिकडून तादूळ बाई सातास्यांकडे आणीत, असे या पत्रावरून दिसतें 
या गावच्या वसुलासंबंधी हकीगत राघोबा द्रवे यानी वेद्याना कळविलो आहे (न. 
९०). द्रवे याच्या पत्राच्या शेवटी ' विनति लक्ष ! असे लिहिलेले असते याचा अर्थही 
विचारणीय लाहे. 

पत्रे-(अ) त्रिवर्ग वेद्यबंधूना आलेली व त्यांनी दुसऱ्यांस लिहिलेली सुमारे 
१५।२० पत्रे आहेत. यात बाजिराव बल्लाळ याचे कार्कोर्दीतीलच ८।९ पत्रे आहेत, 
नं ५ च्या पत्राचा लेखक श्ञकराजी बळाळ हा कोण हे समजत नाही. हे पत्र माचा 
महिमतगडाहून लिहिले असून त्यांत तेथील सुभेदार कृष्णाजी वामन खरे, व यमाजी 
शिवदेव मुतालीक ६ छत्रपतींचा अमल कसा झिटकारतात, याचे वर्णन कडक भाषेत 
आहे. कोकणचा मुलुख खरोखर अंग्रयांचा- त्याच्या पेक्षा हेच लोक कसे डोईजड 
झाले आहेत त्यास ताळ्यावर आणण्यास काय करणे जरूर आहे हे ठेखकाने सुचविले 
आहे. हा काल गीवलकोटच्या लढाईचा आहे. त्यावेळी भास्करभट वेद्यांच्या साग- 
ण्यावरून शंकराजी बलाळ माहिमत गडास गेला होता, या पत्रात नवीन अपरिचित 
शब्द आहेत. पत्र न ६ हे विश्वनाथजोशी (चिपळूणकरानीं नागपूराहून पाठविले आहे 
त्यात रघूजी भोसले यानी दिलेल्या रकमा लवकरच पाठ वणे, असे लिहिले आहे. हा 
उल्लेख न. ५ मध्येही आहे. हा वैद्याचा विश्‍वासूक कारकून असावा. न, ७ हे पत्र 
१७३८ मधील असून वैद्याचा कारकून झंकराजी काना याने पाठविले आहे यांची पत्रे 
खड १ मध्ये असून त्याने वेद्यांना यात वसुलाची हकीगत लिहिली 
आहे. तो वऱ्हाड नागपूरकडे ही गलेला आहे. 
महादाजी गदाधर आमात्याचा लासुर्णे गांत्र वैद्याकडे गह।ण होता, त्याचे वसुलीसाठी 
हाला पाठविण्यात आले होते. पत्रातील सनद' याचा अर्थ हुम? असा आहे.न ८ 
हे पत्र कृष्णाजी तानदेव साठे यानी भास्करमट वेद्यास लिहिले आहे. त्यांतील मज- 
कर विशेष महत्वाचा नाही पण बुरबाडचा हा राहणारा असून वैद्याचा तेथील जोशा- 
कडे नात्याचा सबध होता. यामुळे वेद्य काकणांत गेले म्हणजे तेथे जात. साठे कुल- 
वृत्तात व सग्देसाई कूल वृत्तात यात या गावाबइछ माहिती आहे. साठे हे तेथील 
महाजन होत. वाइचे घर्मपुर।तीछ साठे हे जरी सुसेराचे आहेत. तरी त्याचा मूळपुरूष 
कृष्णाजी तानभट बुरबाडचा होता (साठे कूल वृत्तात पान ११४ब११८) [शिवभट 
साठ याच कुलांतील असावा. २५।१०।१७६४ च्या हिशेबाच्या कागर्दात शिवभटाबदुल 
सूचक माहिती आहे. त्यातच मुकुंद तानदेवाचा उल्लेख आहे. तो कृष्णाजी तानदेवाचा 
भाऊ असावा. नं.१२।१३।१५ची पत्रे कृष्णाजी हरी साठे यांनी लिहिली असून त्यात रामचंद्र 
गोपाळ शेणवी, हरभट केळकर, बाबुराव कोनेर कोलटकर, दांकरभट (?), नानाजी ना 
जोशी, महादाजी ना निंबाळकर यांजकडील पेसे वसूल, होत नसून केसोपेत बैद्य हे 
रू, २५००० मागतात, त्याची तजवीज सदाशिव ना रास्ते याचे कडन आलेले 
७००० देऊन आपण बाकीचे भरतीस घालीत असाल तर द्यावे, असे सुचविले आहे. 


८ 


केसोापत हा बहिरभट वंद्याचा मुलगा, विश्वनाथ भटाचा चुलत चुलत भाऊ, जवळचा 
नातलग त्याच्या पेक्षा वयाने वडील होता. याप्रत्राचे महत्व त्यात उल्लेखिलेल्या 
व्यक्तीमुळे आहे, लेखक साठे हे मोठे सावकार होते व 
त्याचा वेद्यांशी नात्याचा सबध झालेला आहे. कृष्णाजी हरीची मुलगी बाबुराव 
वेद्यांची स्त्री पुढे झाली, तसेच नारायणराव पेइाब्य।ची बायको पार्वतीबाई ही 
त्याची दुसरी मलगी होय, कोलटकर, जोडी, रास्ते, रामचंद्र महादेव परांजपे, जानू 
चिबलकर हयाची मोठी स'वकारी होती नानाजी नाईक जोशी हे बाबूजी 
ना' जशांचेच जवळचे नातलग होत सदाशिव ना र स्ते हे भिकाजी ना रास्त्याचेच 
बघू होत, शणवी याचाही पैशाच्या व्यवहारात उल्लेख आहे. पुंडलिक ना रास्ते 
यांच्याशी बेद्याचा देवधवीचा व्यवहार झाल्याचा उल्लेख पुष्कळ कागदपत्रात आहे. 
पण रास्ते घराण्याच्या इतिहासात याचा सबध कोठे लागत नाही (न. १३) हे 
पत्र लक्ष्मण बहाळ जोशी ( वैद्याचा कारकून ) यास कृष्णाजी हरीनी लिहिले आहे. 
त्यात त्याच्या न १५ च्या पत्रातोल देवघेबीचा मजकूर आहे यात इंग्रजी 
लोखंडाचा उल्लेख आहे. यावरून इंग्लंडांतून तेव्हापासून लोखड येत असावे 
न. (६ व १७ ही पत्रे नारोवा ना रत्नपारखी यानी वेद्यांस मोधमच गरज भाग- 
वावी म्हणून लिहिले आहे. बहुधा पेशाबा ही पत्र असावी रत्नपारखीचा उल्लेख 
पुष्कळ क।गदपत्रात देवघेवीबहदल आहे. ते श्रीकारापुढे * भवानीशकर ' लिहित.त. 
न. १५ चे पत्र रामाजी ना बाकड़ याचे असून त्यनी सो राधाबाई इजला 
रु २८७०॥ चैद्याकडून देवविले आहेत यातील सौ, राधाबाई ही पंत सचीवाची 
सबधी असावी; पण सबध कळत नाही. तिने रु, ५०० पोचल्याची पावती ७-११-३९ 
रोजी बद्यास दिलेली न. १? चे पत्रात आहे वाकड व वद्य याचे पैशाचे व्यवहार 
कसे चालत याचे हे पत्र द्योतक आहे. हे बाकड वाईचे राहणारे होत. 


न. ५९ हे पत्र रामचंद्र गोपाळ करकरे (वैद्याचा दिवाण)याचे असून त्यात 
पैशाच्या वसूलीचा तपशील आहे. न १५ च्या कृष्णाजी हरी साठ याच्या पत्रातील 
बराचसा मजक्र यात आहे त्यात बापूभट पेठणकर व काड़िबा ना बरडे या दोन 
व्यक्ती जास्त आल्या आहेत १७४१ च्या खतावणीतून याची नावे आलेली आहेत 
न. ८७, ८९, व ९३ ही पत्रे राघो हरी दरवे याची पेदाच्या मागणीबहुल आहेत हा 
बदरावर व्यापार करीत असे, म्हणून त्यास पेसे वरचेवर लागत, नांदिवड्यास हे कुटब 
अजून आहे. पत्राच्या शेवटी ' लक्ष शब्द आहे श्रीकारापुढे ' कराटेश्यर? लिहिलेले 
आहे ' कराटेश्वर ' हे शकराचे देवालय जयगडबंद्र व नांदिवडे या पासून सुमारे एक 
मेलावर समुद्रकाठी आहे हे फार रमणीय असून देवालयाच्या खालून गोड्या पाण्याचाक्षरा 
ऊ6 गगा वाहो व खाऱ्यापाण्याच्या समुद्राच्या लाटा त्यास येऊन भिडत. हे देवालय 
वेद्यानों बाधल्याचा उल्लेख कागदपत्रात आहे. वेद्याचा देवावर श्रावण महिन्यात रूद्रा- 
भिषक असतो व देवापुढे नंदादीप असतो. नं. ५६ हें महादाजी अनंत गोडबोले यांचें 
पैश्याच्या बसुलीबद्दलचे पत्र आहे. 


९ 


(ब) आतां बेद्यांनी लिहिलेल्या पत्रात कांही महत्वाची आहेत. न. ४ हे पत्र गोव- 
ढकाटच्चा सन १७३५ मध्ये झालेल्या लढाईचे आहे. पण पहिला बंद न मिळाल्यामुळे 
ते बरोबर लागत नाही. त्यांत नागोजीराव घाटगे, दुर्गाजी भोईटे, सताजी जाधव 
रामाजी महादेव बिवळकर, बाबाजी म्हसके, या लढवय्या ळोकाची व काही 
सावकारांची नावें असून अपरिचित शब्द आहेत न. २३ हे पत्र खंभाजी अंग्रे यांस 
लिहिले असून यांत चिमाजी अप्पाचा उल्लेख आहे, पण पत्र अपुरे आहे, पत्राचे 
मागील बाजूस रत्नाकर विठ्ठळ याचा हरभयाच। हिशोब लिहिला असून साल 
आर्बन दिले आहे त्यावरून तारीख लावता आली, न. १४ चे पत्रात कृष्णाजी हरी 
साठे यास पैश्याच्या व्यवहारा बा माहिती विचारली आहे. त्याचे उत्तर त्यानी 
नं. १५ च्या पत्रान दिले आहे. यात हेबतराव सुभेदार, महादाजी ना सहस्तबुद्धे, 
गोविंद ना दातार व परङराम ना अनगळ, या नव्या व्यवतीचा उल्लेख आहे. 
पुरवणी व. द, खड १ च्या सूचीत ४ अन. ळ दिल आहेत त्यात परशुराम हे नाव 
नाही, न. २५ हे पत्र बापुजी गणेश जाग यास संगमश्वरच्या तादुछाबहुरू 
असून बदूक व पिस्तुले मागितली आहत, यावरून नादिवड्यास् पूर्वी ही अस्त्रे 
तयार होत असावीत. न. २६ हे पत्र बाळभट।नीं विश्वनाथमटास्स मानाजी पबार 
दुर्गाजी भोईडे, व नरसी सामराज याजकडील कर्ज वसूल करण्याबद्दल लिहिले 
आहे. हे सवं लोक लढवय्ये गोवळकोट च्या लढाईत हाते. 


(क)इतर पत्रात पत्र १ असून प्यातील विशेष असा आहे की, प्राणी हे घराणे 
२०० वर्षापूर्वी सासबडच रहिवास! असून त्याचा नात्यांचा सबध राम्चद्रपत कर- 
करे याशी होता. करकरे व प्राणी है कर्हाडे आहेत. मातुश्रच्या अस्थि इतक्या 
लाबवर वाइ ओलाडन घोमास का पाठवाव्या हे कळत नाही. सासबडाहून आळंदीस 
जवळ नेऊन पवित्र इद्रायणी नदीत त्या टाकता आल्या असत्या, दुसरी गोष्ठ अशा 
की प्राणी यास सुतकृ असल्यामुळे “कृतानेक' या शब्दा पुढे 'नमस्कार' हा शब्द 
[लहिला नाह्वी, द्वो धामिक वृत्ति अजूनही पाळण्या सारखी आहे. धोडो पत बिहुळ- 
गणेश याचे काका मेढ'यास होते. तेन्हा तेथ हौ प्राणो घराणे असण्याचा सभव आहे. 
नं. ३४, ३५, ३७, ३८ व ३९ द्वी पत्रे हणमंते व श्रो, देव चिल्जवड यांचे मध्ये 
पेशाच्या देवघेवीचा झालेला पत्रव्यवहाराची आहेत. हणमत्या बरोबर देब किती 
सचोटीने वागले हे यावरून समजणार आहे. 


३ हिशाब नं १० मध्ये मोठमोठ्या लोकाचे दिवाण ऊर्फ दिमत यांची नावे 
आहेत. ही ७ नावें एका कागदात आहेत अशी क्वचितु सापडतात. चि. भिक्स जोडा 
४२ खच पडला आहे यावरून सिकभट यावेळी जन्मलेला होता. त्याची मृन्ज १७४६ 
मध्ये झाली. हरबाजी ना। कोण कळत नाही. न. ७२ हा कूष्णाजी हरी साठे यांचा 
हिशोब आहे. यांतोल व्यक्ति महत्त्वाच्या असून त्याचे पंशाचे व्यवहार मोठ्य़ा रकमाचे 
आहेत. नं. ७९ द्वा द्िशोब यशवंतराव महादेव पोतनिसांचा श्री. छत्रपतीच्या 
देण्याचा आहे. पोतनिसांचे खासनबीस असेहि आडतांव आहे. हे घराणे शिवाजी 


१७ 


मह।राजापासून मराठी राज्यास उपयोगी पडलेले आहेत. हल्ली हे घराणे सरजाम- 
दार असून इनामदारही आहे. हिशोबातील रकमा मननीय असून लिहिण्याची 
पद्धत ही अनुकरणीय आहे. रघुनाथ मट पटवधेनाकडून रु. ७३० संभाजी आंग- 
ऱ्याचे चिठीवरून जमा आहेत. हा पटवधेन नागपूरकर भोसत्यास सेनासाहेब सुभे- 
गिरी मिळवून देण्यास फार उपयोगी पडला आहे याचे उपनाव झिप्रे असेही आहे. 
यांतील ' अकबरी ' मोहराबहल वर्णन कोशात किवा नानासो चाफेकर याच्या 
पुस्तकात मिळत नाही. न. ८३ चे पत्रात विद्यामा अष्टीचे कुरणापेकी ३००० गवत 
दिल्याबद्दल पोतनिसांनीं मल्हारजी कुरण्यास लिहिल आहे. याच्या श्रीकारापुढे 
“ रामोजयति? आहे. न. ८५ हा सदाशिव गोविद बाळ चा हिशोब आहे. पूर्वी 
हे घराणे सुखवस्तु असावे व याचा कृष्णाजी ना जाशी सातारकराचा सबघ 
असावा. न. ८६ हा राणाजी भोसत्यास <लेत्या कजाचा हिशोब असून यांत 
निरनिराळ्या गोसाव्यास दिलेत्या रकमा आहेत. त्यात काही पुरी व गीर ही आहेत. 
उ. नि्मलगीर, रामपुरी इ. पुरवणी खडामध्य ६ गासाव्याथी नावे आली आहेत. 
त्यापेक्षां ही जारत आहेत, न. ३३ मध्ये, श्रदेव चिचवड कडन तिमाजी रघुनाथ 
हणमते याची आई आमा यास पोच झालेल्या रु. ६७१६||- रकमेचा हिशोब आहे. 


४ पावत्याः-नं. ११, ३३, ४८, ५४, ५५ ह्या पावत्या आहेत. दुसऱ्या पत्रात हया 
पैशाबहल उल्लेख आहे त्यास बळकटी द।खल हे कागद छापिले आहेत. सिछिमकर व 
कोकाडे यास अनुक्रमे ५ व २ २, देण्यास सचिवांना अडचण पडावी हे आइ्चयं 
आहे. यावरून त्याची त्याकाळची हलाखी व्यक्त होते, न. २ व ३ मध्ये नालबदीचे 
पेसे रघूजीनी आपल्या नोकरास वंद्याकडन देविले, त्याच्या पावश्या आहेत, न, ११ 
मधील सो, राधाबाईचा सचिवाशी सबध समजत नाही, 


५ याद्या:--न. ९ मध्ये शिमग्याचे पोस्ट वेद्य छत्रपतीच्या कोणत्या नोकरास देत, 
त्याची यादी आहे. पोस्ट शब्द फार जुना दिसतो, न. ४७ हवी वंद्याच्या थेणे रकमेची याद 
आहे. यांतील "यक्ती पूर्वी येऊन गेलेल्या आहेत. रकमाचे भाकडे मोठे असल्यामुळे 
ही याद मृद्दाम दिली आहे. या कागदाचे आरभी यादीला झडती असे म्हटले आहे. या 
महिन्याचे बोटखतावरून यांतील नावे व तारीख ही मृकरर होत आहेत, दोन्ही 
कागदावरून काही लोकाची पूर्ण नावे व आडनावे निश्चित करतां आली, न. ४३, ४४, 
५२, ६१ या कापडाच्या याद्या वैद्याच्या जामदार खान्यातील आहेत. कपडे कोणाकडून 
मिळाले व कोणास दिले याचा यांत खुलासा असून बरीच कपड्याची नांवे अपरिचित 
आहेत. नं. ४४ व ६१ ही जामदार खान्यातील सिलक बदाची दोन निरनिराळी 
पार्ने आहेत. यात कापडाचा लिहिलेला जमाखचं पाहण्याजोगा आहे. न. ७४ 
ही यादी वेद्यांनी संभाजी अंग्रे यास घेऊन दिलेल्या कापडाची आहे यशावतराव 
पोतनीस, अंताजी विश्वनाथ घाणेकर यास सणगे खच पडलो आहेत. ही मह- 
श्वाची माणसें आहेत, 


११ 


या शिवाय आणखी दागिन्यांच्या याद्या आहेत, नं. २२ च्या कागदांत सोन्याचे व 
जवाहीर दागिने व मोत्यांचे दागिने दिले असून त्यांचे वर्णन ही दिले आहे. त्या काळी 
बायकांच्या अगावर कोणते दागिने घालीत हे यावरून कळते. यावेळी वेद्य घराण्यात कोणाचे 
तरी लग्न असावे, असें दागिन्याचे प्रकारावरून व वर्णनावरून अनमान निघते. ते कोणाचे 
होते ते मला ठरवितां आले नाही काही दागिने अपरिचित आहेत पूर्वीच्या कागदात 
जिनसाच्या सख्येचा आकडा देऊन शिवाय अक्षरी आकडा देण्याची चाल होती न. २७ 
ही यादी फार महत्वाची आहे. यांत १७४१ ते १७४५ पर्यत ५ वर्षात काणत्या 
कजेदार लोकानी कर्ज नेले, ते काय दराने वकधीनेले, त्याची फंड कशी व केव्हा केली, 
खते परत नली किवा नाही, याचा तपर्शल सालावार दिला आहे. १७४० 
सालात १०० रु, व त्याहून जास्त रु. कर्ज काढणारी माण्स पुढे दित्याप्रा आहेत. 
घाडा महादव रु. ३६८, सातापा मारूलकर ₹ १००, नागोजीराव पाटणकर 
रु, ४००, क्र'णाजी महादव रानड रु १००, संभाजी अंग्र रू ३३०. रु. १००, 
हुन कमी कजं नेणारी माण्से ही आहेत, पण ती कमी दर्जाची नव्हती कसे दिसून 
येईल. शके १६६७ (स १७४५ ) मध्ये बाबूराव भासल यास रु. १३००, दिल्याचा 
उल्लेख असून त्याचे पुढे ब्राह्मण असे म्हटले आहे भासले आडनाव ब्राग्हणांत होते 
की काय? चदाखानास सोडण्यासाठी रघजीस दिलेल्या रकमाचाही तपशील यात आहे 
म्हणून या यादीचे महत्व जास्त आहे. त्र्यब॑क विश्वनाथ केतकर यास १७४४ मध्ये 
रु. ५०० दिल्याचा उल्लेख आहे. ही यादी दरसाल वाढतच गली आहे असे दिसून 
येईल, नं. ४८ ही कजेदाराकडून येण्याच्या रकमेची यादी आहे. 


नं. २८ पत्रात १७४० पासून १७५४ पर्यंत वैद्य घराण्यात घेतलेल्या सोन्याचे 
वजन, दर व एकदर किमत दिली आहे ती रु १८४७६००|| आहे. १७५३ मध्ये 
४ सोन्याची कडी घेतलेली कोणास दिली किबा ध्तली याची माहिती दिली 
आहे १ कडे बाळेभटाची बायको ग. भा. स्परर्दतीबाई इचेकरिता, ररे 
विश्वनाथ भटाची बायको सो, उमाबाई इचेकरता ३ रे तळोजा अभ्प्याच नावे 
दाजी घ्यंबकास देण्याकरता व ४ थे रघूजी भोसले याच्या नावे वहाडच्या 
सरसुभ्यास देणकरता असा तपशील आहे या वागदावरून त्यावेट च्या सन्य चे वजन 
लिहिण्याच्या पद्धतीची माहिती होरे टीपत याचा सूल'सा उदाहरण घऊन केला 
आहे. वजनेम!पे सध्या बदठत्यामळ ही माहिती महुत्वाची आहे 

न. २९ मध्यं विकत घतल्ले सोने कोणाऱ्या दगिन्याकरता मूच केले त्याचे 
नाव, वजन व किमत दिली माहे याशिवाय आणखी सोन्याच्या तपशिलाची माहिती 
देणारे कागद पुष्कळ आहेत ते छापने नाहीत. त्यावरून कोण ब.यवा सुवासिनी व 
विधवा होत्या, कोणाचे लग्न कोणत्या साठी झाले वारस काणाचे झाले याचाही 
खलापा होतो. 


ने. ४०, ४१ हे कागद गशुराप्पा २ एनाः १डून कोणचे दागिने करविले, हे 
जरी दाखवितात तरी त्यात नवीन नाण 'र्‍्याळ ' हे दिले आहे. या नाण्यावहुल 


१९ 


शोधन होणे जरूर आहे. हे दागिने भास्करभट छत्रपती बरोबर मिरजेच्या स्वारीत 
ते, तेव्हां म्हासाळ मकामी असतांना केले आहेत. पुरवणी खड १ मध्ये 
एछंभडाचा म्हासाळ येथे मुक्काम असताना झालेल्या खर्चाचे हिशोब दिले आहेत. 


न. ५३ हे पत्र तुळाजी अग्रे यांचे विश्वनाथमटास सोनाराकडून दागिने 
'रविण्याबद्दल आहे. त्यात गृजय्या हा दागिना आहे. कोकणापेक्षां वाइ-साताऱ्या, 
'डील सोनार कसबी असावे ग॒जरी हा पायातील बायकाचा रुप्याचा दागिना आहे 


६ लढाया- न॑ ४५ व ४६ ही पत्रे मला नीट लावतां आली नाहीत. पहिलें पत्र 
गक्रणातील गडबडी सबधी असून ते विश्वनाथ भटांनी जयगडाहून स्वत. लिहिले आहे. 
ग्सापंत हा केसो व्यंबक अंग्ऱ्या कडील कारकन असावा त्याने महाड घतल्याचे 
लहिले आहे दुसरे पत्रात अप्पाजी बाबाचा मृवकाम तापीवर दिला आहे व तेथ 
[शवे आल्याजा व भोइटे ह्याचे जासूदही आल्याचा उल्लेख आहे. हा काय प्रसंग 
[मजत नाही, न २३ च्या पत्रावरून संभाजी अंग्रे याने कुलाबा घेतला नाही असे 
दसते. न. ४ मध्ये गोवळकोटच्या दढाईसाठी केरेल्या तयारीची माहिती बद २ 
।ध्ये दिलो आहे. नं ५ मध्ये ही या लढ़ाईच' उल्लेख आहे 

देवाळये ब धार्मिक कृत्यः ~ - 

वेद्यांनी देवालये कोकणांत बरीच बाधली वंद्याचे वडील रघुनाथ भट 
नी ळावगनास लक्ष्मीनारायणाच ३ऊळ व जयगडीं कर्हाटेइवरांचे देवालय 
गधून त्याची स्थापना केल्याचा उल्ले) आहे (न, ४९ ५०, ५१ व ८४). या 
[वधाची पत्रे नारो रघुनाथ थोरात याचे हातची आहेत, या पत्रातून नवीन शब्द 
आलेले आहेत यांत * हताच आ काण उठवील ' ही म्हण आली आहे. देवळाच्या 
धणी सबयो नांदिवड्याचे कुष्णंभडट काळे याचे पत्र आहे त्यात देवळाच्या निर- 
नराळ्या भागाची अपरिचित नावे आली आहेत (न. ४९) न. ८६ मधील 
(त्नाकर विद्वछाया सातारा शहरात्री कसा सबध येतो हे देताना मगळवारांतील 
काळया रामाच सेवेसाठी छत्नपतीता ज्या सन. दिल्या आहेत त्यावरून देवालया- 
गंबधी ख।लील गो"ट विशेष वाटलं, म्हणून देत आहेः- 

आईला व, प्रतापासंव्ड म७राज याकडून ज्या सनदा श्री रामाच्या सेवेसाठी 
एजरास मिळाल्या आहेत, त्यात श्री देवाच्या गाईंच्या चाऱ्यासाठी मोजे दरेखुदं 
{थील कुरण दिल्याचा उल्ठेग्य आट. यावरून देवाच्या सेवेकरता गाईची तजवीज 
करून तिच्या बाधण्यासाठी ब चाऱ्यासाठी तजवीज करीत असत, असे दिसून येते. 
३ऊळ बाधताना गाईसाठी गोठाही बाधीत असत अरो अनुमान काढण्यास हरकत नाही, 
देवळातील उत्राच्या जागत ग!ख्याचा ही समावेश होत असला पाहिजे. ही एक 
देवाल्यांसंवधी महत्वाची ग.ष्ट लक्षात ठेवण्या, रखी आहे. कुरणाची सनद 
देताना “देवाच्य। गाई? व ' आपल्या गाई? असा उल्लेख त्यात केला आहे. या वरून 


१३ 


देवाच्या गाई निराळ्या होत्या असें स्पष्ट होते ऱ्या गाईचें दूध देवाच्या नेवेद्यास पवित्र 
मानण्यात येत असल्यामुळे अशी सोय असावी असें म्हणण्यास हरकत नाही. 


वैद्यांचे मक्क्रामः- वैद्य तिघे बघ॒छत्रपतीजवळ सल्लागार असल्यामुळ 
त्यांचे मुक्काम कळले तर पुष्कळ घडामोडी कळण्याचा सभव आहे जमाखर्चावरून 
ते कळ शकतील, पण मला ते पाहण्यास वेळ नसल्यामुळे पत्रे वाचताना जे समजले, तेवढेच 
दिले आहेत ( नं. १८, २१ ) ता. ३०।३२।३९ व ३।२।५० चे बाळंभटांचे मुक्काम यांत 
असून, दोघा भावाच्या पुण्यास गेल्यावर ३।२।४० नंतर झालेल्या हालचाली दिल्या 
महेत. 


९ सरंजामदार व सरदार वगेरची कांही पत्रः-- 


(अ) भोसलः- नं. २४ हे पत्र नारा अनंत गद्रे यांनी बैद्य बंधूस लिहिले 
असून त्यात कानोजीस सनदा झाल्याचा मजक्र आहे कानोजीच व छत्रपतीचे 
वाकडे होते, त्यास पकडण्याचा प्रयःन केला होता, अशा स्थितीत त्याला पुनः कामावर 
धेणे संभवनीय नव्हते तो पळून गेत्यावर त्याचे काम रघूर्जास दिले होते वेद्यास 
वञ्हाडातीळ राहाटगांवचा मोकासा भोसल्यांन दिला होता तो वसूल करण्या- 
सबधाने अडथळे येऊ नयेत म्हणून रायाजी भासल्याच पत्र कराजी भोसल्यास 
मागितले होतें. राहाश्गांवांशी या भोसल्याचा सबध कसा येतो व कान्हाजीस 
पुनः सेनासराहेबसुभा नेमला की काय था गोष्टीचे संशोधन होणें जरूर आहे कानोजी 
महाराज!स सतुष्ट ठेवण्याचा प्रयत्न करीत होता, असे काळकृत नागपूर घ्राताच्या इति- 
हासांत आहे. पत्र न ७५ व ७६ हथात राणोजी भोसले यानी रत्नाकर विठ्ठळ व 
वैद्यबधू याअकडे बस्हाडचा मामला कर्जफेडीसाठी गाहाण दिला होता, त्यासबधाने दोधाचे 
जे करार झाले त्याचा मजकूर यात आहे रत्नाकरपत याचे नाव न ४ मध्ये आले 
आहे. तो रत्नाकर विठ्ठळच असावा. याची बैद्याशी फार देवघेव असावी. 
हा सातारचा रहिवासी होता, गोपाळ्दास जगदीशाशेट गुजर यास मगळवार 
पठेतोल आपल्या घराजवळ बाघलेत्या काळ्यारामाच पूजेअचंसाठी छन्रपर्तानी मौज 
द्रेखुद्‌ येथ एक इनाम जमीन दिली होती त्यास दिलेल्या ता, १४-३-१७९४ च्या 
इनामपत्रात जमिनीची चतुःसीमा देताना उत्तरेस श्त्नाकर विठ्ठळ यती जमीन दिली 
आहे. यावरून त्याचा सातास्याशी पूर्वापार सबघ दिसतो, वेद्य हे पूर्वी साताऱ्यासच 
राहत असत. म्हणून दोघाचा जना पुराणा देवघेवीचा सबध असणे दाक्य आहे. न. ८६ 
यात राणोजी भासल्यानं जे कर्ज काढले त्याचा हिशोब आहे त्यात गोसाव्यांचे 
दोन नाव प्रकार पुरी व गीर असे दिले आहेत त्या दोधाशीही त्याचा 
व्यवह।र होता. पुरवणी खडामध्ये ६ गोसाव्याची नावे आली आहेत. न. ८८ हे 
राणोजीनं रत्नाकर विह्वल व वेद्य यास लिहिलेले पत्र असून त्यावर त्याचा 
शिक्का व मोतंबही आहेत त्यात रघूजी भासळे यानी विठोबा ना वाकडे व 
कोनरराम कोळटकर याजकडन शिवरामगीर यास रु ३३७५ दिल्याचा उल्लेख 
आहे. गोसाबी हे देवषेवीचा गोठा धदाच करीत. 


१४ 


( आ ) अंग्रेः-- नं. २३, ५३, ६२ व ७४ हृथा पत्रांत अंग्रथांचा संबंध 
आला आहे. न. २३ वरून कुलाबा अंग्रथाने घेतला नाही असे दिसते, नं. ६२ हे पत्र 
फार महत्वाचे आहे हे पत्र संभाजीने शाहमहाराजांस लिहिले आहे. यावर शिवका 
ब मोर्तब आहे मानाजी व संभाजी यामधील कलह मिटविण्यासाठी छत्रपतींली दोधास 
साताऱ्यास बोलावले होते. मानाजी घाटावर आल्याचे कळले तरच आपण येतो , 
असे संभाजी लिहितो. यावरून त्याचा आग्रही स्वभाव व्यक्त होतो. तसेंच शाहू 
छत्रपतींची वृत्ति तंटे मिटविण्याकडे असे हें ही यावरून दिसून येते. बाकीची पत्रे 
इतर मजकराची असल्यामुळें त्याचा उल्लेख इतर विषयांत होऊन गेला आहे. त्यांस 
राजकीय महत्व नाही, तर्षाप, ही पत्रे सभाजी व तुळाजी अंग्रे यांचा वैद्यांवर 
विशेष विश्वास व निकट सबंध दशंवितात, न. ५ मध्ये अंग्रे हे मवास (लुटारूचे नायक) 
झाले, असे म्हटले आहे. 

(इ) सोमवंशीः- यांचा २ पत्रांत उल्लेख आहे. नं. ४७ वरून इतकेच निघते की, 
आपाजीकडून वैद्यांचे कर्ज येणें होतें. कारण ती येण्याची यादव आहे. त्यांचा दिमत 
बाबूराव रघुनाथ याचाही त्यांत उल्लेख आहे. न, ४८ हे प्रतापजीस पावतीवज। 
वेद्यबंधूच पत्र आहे. हे पत्र शेवटी न ४८ घालून छापले आहे बीड आंबड्चा 
बाबतीचा वसूल पंतसचिवांकड्न मिळाल्याच उल्लेख यात आहे. वेद्य, सदाशिव 
दिक्षित व पंससचिव र्यांचा प्रतापजीशी २४००० चा काय संबध पोवतो हृधाचे 
सशोधन होणे जरूर आहे. 


(ई) पेशवे-- न. २० मध्ये पेशव्यांस वेद्यांनीं ५०००० रु. दरमहा द. 
शे १८२ व्याजठ*वन दिल्याचा उल्लेख आहे. हे कृष्णाजी हरी साठ्यांचे पत्र असावे. 
पेशव्यांस जास्त रक्‍कम पाहिजे होती ती महादोबा ना दामळे व वलभसुंद्र याज- 
कडन देण्याची तजवोज केलेली दिसते यातील राजपुरीवाला व बलुभसुंदर या व्यक्ती 
कोण हे मळा समजले नाही. हा सशोधनाचा प्रश्‍न आहे. 


(उ) हणमंतेः- याचेबद्दल नं. ३० ते ३९ च्या पत्रावर टीप दिली आहे, त्यावरून 
माहिती होईल 


(ऊ) प्रतिनिधी-नं ५८ मध्ये जगजीवन परशुराम ऊ. दादोबा यानी कृष्णाजी 
ना जाशी बारामतीकर पास कोळटकराकडन ३००० देविले. 7 वेद्यांना ४/वड्याकडन 
दविले आहेंत. श्रीकारापुढे * आई आदी पुरुष ? अक्षरे आहेत. 


(क्र) पंत सचीव'-छत्रप्ताच्या सागण्यावरून पंतांनी मोजे जाभळी व मोहरी 
चुद्रक तर्फ गुंजण मावळ य। गावच्या इनामाच्या सनदा वद्य बधूस दिव्यात्याबहुल 'सनदा? 
या सदराखाली माहिती दिलो आहे. या शिवाय न, ५४, ५५, ६०, ७८, ८१, ८२ व ९१ 
हे कागद केवळ निरनिराळया लोकास पैसे देण्याबद्दल वैद्य बधूना चिटया चिमणाजी 
नारायण सचिवांनी दिल्या असून ते पोचल्याबद्दल पावत्या आहेत. पण त्यावरून 
असे दिसते की, कर्डराजगांव व बीडआवड याचा मामला पंतांनीं वैद्याकडे गहाण 
ठेऊन कर्ज काढले होते. गहणाचे हप्ते टरविले होते. पतानी त्यापेकी हे पेसे त्यांज- 


१५ 


कडन देवविले होते. नं. ६० मध्ये विश्वनाथ जशी ( चिपळूणकर ) यांस 
रु. ९९० त्र्यंबकराव माणकेश्वर याच्या मार्फत देविले आहेत. न. ८१ मध्ये 
मद नासग भोसल्याची पावती ३०॥- ची आहे. पुढे ४-५-४१ च्या पत्रात घ्याला 
पैसे देण्याब। मजकूर आहे. याचे नांव नागपूरचे भोसल्बाचे हिशोबात आहे. दोघे 
एक कसे है हृदया माणसाचा पतांशी देण्या घेण्याचा काय सबघ होता समजत नाही, 
नं. ९२ मध्यें अत्ताजी ना भिड़े याचे कर्जफेडीसाठी €, १२०० देविले आहेत. ह्या 
भिड्यांचे वशजाषा अजून भोर सस्थानांत इनाम गाव चाल आहे. भिडे व सदाशिबमड 
दिक्षित यांचा विशेष सबघ असावा. न. ११ मघोल सो, राधावाईचा व सचिवाचा 
सबध काय कळत नाही. वेंद्यांनी बाजीराव बल्लाळ पेशव्याच्या कारकीर्दीपासून पंतांना 
कर्ज दिले होते. त्याचा हिशेब करून वेद्याचे पेसे पताकडे सुमारे २ लाख निषाले त्याचे 
मागणें करण्यासाठी जो हिशोबाचा कागद तयार केला त्याचा तपशील कागदपत्रात आहे. 
तो कागद सबद वाचला असता वैद्याच्या व्यवहाराची पूर्ण कल्पना येणार आहे. चिट्या, 
हुडया बेचन वगरे व्यवहार कसे होत याचाही या कागदावरून बोध होतो. 


(ऋ ) गोविंद सामराजः-- सञ्रिवांनीं वेदयाना जांभळी व महुरीब्‌॥ 
गावच्या सनदा दिल्यानतर त्याचे बजावणीसाठी गोबिंद सामराज नामजाद 
सुभेदार प्रात मावळ म्हणून आज्ञापत्रे काढली आहेत, या शिवाय यानी वैद्य यांस 
कर्जाधद्वदल लिहिलेली न. ६५, व ७० ही पत्रे आहेत त्यानी स्वाल्हेरनरघर व 
शाहबाद येथील म।मलत घेतली होती त्यासाठी अगोदर पेसे भरण्यासठी। वंद्याकडे 
पेसे मागितले होते. ह्या कुट्म्बास प्रा मावळधाची सुभेदारी कशी मिळाली, या- 
बहल माहिती याच्या वंशजांनी इग्रज सरकारकडे उत्पन्न चालविप्याबद्दल कैफियत दिली 
होती, त्यात आहे ती पे, द, भाग ४४ पान १६ वर छापली आहे त्यात वशावळ चुकीची 
आहे. त्यांत गोविद याचा मूलगा रामचद्र दिला आहे. पण आमच्या १७४१ मधील 
पत्रावरून तो भाऊच होता असे म्हणतां येईल, कफियतीतील वशावळी व माहितीही 
विश्वसनीय नसते, ती केवळ उत्पन्न मिळविण्यासाठी तिखटमीठ लावून लिहिणे सहाजिक 
आहे. 


आभार प्रदर्शन, 
खंड दोन व तीन, 


[ दोन्ही खंड एकाच वेळीं प्रसिद्ध होत असलेमुळें खंड २ व ३ चे 
आभार प्रदर्शन २ मध्ये केळें आहे. ] 


खेड २ ची प्रस्ताबना बरीच मठी झाल्यामुळे काही महत्वाच्या कर्तबगार पुरुषांबद्दल 
कागदात आलेला उल्लेख देऊन त्याबद्दल एतिहासिक माहिती देणेच रहित करावं लागले. 
तथापि यात गाळलेल्या व्यक्तीबद्दल पुढील खडातील कागदात त्याचा उल्लेख आल्यामुळे 


॥2_/* NON ~ 


त्याच्या प्रस्तावनेत त्याबद्दल माइती दिळा आई . 


माइया दःतरातील एीतदासक कागद छापण्यास शके १८६६ मधे म्हणजे ४ वघ।पूर्व। 
सुरवात केली, त्यावेळी मी वृद्ध होते. आता तर ७३ वे वर्ष लागले आहे. यामुळे जास्तच 
क्षीणता आली आहे. पहिली २ पुस्तके लागापाठ छापली. आणखी कागद निवडून पेशवाई 
अखेर ते छापून काढण्याचा सकल्प केला होता. पण छाईच्या अडचणी फार वाढत 
गेल्यामुळे सकल्पित कार्य सोडण्याचा प्रग येतो असे वाटू लागले, चिरंजीव बाबुराव 
यानी प्रातेकूल परिस्थितीतही ते काथ हाती घेऊन आणखी २ खड छापून 
प्रासेद्ध करण्याचा योग आणला आहे. त्यानी या कामा लक्ष घातले असून १७४३ ते 
१७४९ अखेर सुमार ३०० चे वर प्रष्ठाचा ४था खंड दिपवाळीत प्रसिद्ध करणेची उमेद 
घरली असून ४ सालातील पत्राची छपाई सुरू झाली आहे. 


गेल्या ४ सालात साळवार तारखाच्या क्रमाने कागद लाऊन व नकळून तयार केले, 
व त्याचा पुड़की तयार केली. हिशोबाचे कागदही सालवार लावून ठेविले” आहेत. त्याचा 
उपयोग ज्या सरदार ब सावकार घराण्याशी वेदाचा, राजकीय, सामाजिक, आथिक थै 
नात्याचा संबघ आला त्यांच्या पत्रांच्या निश्चित तारखा ठरविण्यात येतील, मला हिशोबी काग- 
दाचे या दृष्टीने फार महत्व वाटले, घराण्याचे इतिहास ज्यानी गेल्या ४ सालात लि।हले त्यात 
माझ्या कागदाचा उपयोग झाला ब त्याचा उल्लेख त्यानी आपल्या पुस्तकात केला आहे.पुढें 
आणखी कोणी घराण्याचे इतिहास ।लाईतील त्यासही कागद दाखविण्यास केव्हाही मी तयार 
आहे. त्रिइवाविद्यालयाचे पै .एच.डी.पदवीसाठी विशेष व्यक्ती सब्रधी किंवा काळासंबंधी ज्यानी 
ऐतिहासिक प्रबंध घेतला त्यानी माझे कागद पाहून त्याच्या नकला करून घेतल्या, पेठे, आग्रे 
चदाखान, थोरले माघवरात, रघुजी भोसले, घोरपड याच बद्दलचे कागद अशा प्रकारच हात. 


र 


९ 


कांहीं व्यक्तींच्या अक्षरांसाठी पत्रांचे फोटोही नण्यांत आले आहेत. रा. यशवंत रावजी फफे 
यांनी पत्राचा मजकूर वाचणे, तारखा लावणें, ब पत्रांची निवड करणें याबद्दल निरपेक्ष 
बुद्धीने मदत केली आहे व करीत आहेत. तसेच ४ पुस्तकाच्या पत्रांची सूची रा. कृष्णरावजी 
पेडखे यानीं बिन तक्रार करून दिली. तसेच पुढेही करण्यास ते मागे पुढे पाहणार नाहीत 
अशी मला खात्री व!टते. या दोघांचे मला कसे आभार मानावेत हवे कळत नाहीं. याशिवाय 
आणखी काही व्यक्‍तीची मला कमीअधिक प्रमाणाने मदत झाली आहे, त्याचा स्थल- 
संकाचास्तव नामानिदेश न करतां त्याचे मन:पूर्वक आभार मानतो. खंड २ हा सातारच्या 
आनंद प्रेसमध्ये छापला आद. त्याचे व्यवस्थापक रा. रा. अनतराव कुलकर्णी यांनीं इतर 
जबाबदाऱ्या सभाळून तो छापून दिला याबद्दल त्याचे आभार मानले पाहिजेत. 


खंड ३ रा राजगुरू प्रेसच रा. गानू यानी छापण्याची तयारी दाखविल्यामुळे 
खंड २ बरोबर तो प्रसिद्ध करता आला याबद्दल त्याचा मी आभारी आइ. भा. इ. सं. 
मडळाचे चिटणीस रा, चितोपत कर्वे यानी संस्थेचा ' पुरस्कार ' लिहून दिलेला छापण्यात 
आला आदे. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आइ, माझ्या दफतरांतील कागदाचा 
हिदुस्थानच्या इातेद्दासात भर घालण्यास उपयोग करण्यात आला तर माझ्या श्रमाचे चीज 
झाले असे मला बाटेल यात शंका नाही. 


ण वद्य अ रे 
श्रावण वद्य १४ | शकर लक्ष्मण वैद्य 


शके १८७० 


ऐतिहासिक पत्रांचे प्रकाशनासंबंधी अडचणी 


लेखक:--- शं. ल, वेद्य, ३७६ बुधावार पेठ, पुणें, यांनी “ भारत इतिहास 
संशोधक मंडळ, पुर्ण, या संस्थेच्या वाढदिवसप्रसंगी तारीख १९-६-४७ 
गुरुवार रोजीं मंडळाच्या सभेपुढे वाचलेला निबंध, !! 


मुख्य मुद्दे मोडी छिपीचे परिचयाची आवश्यकता-- जुने ऐतिहासिक पत्रसंग्रह 
ज्यांचेजवळ अद्याप आहेत ते प्रकाशित व्हावेत अशा इच्छेचे पत्रसंग्राइकार्चं सहेतुक 
ओदासिन्य- जुन्या कागदपत्रांतील जमाखर्ची कागदाचे ऐतिहासिक महत्त्व-- जुने कागद्‌ 
संग्रद्वित झाल्यास त्यांची काळानुक्रमं करावयाची जुळवणी- एतिहासिक उपयुक्ताची अगर 
अनपंयुक्तीची छाननी करणे-- युक्तायुक्तता ठरविणेचे बाबतीत “इतिहास” या शद्दाचे 
अर्थाची व्याप्ति मनांत नीट बिंबलेळी असण्याची जरूरी-- जुने कागदाची चाळणा सुरू 
असतां व्यक्ति, स्थळें व घटना, त्याचे परस्परांशी संबंध, व त्याची पूवपीठिका इतर 
ग्रंथांच्या संदर्मावरून मनांत नीट ठसलेली असण्याची जरूरी-- जुने कागदाची चाळणा सुरू 
असतांना त्यातील मजकूर व त्याचा काहा भाग, तत्कालीन ऐतिहासिक घटना, व प्रश्न 
(सामाजिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक, शासनिक, राजकीय वगेरे) कोणत्या विशिष्ट अगाशी 
संबद्ध आहेत हे ठरविग्यास मन समतोल ठेवून तत्काळ त्या त्या योग्य सदरांत ते ते प्रश्न 
विभागण्याची कुवत असणेची आवश्यकत।, ऐतिहासिक जुन्या कागपत्रांच्था प्राथमिक 
अभ्यास्तकांस जुन्या कागदाचे वाचन व वर्गीकरण करण्याच्या कायोत उपरिनि।दिष्ट गोष्टींची 
नड भासू नये व तशी नड भासल्यास ती दूर करण्याचा प्रयत्न हाती घेणेची वेळ 
आतां आठी आहे. 
आ्याइया निबंधाचा विपय 'जुने ऐतिहासिक कागद मिळवून त्यांची जुळवणी करण्यास व 
प्रकाशनास येणाऱ्या अडचणी' असा आहे. याचे दोन मुख्य भाग पडतात १ जुने ऐतिहासिक 
कागद मिळविणे व २ त मिळाल्यावर लावणे म्हणज छापण्यासाठी तयार करणे. या दोन्ही 
गोष्टी करण्याचे कार्मी मला ज्या अडचणी आल्या त्या मी सांगणार आहे. कागद जुने कोणते 
हेही समजले पाहिजे, हे कागद बहुधा जुनरी असून मोडी लिपींत डिहिळडू असतात. त्याचा 
काळ इंग्रजी अमल सुरू द्वोण्यापूवीचा म्हणजे १८१८ पूर्कचा असेल व त्यांत मराठी राज्यांतील 
घडामोडींची माहिती असेल तर त्यांचे महत्त्व ऐतिहासिकदृष्ट्या फार असते. असे कागद 
कोठे आहेत व ते कसे मिळवावेत याची माहिती के. राजवाडे यानीं “ मराठ्यांच्या 
इतिहासाची साधने ' छापताना ज्या प्रस्तावना लिहिल्या आहेत त्यात उत्कृष्ट दिली आहे. 
तसेच ते कागद मिळविण्यास काय अडचणी येतात याचा स्वानुभव त्यांनी त्यात दिला 
आहे. त्यांच्या व माझ्या अडचणी बऱ्याच एकच असणार द्वे उघड आहे. या अडचणी 
देण्याचे मनांत येण्याचे कारण अलीकडे शाळेत शिकविला जाणारा इतिहास एकतर्फी इग्रजांची 
स्तुति करणारा, केवळ लढाईचेच वर्णन देणारा, इंग्रजांच्या बाजूनं ढिहिलेला, असत्य, निराधार 
गो्टचि निवेदन करणारा आह्वे असे म्हणणारे ढोक फार आढळून येतात व त्यामुळे खरा 
इतिहास तयार करण्यासाठीं आतुरता दाखविणारे कोक वाढूं लागले आहेत असे वाटतें. 


२ 


खरा इतिहास समजण्यास जुन्या अस्सल कागदपत्रांचा संग्रह करणें जरूर आहे, असे तेही 
म्हणतात, असे कागद पेशवे-दसरांत, म्रंश सरकारच्या दफ्तरखान्यांत, डेक्कनकोंलेजांत, 
भा, इ. सं, मंडळाचे दफ्तरखान्यांत, धुळ्याचे राजवाडे-मंदिरांत, ( राजवाडे, पारसनीस, 
चांदोरकर वगेरे संशोधकांनी जमा करुन दिलेले) आहेत. त्यांतील कांहीं छापून वरील 
संशोधकांनी प्रसिद्ध केलेले आहेत ध अजून त्यांतील कागद तपासून प्रसिद्ध करण्या- 
जोगे निवडून काढण्याचे काम नवीन संशोधक करीत आहेत. हे काम फार मोठे 
आहे. प्रकाशनाचे, संशोधनाचे व कागद मिळविण्याचे ज काम झाले आहे, तें 
कागदांच्या संख्येच्या मानाने फार थोडे आहे. या कागदांत वेळ घालविण म्हणजे 
मेळेळी मढी उकरून काढणें आदे असे म्हणणारे लोक नाददीत असे नाहीं, पण 
नुकतीच येथे ' इतिहासशिक्षणसमिति ' स्थापण्यांत आळी असून खरा इतिहास 
विद्याथ्योस शिकविळा पाहिजे असं जोरार्ने प्रतिपादन करणारे शिक्षक समितीच्या 
सभेत आपण पाइतो. खरा इतिहास जुन्या कागदपत्राचे संशोधनाशिवाय निघत नसतो, 
ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. न्या. मू. के. रानडे यानीं, के. वाड यांनीं पेशवे-द्‌फतरांतील 
ऐतिहासिक कागद निवडून रोजनिशांचे जे कांही भाग छापविळे त्यांस प्रस्तावनाही 
लिहिळी आहे. ती वाचली असतां या जुन्या कागदांचे ऐतिहासिकदृष्ट्या विविध तऱ्हेचे महत्त्व 
सद्दज कळून येणार आहे. तर्सच जमविलेल्या कागदांच्या सद्दाय्याने व इतर पुस्तके वाचून 
त्यांनी * Rise of the Maratha Power ' या पुस्तकाचा इंग्रजीत पहिला भाग 
छापून काढळा व दुसरा भागही प्रसिद्ध होण्यास हरकत नव्हती; पण पुस्तक लिहिण्याचे काम 
चाळ्ळे असतांना जुने नवीन कागद उपलब्ध होऊन त्यांत नवीन माहिती उपळब्घ होऊं 
लागल्यामुळे आपली “ णतिहासिक अनुमाने ' खोटी ठरतील असे वाटून त्यांनी दुसरा 
भाग प्रसिद्ध करण्याचं रह्वित केले, यामुळे त्यांच्यासारख्या गाढ विद्वानास जुन्या 
ऐतिहासिक कागदांचे महत्त्व पटून त्यांनीं जास्त कागद मिळवून त्यांचे संशोधन 
करण्याची आवश्यकता व्यक्त केळी. ही अवश्यकता व्यक्त झाल्यावर जरी अर्धशतक होत 
आलें तरी ती अजून नाद्दीश्ी झाली नाहीं, असे मला वाटते. कागद मिव्ठविणारे व त्याचें 
संशोधन करणारे यांची उणीव फार आहे. ळोकांच्याजवळ कागद असून ते मिळावळे जात 
नाहींत ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. काइी लोकांची जुनी दफतरे कसरीने स्राल्यामुळे, 
भाऊबंदकफीसुळे व स्वतः निरुपयोगी समजून वाण्यास विकल्याने किंवा त्यांची 
अडगळ नाहींशी करण्यासाठी ती जाळून टाकल्यामुळे किंवा नदींत फेकून दिल्या- 
मुळं नाहींशी दाली आहेत द्वी गोष्ट खोटी नाही. श्रीमंत सरदार घराण्यांची दफतरे 
सरकाराने कांही राजकीय उद्देशान जप्त करून नेळी होती, पण त्यांतील त्या वेळच्या 
अमळदारांनी आपल्या बुद्धीने त्यांतील कांही कागद निवडून पेशवे-दफतरांत 
ठोवेळे आहेत. (काईी परत केलेली दफतर अशा घराण्यांत अजून आहेत ई मी 
आमच्या घराण्यांतील दफ्तरांची जी हकीकत वेद्य-दपसर खंड १ च्या पान २२ मध्ये 
दिळी आहि, त्यावरून कळून येईल. पूर्वीच्या सरदार, सरंजामदार घ सावकारी 
करणाऱ्या घराण्यांच्या वंशजाजवळ अर्शी दफतरे सांपडण्याचा अजूनही पुष्कळ 
संमव आहवे. जुने कागद दाखविण्यास ५०।६० वषापूवी लोक साशंक असत. त्यांत कांही 
उत्पन्नाचे कागद असल्यास पुढेंमार्गे कोणीतरी आपल्या घराण्यांतील पुरुष त्याचा उपयोग 
उत्पन्न मिळविण्यास किंवा घालविण्यास करील असे विचार मनांत येऊन ढोक कागद जवळ 
असून दाखवीत नसत किंवा कागद नाईत असे स्पष्ट म्हणत; पण आतां तशी स्थिति राहिली 


३ 


नाहीं. अजूनही एखादा संशोधक कागद दाखवा असे म्हणूं लागला, तर कित्येक लोक अस 
सांगतात कीं, दफतरांत पत्रें नाहींत, नुसते जमाखर्चाचे कागद आहेत, त्याचा तुम्हांस काय 
उपयोग ? पुष्कळांना जमाख-चाचे कागद निरुपयोगी वाटतात; पण खरी वस्तुस्थिति अशी 
आहे कों, जमाखर्चात कांही गोष्टी इतक्या विस्तृत व निश्चित दिलेल्या. असतात की, 
त्यामुळें कागदांतील मजकूर चांगला स्पष्ट होतो. असे कागद कोणाजवळ संग्रही आहेत हे 
कळण कठीण आहे. कारण मजजवळ जुने एतिहासिक कागद आहेत अते सांगण्यास 
येणारीं माणसे, त्याचे महत्त्व न कळल्यामुळे, फारच थोडीं आढळतात, घरोघर हिंडून विमा 
कंपन्यांचे एजंट जसे चिकाटीने विम्याचे फॉम भरून घेतात तसे हे कागदाच्या संग्रहाची 
ठिकाणे ठरविण्याचे काम होसेने करणारी माणसे जेव्हां तयार होतीळ, तेव्हां कागदाचे 
ढीगच्या ढीग इतके जमा होतील कॉ, ते आपल्या मंडळासारखीं १०।५ घरे जेव्हां मिळतील 
तेव्हां त्यांत कसेबसे ठेवतां येतीळ. साताऱ्यांत पूर्व पेशबाईतीळ अजून जुनीं घराणीं व 
त्यांची घरे आहेत. त्यांत माळ्यावर शराळा खात पडळेलीं, कोणीं न पादिळेलीं, दफतरेंद्दी 
सांपडण्याचा संभव आहे. उत्तर पेशवाईतील प्रसिद्ध घराणीं पुण्यांत आहेत त्यांच्या 
घरीही कागद असले पाहिजेत. होसेने कागद जमा करण्याचे काम चिकाटीने करणारी सेना 
तयार झाली पाहिजे. मग कागदाचीं ठिकाणे सहज कळून येतील व कागद जमा होतील. 

२, माझ्या विषयाच्या पहिल्या भागाबद्दळ मळा स्वतःला कागद मिळविण्यासाठी 
थोडे फार भ्रम करावे लागळे, तरी ते राजवाडे, पारसनीस वगेरे संशोधकापेक्षां कमीच, यांत 
शंका नाइ. मला माझ्या घरची व भाऊबदाकडील जुन्या कागदांची एकंदर २०।२५ 
पोका भरतील इतकी दफतरे मिळाली, तीं कशी मिळाली याची सविस्तर माहिती माझ्या 
दफतराच्या प्रसिद्ध केलेल्या कागदांच्या खंड १ मधील पुस्तकांत पान २१, २२ व २३ वर 
दिली आहे. ती वाचण्यांत किंवा सांगण्यांत मी वेळ घालवीत नाई, माझ्याजवळीळ 
कागद इतके विपुल आहेत कीं, ते वाचून लावण्यास माझ उवरित आयुष्य पुरेंळ असे 
वाटत नाहीं. मॉ जुने कागद मिळविण्यासंबंधाचा संशोधकांचा अनुभव वर दिला 
आहे. आणखी कागद कोठे मिळतात कीं काय याबद्दल चोकदी करण्याचा मला एक 
नादच छैौगला आहे, यामुळे तोही अनुभव मला आलेला आहे. माझ्या घरचींच जनीं 
दफतरे सोडून कागद ,पाइतांना माझ्या नाकातोडांत राजवाड्याधरमार्ण घुराळा गेलेला 
आहे. तो धुराळा खाऊन काम करण्यास तयार होणारे इतिहासप्रेमी अभ्यासक उपलब्ध 
होर्णे फार कठिण झार्छ आहे. 

३. आता कागद मिळाल्यावर ते लावण्यास म्हणजे छापण्यासाठी तयार करण्यास 
लागणारे गुण अंगात असावयास किंवा यावयास पाहिजेत. त्यांपेकीं मुख्य पढिळा गुण 
म्हणजे मोडींत लिहिळेले कागद वाचण्याची कळा होय. मोडी वाचावयास कोणी 
कागद आणून दिळा तर तो बरोबर वाचून दाखविणे ही एक मळा एखाद्या उत्तम कारा- 
गिराच्या कळेसारखी कलाच वाटूं ळागली आहे. दी कला मंडळाचे अध्यक्ष म. म. पोतदार 
यांस चांगली अवगत झाली आहे असा त्यांचा ळांबवर छोकिक आहे. मला मोडी पल्ल 
नातेवाइकांकडून आलेली वाचण्याची आवड असे, व खतः मोडीत पत्ने व जमाखर्च 
लिहण्याची संवय असे. तेव्हां कागदांत काय मजकूर आहे व तो ऐतिहासिक अगर 

रगुती माहितीचा आइ एघढे ठरविण्यास ही कळा माझ्यात पुरेशी होती. माझ्या लहानपणी 
शाळेतच मोडी वाचन व लेखन मला चांगळें शिकविण्यांत आले होते. तो आवश्यक विषय 
होता, गइ. फा. परीक्षेत मोडीवाचनाची तोडी परीक्षा घेण्यास मामलेदार कचेरींतून फाइली 


४ 


आणीत असत, मी बरींच वर्ष परीक्षकद्दी द्वोतो, आतां व्ह. फा, परीक्षेला ह्या विषयाची 
तोडी परीक्षाच नाहीं, या ज्ञानाशिवाय परीक्षा पास द्वोतां येते. याचा इतका वाईट परिणाम 
झाळा आहे कीं, आमच्या सारख्यांस मोडीत पले लिहण्याची बंदीच झाल्यासारखी झाळी 
आहे, कारण ज्यांना पत्र पाठवावयाचे त्यांस मोडी वाचतां येईनासे झाळे आहे. कोटीत 
अर्ज करावयाचा तर तो जज्जसाहेबास दुसऱ्याकडून वाचून घेण्याचा प्रसंग येतो. तो 
कारकुनाने नीट वाचला तर ठीक, नाहीं तर त्याचा भळताच परिणाम होतो. मोडीत पत्र 
लिहिण्याने वेळ वाचतो. मोडी पत्रे लावण्याचा नाद लागला म्हणजे संदर्भाने शब्द किवा 
अक्षरे ठरविण्यांत एक प्रकारें आनंद होऊन मार्नासक शक्तीची वाढ होते, ही गोष्ट मोडी 
जनीं पत्रे लावतांना चांगलीच कळून येते. ह्वा मुळांच्या मानसिक शक्तीच्या वाढीचा फायदा 
शाळेच्या विषयांतून मोडीवाचन व लेखन काढल्यामुळे अजीबात नाहींसा झाला आहे. प्रस्तुत 
इतिहाससेशोधनाच्या मार्गांत मोडीचे अज्ञान ही एक मोठीच धोड आहे, असे कोणीही 
म्हणेळ, ' इतिहास-शिक्षण-समिर्त?त जुने मोडी कागद वाचणारे शेकडा ५० तरी असतीळ 
किंवा नाही याची शंका आहे. खरा इतिहास बनविण्याचे या समितीचे ध्येय असेल तर 
त्यानी प्रथमतः मोडी कागद वाचण्याचा वर्म काढून त्यांत तरबेज झाले पाहिजे, मंडळाचे 
अध्यक्ष म. म. दक्षोपंत हेच त्या समितीच अध्यक्ष आहेत, त्यांना इ. सं. मंडळास उर्जित 
अवस्था खरोखर आणावयाची असेल तर सर्व उद्योग बंद ठेवून सध्याच्या सरकारकडून 
सोडीवाचन हा विषय आवश्यक करून घेतला पाहिजे, पूर्वी हा विपय शार्ळतून काढूं नये 
व कोर्टकचेच्यातून मोडी छिपी बंद करूं नये, म्हणून जशी जोराची चळवळ झाली, तझी 
आतां तो विषय शाळांतून आवश्यक केला पाहिजे म्हणून करणे जरूर आहे. ही चळवळ जर 
लवकर सुरू केळी नाही तर खरा इतिद्दास कागदपत्रांतून तयार करण्यासाठीं आमची 
संस्था स्थापन झाली आहे ही पोकळ बडबड आहे असे म्हणण्यची पाळी येईल. माझे कागद 
लावण्यास मला मदत करण्यास नव्या पिढीतील मनुष्य मोडी वाचनाच्या अज्ञानामुळे 
निरुपयोगी ठरतो, कागदाची मराठी नक्कछ करण्यास आपण जेव्हां कागद वाचून एखा- 
दास लिहिण्यास सांगावे तेव्हां आपला वेळ मोडून नक्कल तयार होते, मोडीच महत्त्व 
इतिहाससंशोधनाचे कामीं किती आहे हे माझ्यापेक्षा आपले अध्यक्ष जास्त खुलवून 
सांगतील. 

४, मला मोडीवाचनाची अडचण जने कागद ळावतांना प्रथमतः थोडी भासली; पण 
पुढे माझे सहकारी रा. यशवंतराव फफे यांच्या साहाय्याने ती बहुतेक नाहीशी झाली असें 
म्हणतां येईल. रयानंतर शाळेत हिंदुस्थानचा इतिहास जरी शिकलो होतो तरी मध्यंतरी २५।३० 
वर्षे कॉळेजांतीळ व नोकरीतील व्यासंग अगदींच निराळा पडल्यामुळे पुनः ऐतिहासिक 
पुस्तकं वाचणं भाग पडलें. त्यांपर्की मुख्य रा. ब. सरदेसाई यांच्या रियासतीचीं पुस्तक 
वाचलीं. त्या पुस्तकांस सूची दिल्या आहेत ही गोष्ट चांगळी आहे; पण पुस्तकांत विशेषनामें- 
नांवें व स्थळें मोठ्या डाइईपांत न दिल्यामुळे पुस्तकांचा उपयोग करण्यास वेळापव्यय 
होतो. घाडांच्या डायऱ्या, पारसनिसांची पुस्तके, राजवाड्यांची “ इतिहासाची साधने ? 
वगेरे बहुतेक पुस्तकांस सूची तर नाहीतच व मोठा टाईपह्दी विशेषनामांस वापरळेला नाहीं. 
कोणी इतिहासप्रेमा ( रा. वेलणकर किंवा रा. गणपुले किवा रा. आगाशे ) भेटले तर 
त्यांस मी म्हणेन कीं, तुम्हांस कांही देणगी देणें असेल तर ज्या ऐतिहासिक पुस्तकांना 
सूची नसतील त्यांस त्या तयार करण्याच्या अटीवर मंडळाला पैसे द्या, नुसती मोघम रक्कम 
देऊं नका, सूची तयार करतांना केवळ नांवेंच घेतात. आडनांवावरूनद्दी सूची पाहिजे, 


प्‌ 


यामुळें एकेक नांव दोनदां सूर्चीव येईल. पण अशी सूची झाढी तर संशोधकांचा किती- 
तरी वेळ वांचेल ! 

५. ऐतिहासिक पुस्तकांतून वंशावळी दिल्या आइत. पण त्या उपयोगी पडण्यास 
व्यक्तीचा जन्म व मृत्यु यांच्या निश्चित तारखा व स्त्रीचं नांव ही त्यांखाळीं देण्यांत यावी. 
वंशावळ देण्याची सथ्यांची पद्धत गोण वाटल्यावरून रा. ब. सरदेसाई ऐतिहासिक धरा- 
ण्याच्या वंशावळीचे स्वतंत्र पुस्तक तयार करीत आहेत व त्यांत वरीळ सूचना अमलांत 
आणणार आहेत. अशा सुधारलेल्या वंशावळीमुळे कोणत्या काळीं व्यक्ति इयात होती हे 
कळते. ख्रियाच्या नांवांपुढे कंसांत तिच्या माहेरचे आडनांव किंवा जमल्यास वडिकांर्चे 
सबंध नांव द्यावे, माझ्या कुलाची. माझ्या पुस्तकांत मीं जी वंशावळ दिळी आहे व 
देणार आहे ती अशीच आहे. 

६. कागद लावतांना साधनग्रथांची उणीव पडते. त्यासाठीं पण्यांतील सँशो- 
घकास मंडळाच्या किंवा केसरी-ग्रंथालयाच्या पुस्तकाळयाचा तेथ जाऊन उपयोग करतां 
येईळ. कागद निवडून छापण्यासाठी तयार करण्यास भी काय करतों ई वे. द, खंड १ 
च्या २४ व्या पानांत दिछ आहे. कागदास तारखा निश्चित लावण्याचे मुख्य काम 
नवीन संशोधकास प्रथमतः कठिण जातें, कारण बहुतेक कागदात फसळो सन व 
मुसलमानी तारीख व महिना दिछळा असतो, म्हणून संशोधकाने जंत्री वापरून फसली 
तारीख, महिना व सन पाहून शक, मित व इंग्रजी तारीख व सन काढण्याचा अभ्यास 
केळा पाहिजे, तो करण्यास कंटाळा आला तर ह्वे काम बरोबर द्वोणार नाहीं, अशा- 
सारखा कागदास लावण्यास मळा कोणी न भिळाल्यामुळे मोठी अडचण भासली. होतकरू 
अभ्यासकास ह्या गोष्टीचा कंटाळा वाटून तो द्वा उद्योग सोडतो असा माझा समज आहे. 

७, ऐतिहासिक कागद निवडून छापण्यासाठी तयार करण्यास मराढीत नक्कल 
सुवाच्य व शुद्ध करणारीं चागली माणन मिळत नाइीत, मूळ कागदातीळ शब्दप्रयोग जसच्या 
तसेच नकळणे, शुद्ध लिइणे याकडे नकला करणाराचें लक्ष बरोबर जात नाइ, यामुळे नकला 
मूळ कागदार्शी ताडून पाहणं जरूर होतें. हे काम करण्यास तज्ज्ञ मनुष्य रा. फफे यांच्या- 
शिवाय एली कोणी मिळाछाच नाइी, कागदाच्या अशा अशुद्ध नकळा मला पैसे देऊन करून 
घ्याव्या लागल्या, ति 

८, अस्सळ काहीं पत्रांवर मोतेब व शिक्के असतात ते वाचण्यासद्दी मळा रा. फफे 
यांचीच मदत झाठी. तसेच जुने मराढी शब्द, जुन्या धार्मिक व सामाजिक 
चाळी, मुसलमानांची नांवे, स्थळांचा जुनी व नवीं नांबे ह्वा उरधिण्याची मला 
बरीच अडचण भासली व भासत आद 

९, कागद वाचून समजल्यावर द्वा छापण्यास प्यावा किंवा नाही याबद्दळ 
निवड करतांना मी पुष्कळ वेळा बुचकळ्यात पडत असे. 

माझी पहिले बाजीरावाच्या कारकीर्दीतील कागदांची दोन पुस्तके छापून झालीं. 
त्यावर मासिकांतून व वतेमानपत्रांतून साधकबाधक टीका आळी आहे. पत्राची निवड 
करतांना न्या, मू. रानडे यांनीं वाडांच्या पेशव्यांच्या डायऱ्यांच्या पुस्तकाला प्रस्तावना 
म्हणून जो स्वतंत्र लेख लिहिला आहे त्यांत ऐतिहासिक पत्रांचे प्रकार दिळे आहेत. इतिद्दास 
म्हणजे लढायांचीं वर्णन, राज्यक्रांत्यांचीं वर्णने असा सामान्य लोकांचा चुकीचा समज 
आहे. पुढीळ विषयांचा न्यायमूर्तीनीं त्यांत समावेश केला आहेः १ लोकस्थिति, २ 
समजुती, ३ राहणी, ४ भरभराट, ५ सुखोपभोग, ६ चालीरीती, ७ नीति, ८ राज्यपद्धति, 


द 


९ जमीनधारा, १० वसुळी, ११ किले, १२ कर, १३ अखबारी, १४ खंडणी, १५ 
सायरबाबी, १६ फोजउभारणी, १७ नोकरांचे पगार व करार, १८ बंदरसंरक्षण, १९ 
कजउभारणी, २० न्यायखारते, २१ फौजदारी खाते, २२ टपाल, २३ नाणीं, २४ तुरंग, 
२५ सनदापत्रे, २६ धार्मिक देणग्या, २७ पेन्दाने, २८ इमारत खाते, २९ जमाखचंपद्धति, 
३० ओषधपाणी, ३१ स्वच्छता, ३२ आयात व निर्गत व्यापार, ३३ विद्याखातें, ३४ 
समाजिक सुधारणा, ३५ शेतकी, ३६ भाषापद्धाति वगेरे. 

माझ्या कागदाची निवड बहुतेक या विषयांस घरून केळी आददे. माझ्या दोन पुस्तकां- 
वर कागदांच्या निवडीसंबंधीं टीका आळी आहे ती वाचून मळा वाईल वाटळें नाही. कारण 
मीं उद्देशारिवाय कागदाची निवड केलीच नाहीं, टीका करणाऱ्यांस उद्देश न कळल्याने 
त्यांनी तशी टीका केळी आहे. जुन्या कागदांचे महत्त्व आपल्या अध्यक्षांस चांगले कळते. 
माझ्या कागदांत कांहीं निरुपयोगी कागद काढले होते ते मी जाळून टाकणार होतों, 
रा. दत्तोपंत मळा म्हणाळे, ते मळा था म्हणून मी त्यांना २ खोकी भरून कागद दिले 
आहेत. त्यांतही त्यांस कांही उपयुक्त कागद सांपडतील, नाहीं कोणीं म्हणावें १ 

१०. कागदाच्या व छपाईच्या महंगेतमेंव्ठ सध्यां प्रकाशनास मोठीच अडचण 
उत्पन्न झाळी आहे हे सांगणे नको, 


No. 7] श्री अ. आषाढ व. ५१६५५ 


जुन २१।१७३३ 
तीर्थस्वरूप राजश्री रामचेद्रपत करकरे काका दि। विश्वनाथ वैद्य 
वाडेलांचे सेवेसी. 


अपद्य समान विठल गणश प्राणी कृतानेक * विनंती 
ता॥ अधिक आषाढ वद्य ५ मुकाम सासवड आम्हाकडीळ वर्तमान तरी तीर्थरूप 
मातुश्री बाई वद्य तृतीयेस मंगळवारी देवआज्ञा जाहाली. त्यांच्या अस्ति अनंतभट 
तेलंग ब्राम्हण याजबरोबर धोमास कृष्णेत टाकावयासे पाठविल्या आहेत. त्यास बरोबर 
येथून माणस द्यावा तरी माणस नाहीं. यास्तव वडिलास लिहिले आहे. तरी आपण 
धोमापावेता येक माणस देऊन श्रीकृष्णेंत टाकवाब्या. धोमांत कोणी आपला ब्राह्मण 
असेल व्याजकरीब सक्ल्पयुक्त टाकवाव्या. संवेसी कळावे. तीर्थस्वरूप रा। धोंडोपंत 
काका यास पत्र लिहिले आहे. ते मढ्यास पावते करावें. बहुत काय लिहिणे कृपा 
करावी हे विज्ञापना. 

धोमांत श्रीकृष्णत टाकावयासी तथे खर्च रुपया दोन रुपये लागले तरी 
आपण द्यावे. मी मग स्‌ पाठवून देईन. घोमांत आपले स्नेही ब्राह्मण आहेत त्यास 
लेहून तेथें विधिपुरस्कर टाक्वाव्या, हे विज्ञापना. मातुर्श्रीचें सार्थक जाहलें; परंतु 
इश्वर आम्हांस नाहींसारिखी केली. आज पाच सात महिने बरे वाटत नव्हतें. त्याच 
वेथेनें टेवुआक्षा जाहाली. उपाये बहुत केला; परंतु इलाज चालिला नाहीं. मेल्याचे पत्र 
पावते करावे. हे विज्ञापना. 


Ramchandra Gopal Karkare 1s asked by Vithal Ganesh 
शिवा of Saswad to help Anant Bhat Telang to take to Dhom the 
bones of his dead mother in order to merge them down into the 
river Krishnabal. क 


No.2] श्री २९ जमादेलावळ 
कातिक शु. ११६५५ 
वा हि आक्टो, १६।१७३४ 
श्रीमंत सेनासाहेब सुभा 
कबज वसूल बो बाबाजी भालेराऊ नौकर सरकार दिमत 
राणोजी गोरे सु। सन खमस सलासीन मया आलफ. कारणे कबज लिहून दिधली 


न. > Ss त उ उस मट... यय EE SERIES SM 


सुतक असल्यामुळे नमस्कार लिहिला नाही 


हु 


येसीजे, आपणास सरकारांतून नाल्येदी! देविडी बमारफातर रो विश्वनाथ वैद्य. 
र| १०० सेमर आपण भरून पावलो. हे कबज लेहून दिधले सही. 
बि॥ आपाजी भीमराऊ ता छ २९ माहे जमादिलावल 


नि|| कट्यार 


A receipt given by 9 servant 1380911 Bhalerao of 1२॥110]11 Gore 
to Raghuji Bhosle fora sum of Rs. 100 paid to him as Nalabandi 
through Vishwanathbhat Vaidya. 


No.3] श्री का. शु. ११६५६ 
आक्टो. १६1१७३४ 

कबज वसूल बो दुर्गोजी व) आकोजी घोरपड नोकर सरकार श्रीमंत 
सेना साहेब सुभा स। सन खमस सलासीन मया अलफ कारणे कबज लहून दिधली 
येसी जे, आपणास नालबेदी श्वाराबद्दळ देविली, मा "| १६०० सोलास. सदरहू रुपये 
बमारफात रोश्रा विश्वनाथ वेध रुपये भरून पावलो. हे कत्रज लेहून दिधले सही छ 
२९ माहे जमादिलावल 
बि॥ आपाजी भीमराऊ 

नि॥ कट्यार 


A 1९८९1 01 Rs. 1600 for Nalbundi paid by Vishwanathbhat 
Vaidya to Durgoj]i Valad Akoli Ghorpade, a servant of Senasaheb 
Subha, 


No.4] आश्वीन १६५७ 
सपटंबर १७३५ 
पहिला बद गहाळ 
र 
उपरी-यैसें बोलिले, यानंतर वरकड राउतास व जमानास ताकीद वरचेवर होतच 
आहे. त्यास तुम्हाकडे कोण गेले, कोण राहिल तें लेहून पाठवणें ब ताकीद 
कोणकोणास करवावी, तेथे हातचिठ्या कोणकोणास काये पाहिजेत, तो मसुदा 
करवून पाठवणे. काळ संध्याकाळी रा नागोबाची व वरकडाचीं पत्रें आलीं, 


१ युद्वतयारीसाठी दिलेले द्रव्य. २ हस्ते, मारफत. 


३ 


त्यावरून रा देवराव यांनीं सांगितळें ज, इानत्रारी जमाव चिपळुणास गेला 
मग नागोबाने निवड करून भास्करबावास समागमे घेऊन ब राजश्री 
रामाजीपंत यैसे काळिस्तेबर गेले. गोवलांतील किळेदार भेला, त्या 
मोबदला दुसरा मराठा किलदार आला आहे. याणीं जाऊन आगाज? केळे 
त्यांनीही आंतून तोफा सोडल्या. हाळी झाड तोडावयास लागले आहेत, यैसे 
सांगितळें. मग मजकडे पुसिळें ज, हें आहे कंसे! यानंतर मी यकांती सांगितलें 
जे, खाले जातांच बावांनीं चारसें माणूस घरेऊन काळिस्तवर गेले. कामकाजास 
लागले आहेत. लोकांची भर थोडी; त्यांहीम'यें जाधव, भोइटे निघोन येताहेत, 
हें सांगितले. नंतर तमाम लोकांस ताकिदी जाहाल्या. जाधव, भोइटे यांस 
हाताचिठ्या पार्ठीवल्या; आण सचिवर्पताकडील जमात पुसावेया लागले. मागती 
म्हणावेया ळागळ ज. चिटकोबा येथें काय करणार ” याणेच जावें. लोक 
कोणो जुडत नाहीं. मी सांगतच होतो ज तु जाणेचे काम नव्हे. हे लोक 
छबाड. कोणी सांगितले न आइके. सत्रट तेच जाहाले. आण त्रमामध्यें पडला 
आहे. याप्रकारे फिकिर बहुत करितात. सत्रच मजकडे मागती पुसो लागले जे, 
एजकारण आणले होतें तो विचार कैसा आहे ? त्यास आपण उत्तर दिलें जे, 
आलें होते खरोंच; परंतु किळदार मेळा तथे घाळमेऊ जाहाली असेल. त्याही- 
मध्यें ज्याकडू (न) राजकारण आले. व्यास बोलाउ पाठविला होता तो येऊन 
भटलेनतर होईल मजकूर तो लिहितील. दुसरें महारा(जां)नीं सांगितलें आहे 
न, आपले जाँ कामकाज होई तां मुङुक्रामध्ये उपद्रव न करावा. सध्यां 
आंगरचे वेमानंस होऊन कामास धका बसेल, याविसी पत्र ही लिहविले 
असे. तुम्ही आपलें वर्तमान व मुजरद माणूस आम्हाकडे यावें यैसा पाठवित 
जाणे. बहुत काये लि|| 
4 

पुरवणी तीथरूप राजश्री दादा वडिलांचे सेवसी. 

वेनोते उपरी-घरचे वर्तमान तर सर्व सुखरूप आहेत. नवी जर्दी घोडीस गलेस 
कांहीं दुख जाहले. ओषध उपाव करितो. बरी होईल. बागेमध्ये खाळील विहिरीस 
गणी लागळे. आणिखी फोडावी लागती त्यास घोंडा लागला; परंतु फोडावितो 
॥ नागोजीराव पाटणकर या कडील बेलदार दोन आले; परंतु माणसें न 


कन» ee eee ee नत 00 FR छ TR टला कटला Seo जाए: णाथ 


गवगवा, बोभाटा. 


os 


४ 


आठी. दीपवाली जाहालेनेतर सूत्री छागेल. भटाकडून अद्याप पैका आला 
नाहीं. दीड हजार रुपयेची चिठी विश्वनाथ जोसी चिपळूणकर यांची दिली. 
ते प्रतिपदेस रुपये देतील. रा रत्नाकरपंत दोन हजार रुपयेस कूल बरें आहे. 
आपा दरम्याने आहे. टौत्रकर देणे, नाहींतर मग बाबांचा बोल लागेल. येस 
म्हणतो. त्यास तुम्हाकड़ील उतर न आलें. मागती च्यांणी आग्रहसा केला तर 
यांपेकीं येक हजार रुपये त्यांचे निसत्रतीने देत्रितो. बंदुकी विसी मागा येक 
दोन वेळा लिहिलें, त्याचा शोध केला. त्यास अनतोजी राणा याजकडेच आहे. 
सकरामीच्या माबाजवळ दिली नाहीं. तुम्ही वरचेवर पत्रे पाठविणे. रजे 
पाठवावी, त्यास माणूस मुजरद नाहीं. मागाहून पाठवितो. बहुत काये लिहिणे 
हे विनंती. विठल भिकाजी याचा परामश करणे हे विनंती. 
हे॥ सेवक नारो भिकाजी कृतानक सा नमस्कार विनती उपरी. सेत्रेमध्यें 
येकनिष्ट राजश्री विश्वनाथबावांचे आज्ञेत आहे. चिरंजीव विठोबाचा परामप करणार 
स्वाम वडील आहेत. बहुत काये लिहिण लोभ असा दीजे हे विनती. 


The first paper 1s missing. The remaining two give the details 
of previous preparations & movements of the armies for the 
Invasion of Gowalkot. 


“No. 5] श्री छ २२ साबान 

पोष व ९१८ ७ 

डिसे, २६1१७१५ 

वेदमुहूती राजश्री विश्वनाथ भट वद्य स्वामीचे सेवेसी 

विनंती शंकराजी बाळ सां नमस्कार विनंती. येथील क्षेम ता छ २२ 
शाबान पावेतो. मा माची महिनतगड वर्तमान यथास्थित आसे. विशेष राजश्री 
भास्कर बाबांनीं आम्हांस महिमतगडास खाना केले. येथे राहोन खालिशाचा अमल 
वसूल ध्यावा, त्यावरून महिमतगडास आलों येथील पूर्वीचे वर्तमान गणोजी पवार 
याब॥ सविस्तर लिहून आपणाकडे पाठविले हाते. त्यास आळीकडीळ वर्तमान राजश्री 
यमाजी पंतास येथील हवालदार सुभेदार यांणी पत्ते छि॥ होतीं. त्यांणीं जाब पाठविले 
कीं त्यास गडावरी आगर *घेरियांत राहो न देणे. आमल चालोन देणे, उटवून खालीवर 
ते घाळवणें. येसी पत्र आलीं त्यांस सुभेदार यांणी आम्हांसी कजिया लाविला आहे. 


I I ण? 


१ किल्याच्या भोवतालच्या प्रदेशात. 


ला oe ernment 


षु 


आंगरियाहून आगच्याअधिक यमाजीपंत निर्माण जाले; महाराजांचे हुकमास मना- 
चिठी येमाजीपंताची; नदीचे पाणी उफराटे चाठिले; महाराजांचा हुकूम न मानीत. 
आंगरे मवास* जाले, त्यापेक्षां सातारियांत घरातच हुकूम मोई लागल; आतां काय 
राहिलें ? नाना प्रकारच्या वकद्या' करितात. कृष्णाजी वामन सुभटार याजवळ बाजी 
बल्लाळ कारभारी आहे. तो म्हणतो राजा कोठें आहे ” हातचित्या घरोघर जाल्या 
आहेत; कोण मानितो ? गोवळकोट राजा घेइल तव्हा हाबंसीपर्टी राज घेईल येस 
म्हणतो; आणि आँगरिया हाबसीपटी यात्र मामाटिपात घता त्याचे काहींच नव्हे. 
हुजूरच्या आमळास खळ करितात; आंगरियाकड का“ लिहितात, याचा आंमल 
चालो न देणें, वरातदार मुळकांत जातीळ त धरून नें. राजयाने काये करणे आहे? 
औसे फितवे करितात. आम्हांस कांहीं मामल्याचे सुख दु" फारसे नाहीं. परतु आधीं 
हैं कर्म करूं नये. महाराजांचा खालिशा आमळ मुलकांत सनदा पत्रांचा (चा )लिला. 
महाराजांचे सिके महाळोमहाळ गडकिल्यांस लागळे. आणि त सिके महाराजांच न 
चाळत; बकद्या करितात. आंगरिया मवास असो; परंतु दरवारचे कारकून चालों नदीत. 
आम्ही केवळ नामर्द जालों. तुम्ही नाम जाऊस. यैसे तुमचे अम्तु नव्हे. तरी कशास 
महाराजांच सिकयाचा बभ्रा करीत होतेस ” याउपरी आगरियाक्रढील दावा कबूल 
केला, परंतु महाराजांस सबिस्तर वर्तमान विदित करून सुभेदाराने चिठी अमान्य केली 
आहे, याचे पारपत्य कराळ तरीच मामला सुरळीत होईल. यामुळे हा मामाच अगदीं 
त्यांनीं, टाकिला तरी कबूल करावा. येथील र|) ज जिडेदारास पावतात ते महाराजाचे 
पोत्यास ठेऊन पेस्तर साळचे लावितो. जिलेकडील 5॥| व ग्वाळेशाकडील र मख्ताच 


[a 


महाराजांचे पोता लाविंतों. सालमजकूर तो सारा वसुळ झाडेनिसी त्यांगी धेतला. ये 
गोष्टीची बोली महाराजाजत्रळ विदित करणे आम्हास बोळ्वाळ तरी येतो. येक निस्टा 
याचा करावा लागतो. महाराजांस विज्ञाप्त लिहली आह; व मुजरद भिमाजी रंगनाथ 
पाठविले आहेत. सविस्तर विदित करून पारपत्य > > उतर पाठवावे, नाहीं तर 
राजेयाचे सिक्क्याकरितां आम्ही परिछिन येथे मरतो. कळणे असावे हे विनंती. 


Shankaraji Ballal writes to Viswanath bhat from Mahematgad 
the difficulties of collecting the revenue created by Yemafpant 
who defies the orders of Chhatrapatt He 1s encouraged by Subhedar 
Krishnaji Vaman & his administrator 3011 Ballal 


was नमम जरो फो 


१ लुटारूचा नायक, २ गोधळ. 


६ 


No.6] श्री चेत्र शु. ७१६५८ 
माच ८।१७३६ 


वेदमती राजश्री बाळंभट व ता राजश्री विश्वनाथ(भ)ट स्वामीचे सेवेसी. 
याप्राति विश्वनाथ जोशी नमस्कार विनती उपरी येथील क्षेम ता चैत्र सुध सप्तमी 
जाणून स्वकीये कुशल लिहीत गेले पाहिजे. आमचे वर्तमान आपले कृपेकरून सुखरूप 
आसो विशेष, श्रीमंत राजश्री रघोजीब्रावांनी थोडा बहुत येवज देविला आहे. तो 
मागाहून सःवर पाठऊं. सदेव पत्र पाठवून परामषर करित गेळें पाहिजे. बहुत काये 
लिहिणें कृपा लोम असों देणें हे विनती. 
Vishwanath Joshi probably Chiplunkar writes to Vaidya broth- 


ers that Raghuli Bhosle paid some amount which will be sent 
shortly, His name is mentioned in the letter of September 1935. 


No.7] श्री अ. आश्वीन व. ११६६० 
सपूटबर १७ रावेवार १७३८ 
पा आश्विन वद्य ५ अधिक 


श्रीमत राजश्री बावा स्त्रामौचे सेवेसी 

आज्ञाधारक संकराजी कानो सिरसाष्टांग नमस्कार विनंती उपरी येथील 
वर्तमान त॥ अधिक आश्विन वधी प्रतिपदा रविवारपर्यत समस्त सुखरूप आहेत. 
वरकड वर्तमान राजश्री > > > कोकणांत गेले. जांभलीस तुलबाजी मोरे 
पाठविले होते. ते रसद रु॥ १०० एकसे आणिले. त्यांत) खरे ८५ पेचाशी बटी- 
याचे १५ पंधरा त्या(स) बटा एक रुपया पडतो. ते रुपये दामले याचे दुकानी मांडून 
ठेविळे आहेत. राबते महार दोन व पायपोसाचा जोडा एक 'व पाटील कुलकणी 
पेरणी जाहालियावरी येतो म्हणून ।छि। तो कागद ब जीनस स्वामीकडे पाठविला' आहे. 
संभाजी राणा यास पाठवणें म्हणोन लि, तरी त्याचा शोध केला. परंतु कोठे न 
सापडे. पुणेयाकडे गेला यैसे बोळंतात. पहिले पत्र आले होतें, पंचबीस ण। घेणें. 
त्यावरून एक मोहोर व अंगावरील सकलात यैसे घेतलेवरी बाकी पैका मेळवावया गेला. 


<+ रु कू भू, भर 
तो > > एक महिना पाहता. आपाजी पंतापाशी सांगितले आहे. त्यास 


पुसर्ण तो सांगेळ. त्याप्रमाणे बेगमी केळी पाहिजे. कोकणांतीळ पत्रें लवकर पाठवणें. 
जनादेन देवाचें पत्र घेणें जे, राजश्री बाबाकडे गांव दिला असे, यैसे घेणें. त्यासी 
गावकरांनीं इरेस घातले असे. आपणास कळावे म्हणून लि॥. माझी चिंता असो दिली 
पाहिजे हे विज्ञापना. 


५9 


लासुर्णे येथीळ देखरेख करणें म्हणून आज्ञा करितां आपली सनद पाठवणे जे 
याचे रुजूवातेने कामकाज करणें. यैसे पत्र. 


Sankaraj! Kano writes to Vishwanath bhat an account of his 
work. He was aclerk inthe employ of Vaidyas. Tulbaji More, 
Ganeshpant Damle, Sumbhaji Rana, & Janardan Deo are mentioned 
in letter No. 51 of supplement to Vol 1. 


No.8] श्री शा. १६६० 
स. १७३८ 


श्रीमत राजश्री भारकरबावा स्वामीचे सेवेसी 


पोष्य कृष्णाजी तानदेव साठे माहाजन बुरुंबाड कृतानेक सा नमस्कार 
विनंती उपरी श्वामीनें रो माहादे वी याजबो पत्र ग्रामस्थास पा ते पाबळे. अर्थ कलला, 


२८ >> स्त अवघे जयगड >> > न आलिया उपरी 
२८ >> > चे मते काय ~ > > > स लिहितील. सब > > 
> > आहेत या उपरी धद्या > > > आपणास विनंती केली 


होती त्यास रो % भट मामा तेथें गेले आहेत. त्या बराबरी सांगोन पाठवावे चिरजीव 
पाठविला जाईल. सर्व प्रकारें सांभाळ श्रामीस करणे लागेल, विशेष काय लिहावे सुज्ञ 
आहा. कृपा निरंतर वर्धमा(न) कीजे हे विनंती. 


KrishaJi Tanadeo Sathe Mahajan of Burambad writes to 
Bhaskarbhat Vaidya requesting to give some employment. 


No.9] श्री दिसा सलासीन 
फाल्गुन शु. १६६० 
माच सन १७३९ 


यादी मोईन१ पास्त सिमगा सु॥ तिसा सलासैन मया आलफ आदा 
|. रा नानाकडील खिजमतगार. 
॥. रा पंतसचिव चोपदार 
रा पंतसचीव याजकडील 
१ खिजमतगार. 


१ ठराव. २ बक्षीस. 


1 वली महमद 
१ भोई 

रा स्वामीकडील 
२ खिजमतगार 
२ चोपदार 

*॥' हुकेबारदार 
१ जामदार 


The names of servants of Peshwe, Sachiv & Shahu to whom 
Vaidyas gave tips for Shimga. 


No. 10] श्री श्रावण व. १३।१६६१ 
ऑगस्ट २०।१७३९ 
हिसेब नि॥ हरबाजी नाईक सु आर्बेन मया आ (ल) फ 
३॥ ता श्रावण वद्य त्रयोदसी जमाखर्च सा 


जमा श्रावण मास स्ये. खचे रर्ये 
१२ गु॥ संकरापा नाईक आ ६॥ खातूप गु॥ सिदराम 
[मो आवण वध्य ६ सुजुमला 
२ गु॥ मिराखान दि॥ आंगरे “> खा जोडा भिकूस 
मि। श्रावण सुध १४ ४ दि तुलाजी आंगरे ता 
१६७॥ गु॥ तोरापा नाईक आ २ धाकोजी 
श्रावण क्य २ २ लाडकोजी 
१५ गुजारत बाबूराव रघूनाथ ४ 
दि॥ सरलस्कर १ १२ बा रामजी चवाण चार 
वद्य ४ बा आा 
१६० गु॥ गोविंद राउ सितोले ३॥ श्रावणीस खर्च 
मिं। वध्य ७ २ देणें बाबुराव वाटदकर 
३०। गा यादवगिरमाजीमि ` देवरुखे बातूप आर यो 
वध्य १० ७ सदासिव तांबट 
३८६॥ २५ मोरोपंत दामले मि। 


वद्य प्रतिपदा संभराचे भरतीस 


३ रामराव साँमवंसी कज राये 
२५ पैकी दिल्हे. 
१०० आप्पाजी मिकाजी दि॥ 
रत्नसाल मि॥ वष ३ 
४ बाबूराव रघुनाथ दि॥ सरलस्कर 
॥“ घरांत खर्च दक्षणा बाइकाकडे 
चतुर्थीस 
`" सखूबाई 
१" उमाबाई 
८“ हजामत विश्वनाथमट वैद्य 
१ कृष्णाजी पाटील ब्राह्मणपुरकर 
६४० सौ। उमाबाइँकडे मि| वद्य ६ 
२ सोमवारी दक्षणा 
॥* सौ। उमाबाई 
८ लक्षुमी 
१८० धमांदाये दिखीत आ २ 
` सखूबाई 
४० भिकूबास 


ने 


१ महादे ( व) भट अग्निहोत्री 

»  निवंडीकर 
२५ मोरोपंत दामले मि। वद्य अष्टमी 
॥? माला बांधावयास ता अकल 
महमद. 

८“ रेसीम गिरीकडे 
१५० सकराजी प्रु दि। रलपारखी 

८४ भाजी व सुया 
४८ सखूबाई दक्षणा कृष्णे (स) 

४॥' भाजी मेथी 


४“ मध मुलाकडे 
सौ। उमाबाइ श्रावण वद्य ११ 
येका(द)सी 
८ | हजामती पोरगे २ 
४॥' हजामत बालंभट 
“> सो। उमाबाई 
८। ख॥ बाळ्या सौ सरस्वतीबाई 
सोनें व(ज)न पावणेसात मासे 
गुज उणे ये॥रु 


३"१४८/--] 


३६२।-। 
बाकी री २४।7॥ 


This is an account submitted by Harbaji Naik. 1६ contains 
names of managers 1. €. दिमन of wellknown persons, 


No. 11] श्री कातिक वद्य ३।१६६१ 
नोवेबर ७१७३१ 
राजश्री विश्वनाथ भट वेद्य यांस a 
सौ. राधाबाई नमस्कार विनंती उपरी श्रीमंत राजश्री पंतानीं तुम्हाकडून 
रुपये ५०० पांचशे देवीले ते आम्हांस पावले. कार्तक वद्य त्रितीया 


Thisis a steceipt of Rs. 500 given by Soubhagyawati Radhabai 
a relative of PantSachiv or Bhor, to Vishwanathbhat. 


No. 121 श्री पोष शु. ४।१६६१ रविवार 
डेसेबर २३।१७३९ 


राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथबावा वैद्य 
स्वामीचे सेवेसी 
पो कृष्णाजी हरी साठे कृतानेक सा] नमस्कार बिनेती उपरी येथील 
कुशल जाणून स्वकीये कुशल लेखन करीत असावें. विशेष, आपण पत्र फिरंगोजी 


११ 


व| पाठविलें तें पावलें. लि|॥ वर्तमान कळलें. त्यास राजश्री रामचंद्र गोपाळ 
सेणवी तो येथें दोन रोज तुमची पत्रें आलियावर होते. त्यास त्यांनीं श्रीमत'******* 
है पंतास उतर लेहून पा होतें. त्याचा जाब आलियावर फडशा होईल म्हणोन 
आम्हांस सांगोन लस्करांत गेले, त्यावर राजश्री पुंडलिक नाईक रास्ते यांचे गुमास्ते 
यांनीं त्यांजकडे पत्रें पाठविली होती. ते आलियावर जाबसाल सांग्येतावर फिरंगूस 
ठेऊन घेणें, म्हणोन त्यांणी सांगितलें. त्यावरून ठेऊन घेतला. त्यास आज पोष शुद्ध 
४ रविवारी त्यांचा जाबसाल आला. त्यामध्यें रा. पुंडलिक नाईक यांणीं लिहि 
आहे की, आम्ही येथें राजश्री वेद्यबावाजवळ करार केला आहे कीं, दाहा हजार येथें 
वाइतच द्यावे; बाकी पंधरा हजार रु॥ तुमचे कुळाकडून येतील तैसे तैसे कृष्णाजी 
हरीचे दुकानीं भरणे; यैसे यांणी आपले गुमास्ते यास लेहून पाठविलें. तेंच बाजिनस 
पत्र त्यांणीं आम्हांस दाखविले, आणि सांगितळें जे, पंधरा हजार रु॥ आंमचे येतील 
तसतसे महिना पंधरा रोजामध्ये देऊ. ते घेऊन जमा करावे, आणि कबज द्यावें. 
याप्रो त्यांणीं सांगितळें, त्यावरून किरंगूस आपणांकडे पाठावैलें आहे. रा नानाजी 
ना यांचे घरी एक रोज बेसबिला होता. आम्हीही फार तगादा केला. आपलें पत्रही 
निकडीचेंच होतें. परंतु (अपूर्ण) 

Krishnaji Hari Sathea banker informs Vishwanathbhat 
that the money due from Ramachandra Gopal Senavi & Pundlik 


Naik Rast can not be recovered just now & their letters are sent 
for g-2susal. 


No. 13] श्री पोष शु. ४।१६६२ 
डिसेबर २३। १७४० 


पुरवणी रा लक्ष्मणपंतास नमस्कार पुंडलीक ना मार्फातीची हुंडी 
आद्याप आली नाहीं, आली म्हणजे रो देतो. सिवराम तुकदेब यास र| ५००० 
पाच हजार दिल्हे. खत त्याचें देईल तें मागाहून पाठऊन देतो. चिंबलकराचा ठिकाण 
लाऊन स देईल तर घेतो. विसोबा नाईक सहस्रबुद्धे याज बा रुपये १७२६ 
आध्याप न आले, त्याचे येथें कोणीच नाहीं. सातारियास ते गेले आहेत. तेथें शोध 
करून र| फडशा करून घेणें. यानंतर पंघरासे र| हुंडी पाठविली. जिवापा 
नाइकावर ते रु॥ आर्कटी र| घेतले. कळळें पाहिजे. बहुत काये लि) 
उबरे याचे चुनखड्याविसी ताकीद पा आहे. घें, व सिवराम तुकदेव याचें 


र्र 


खत ही हालींच पा आहे, तें घेगे. कठडें पाहिजे. रा ५००० बिनसूट आठ आणे 
प्रो लेहून घेऊन पा आहे, हे तरिनंति. गुराखी यास छा १ दिल्हा आहे, तो आमचे 
नावें हिसेत्री लिहून ठेवणें आम्ही तुमचा जमा केळा असे. लोखंड इंग्रेजी-लोखंड 
रा ११ घेऊन पाठविलें आहे. कठडे पाहिज. चंबू २ माचे पा आहेत. घेणें. लोखंड 
घेऊन ठेविलें आहे. कोणा वा मागाहून पाठवितो. हे त्रिनंति. हाली पाठविलें नाहीं. 
हे विनंती. ~ 


A supplementary letter to Laxman Ballal Joshi. He expects 
money from Pundalik Naik Raste. Rs, 5000 are paid to Shivram 
Tukadeo. His deed for the sum will be sent afterwards. Money 
from Chimbalkar & that from Visoba Naik Sahasrabudhe are not 
received yet. Jiwappa Naik paid the money. English-make iron 15 
bought & will be sent with some person afterwards. 


No. 14] श्री १६६१ 
१७३९ 
राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री 


कुष्णाजीपंत साठे स्वामी गोसावी यास. 


पो विश्वनाथभर वैद्य कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती. येथील कुशळ जाणोन 
स्वकीये कुराळ लेखन करीत असिर्डे पाहिजे. यानंतर तुम्ही पत्र पाठावेळें ते पावलें. 
राजश्री पुंडलिक नाईक रास्ते याची चिठी पाठबिडी होती ती फिरली. तीन्नाघारी 
पाठविली. ती पावली. राजश्री पाशराम ना आनगल यांची वीस.हजाराची हुंडी होती, 
त्यास आरकट न घेतां आठ दिल्हे. त्यापैकी माहादोबा ना दामळे यांनी अटीचे खा 
दाहा हजार दिल्हे. बाकी तुम्ही दिल्हेत, म्हणान छि, तें कळो आढे. राजश्री आपाजी 
ना दि नानाजी ना जोशी यांशी पत्रें पाठविली ती पावली सविस्तर वर्तमान 
कलो आलें. त्यांगी रा हेबतराव सुभेदार याकडून पेशजी साडे सा हजार रा 
आम्हांस देविले होते, त्यापैकी सा हजार सुभेदार यांणीं आम्हांस दिल्हे होते. 
पाचसे दिल्हे न होते. त्यात्रिसी त्यांसही लिहिलें होतें. त्यास त्याही प्रत्योत्तर 
दिल्हे नाही. आम्हांस आपानें लिहिले होतें कॉ, नानाजी ना याचें पत्र तुम्हांस 
आळे आहे, तें व हैबतराव यांचा जाब पाठवून देणें, म्हणजे व्याजसुधां 
र| देऊं. त्यांस पत्रे पाठविली आहेत व हिशेही करून पाठविला आहे, तरी 
हिसेबाप्रा ₹) देतील तर घेणे. नाहीं तर जोसी यासि आपारचे पत्र घेऊन पाठवून 


१३ 


देणें की, आम्ही रु. दिल्हे नाहीत. तुम्ही वारून देणें. पैसे घेऊन पाठवावे व हेबतराव 
याचें पत्र नानाजी ना यासी घेऊन हाळी पाठविळें आहे व नानाजी ना याचें पत्र 
नारो अनंत याचे नावाचे पा आहे. येसी तीनी पत्नें व हिसेत्र यैसें माघारे पाठऊन 
ध्यावे. र) हिसेबाप्रा देतील तर, हिसेब कागदपत्र त्यास द्यावें. राजश्री माहादाजी 
बलाळ सहस्रबुधे याकडे आमचा येवज येणें, त्यांपैकी राजश्री गोविंद ना दातार 
याकडून ₹॥ ३००० तीन हजार आम्हास देविले, त्यास नाइकाचें पत्र आम्हास 
आलें कीं, सांगाळ तिकडे जमा करून दे», त्यास आमचें व दाताराचें खतें आहे. 
त्यांस लिहिलें आहे कीं, तुम्हांस गरज थसेड तर ठेवणे, नाही. तर तुमच्या दुकानी 
जमा करून देणें. त्यास त्यांणी ठेविळें तर ठवितीळ, नाहीतर त तुम्हांकडे जमा करून 
देतील. तर सदरहू तीन हजार र| जमा करून द्यावे, मिती आम्हास लिहान पाठवावी, 
त्ये मितीचा जमाखर्च करू. 


Vishwanathbhat writes to Krishnaji Hari Sathe that (1) Punda- 
lik Naik Raste’'s chiti ( note) to pay moneyis refused & hence 
returned (2) Parasharam Naik Angal was to be paid 20000, but 
he was not willing to take Arcot coin, hence he was paid Ati coin (3) 
Mahadoba Damle paid Rs. 10000 & you paid the remaining (4) Nanalji 
Naik Joshi paid 6 thousands through Haibatrao (5) Mahadaji Ballal 
Sahasrabudhe paid Rs. 3000 through Govind Naik Datar. 


No, 15] ९६६१ 
5 १७३९ 
राजाश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथ बाबा 
स्वार्माचे सेत्रेसी 
पो कृष्णाजी हरी कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशळ जाणून 
स्वानंदळेखन करीत असावें. विशेष, आपण पत्र देवजी जासुदा बा पो तें पावलें. 
लि मजकूर कलो आला. त्यास वा हरभर कळकर यांजकडे पाचसात बेला शाहाणे 
माणूस पाठविलें, त्यास ते म्हणतात कीं, यैवज यईल तेव्हां देऊं. तूर्त येवज नाहीं. 
वर्षांपुढें व्याज देऊं, यैसे सांगतात. ते थोर ब्राह्मण. याजत्रछ अधिकोतर बोलतां नये. 
आमचा उपाये काय ? रा बाबूराव कोनेर याणी तो च्यार वेळ तुम्हास उतरे लि. 
ते कांहीं रा येकंदर देत नाहीं. बेमुर्वत घेणेंच तर सखोजीस पाठऊन द्यावा. दारीं 
बसऊन घेऊं. केवळ आम्ही माणूस बसविल्यास वाईट दिसतें. यास्तव लिगा आहे. 
त्याप्रोच नानाजी ना जोशी देउादेलाऊ करितात; परंतु देत नाहीं. विना खरमरा 


१४ 


गडी सखोजी किंग कोणी दुसरा देसचाच मराठा येईल, तेव्हां हे रा देतील. आम्ही 
माणसें दारीं बसत्रात्री तरी अमळसें विपयस प्रकार दिसतो. यास्तव येक गडी च्यार 
रोजाचे अत्रकारों पाठऊन द्यावा. वो राजश्री शंकर भटानी रा दिल्हे. मितीवार 
हिसेबच आलाहिदा उत्रून बंदावर पाठविला आहे. तो रुजू घाळून जमाखर्च करा- 
वयाचा असेल तो करावा. यानंतर राजश्री केसोपंत वेद्य आम्हास म्हणाले कीं, 
आम्हास पंचवीस हजार छा गरज आहे. वाईहून पत्र आणत्रा म्हणाळ तर आणूं. 
किंवा तुम्हीच ध्याल तर देणें व्यास आम्ही सांगितलें कीं, येवज देतो. मग जिकडे 
लावणें तिकडे लार. त्यास रा सदाशिव ना रास्ते यांणी सात हजार र| तुम्हाबदल 
भरिले, व्यास तुमचें पत्र होते की, आमचे दुकानी भरावे. त्या पत्रावरून रु॥ घेऊन 
जमा केळे. ते परभारे रा केसोप॑तास दिल्हे आहेत. बाकी ही पंचविसाचे भरीचा 
ऐवज दो चौ रोजा देणार. त्यास तुम्ही आमचे जमा घरून त्यांचे नावें लिहित असाल 
तर जमाखर्च करून आम्हास लेहून पाठवावे, व त्यासही एक पत्र लि॥ जे, तुम्ही 
र||विसी रा, कुष्णाजीपंतास हटकिळे त्यावरून आम्ही तुम्हास र| त्याकरवी पंचवीस 
देविले आहत. घेर्न जमा करणें, येसें लेहून पाठवावे आणि तुम्ही जमाखर्च करणार 
नसिला तर तैसेंच लेहून पाठवावे. येवजाची गरज असिली तर अगोदर आठ चार 
(रोज) लेहून पाठऊन मग चिटी करावी. वरकड सविस्तर वृत्त येथास्थित असे. 
द्रबारचेही सविस्तर वृत्त येथास्तित असे अप्रिकोत्तर ल्याहाबे यैसे नाई, यानंतर रा 
माहादाजी ना निंब्रालकर यांचा मजकूर. त्यांस सुजरद आमचा संकरूच नस्करांत 
पा आहे. त्याबा त्यांचा हिसेत्र व तुमचें पत्र व रो दिनक्करपंत यांचें पत्र येस 
दिल्हे आहे. बेमुखत दारी बसोन फडशा करून घेणें, येसे"सांगितळें आहे. रो 
दिनकरपंत लस्करांतून आठ रोज फिरोन आले होते. त्यांस ही हैं वर्तमान सांगितलें. 
त्यांगी कबूल केळे, आहे कीं, मी लस्करांत जातो आणि बेमुरवत रु॥ त्याकरवीं देवितो , 
त्याजबल निंब्रालकराचा हिसेत्र होता. तो देखील काढऊन छस्करांत न्यावयास बा 
घ्यावयाचा करार कळा. तेही लस्करांत गेले आहेत. संकरूही झाणा गडीच आहे. 
आठ रोज लस्करांत रवाना करून जाळे आहेत. तिकडील जाबसाल आलियात्रर 
पाठऊन देऊं. वरकड सत्रिस्तर येथास्तित असे. बहुत काये लिहेणें. कृपा निरंतर 
लोभ असो दीजे हे विनंती. 

Krishnaj! Hari Sathe writes to Vishwanathbhat in detail an 
account of the realisation & disbursement of money from different 
persons such as:— Harbhat Kelkar, Baburao Koner, Nanaji Naik 


Joshi, Shankarbhat, Kesspant Vaidya, Sadashiv naik Raste, MahadaJi 
Naik Nimbalkar, Dinkar Mahadeo etc. 


१५ 


No. 16] श्रीमवानीशंकर १६६१ 
१७३९ 


राजाश्रेया विराजित राजमान्य राजश्री 
विश्वनाथभटबावा स्वामीचे सेवेसी 
सेवक नारोबा नाईक रत्नपारखी इतानेक नमस्कार विनंती उपरी येथील 
कुशल जाणून स्वकीये लेखन करीत गेळे पाहिजे. यानंतर आम्ही बाईस आलों होतों 
तेव्हां तुम्ही कामकाजाचा मजकूर आम्हासी बोलिला जे, कांहीं कार्यभाग करू. तरी 
आम्हासी जें बोलिलां तो मजकूर खरा असेल तरी आम्हास लेहून पाठवणे, तुम्ही जे 
बोलिलां त्याप्रमाणें तुमचा मजकूर करून देऊं. मग तुम्हापासून कार्यभाग करून घेऊं. 
कार्याचा मजकूर कोठपावेतो होईल तो लेहून पाठवणें. तुमचे उत्तर आल्यासारिखे 
कोण्हास पाठऊन देऊं. बहुत काये लिहिणे उत्तर लोकर पाठाबिळें पाहिजे. कृपा लोभ 
असो दीजे हे विनंती. 


Naroba Naik Ratnaparkhi requests Vishwanath Bhat to pay 
him money as settled at Wal. 


No. 17] श्रीभवानीशकर १६६१ 
१७२९ 


राजश्री बाळंभट बावा स्वार्माचे सेवेसी 

, सेवक नारोबा नाईक रत्नपारखी सा नमस्कार विनंती उपरी आपणास पत्र 
पाठाविछें याचे उत्तर निराकरण केले तरी अनमान कोणता ? गाहाण असतां अनमान 
काय? तरी तुमचा व आमचा पडदा फिटला म्हणून आणखी कुष्णाजी नाइक पाठविले 
आहेत. तरी हरप्रेत करून कार्य केलें पाहिजे. अनमान सहसा न कीजे. कितेक 
वर्तमान कृष्णाजी नाइक सांगतां विदित होईल. बहुत काये लिहिणे: कृपा असों दीजे 
हे विनंती. 

Naroba Naik Ratnaparkhi requests Balambhat Vaidya to pay 
him money with Krishnaji Naik. 


No. 181 पोष शु. १२।१६६९ 
डिसेबर ३०।१७३९ 


उचापती गु॥ सतापा मारुलकर सु॥ आर्बेन मया आलफ पौष मास सवाल 
(या यादींत घेतलेल्या सामानाचे तारीखवार कोष्टक दिळें आहे, त्यावरून बेद्यांचे मुक्काम 


१६ 


कोठें ब कोणत्या दिवशीं होते, तेवढ्या पुरती माहिती खालीं दिली आहे ) 
पौष शु. १२ रविवार---खेडबावसी 
„ व. १ गुरुवार डेप्यास 
१ ब. ३ शानिवार--मेटें 
» वे. ४ रविवार--केळघर 


In ‘this, are given the haults of Vaidyas, found in a 3901 of 
the Shop keeper. named Satappa Marulkar, of articles bought 
from him in the Month of Poush. 


No. 19] श्री माघ शु. १०१६६१ 
जान, २७।१७४० 


राजश्री विस्वनाथभट वद्य स्वामी गोसावी यासे. 
सेवक रामाजी नाइक वाकडे नमस्कार. विनती उपरी. आमचे यैवजीं 
सौ मातुश्री राधाबाई यास रुपये २५७५॥ पच्यवीसरे साडे पच्याहातर देणें 


मिती माघ सुध १० 
Ramaji Naik Wakade's letter to Vishwanath Bhat to pay 
Rs. 2575-8 to Soubhagyawati Radhabal 


No. 20] माघ व. १२।१६६१ बुधवार 
फेब्र. १३।१७४० 
( पहिला बंद नाहीं ) 
र्‌ 
ही पारपत्य सत्वरच होईल बहुतक तों जाळेच आहे. यानंतर राजपुरीवाला 
याचाही वकील श्रीमताकडे नगरास गेला जे, आपणास कांहीं सरंजाम चालीस 
हजार पावेतो ध्यावा, वगेरे कांही आडी आहेत त्या कबूल कराव्या, म्हणजे जंजिरा देतों 
यैसे बाजारी वर्तमान आहे. तहकिकांत नाहीं. तहकीक कागदच आले असेत. वरकड 
सर्व यथास्थित असे. अधिकोत्तर त्याहावे येसें नाहीं. येवज पोत्यास येणेप्रा भरला. 
आधीं रायानी येक शा ४“ सिरस्ता प्रो व्याज देऊ, पुरवेळ तरी येवज भरणें, नाहींतर 
आम्ही घेत नाहीं. त्याप्रां कबूल करून भरणा चालीस लाविला. 
२४००० माघ वा १० सोमवारी 
२६००० माघ वा ११ मंगलवारीं 


"७०००० 


१७ 


येकूण पन्नास हजार आम्ही भरिले, बाकी भरणा राहिला तो माहादोधा नाइक 
दामले यांजकडील पंचवीस पो काळ मंगळवारी सा हजार आळे आहेत. बाकी आज 
उद्यां आले म्हणजे पुरऊन देविर्ता, पंचवीस बलभ सुंदर याजवर चिटी पा, तो यैवज 
माध वद्य १३ गुख्ारी उदेक देतो म्हणोन कबल केलें आहे. ते घेऊन देतों 
घाणेकर यांची चिटी किती सा करावयाची, तें छा लेहन पाठवावे. नवा रोजाचे मुद- 
तीची चिटी करणें. कळावें. माहादोबा नाइक यांस पचविसाची चिटी, जे भरणा 
करून देणें म्हणोन पाठऊन द्यावी. कळलें पाहिजे, बहुत काये लिहिणे कृपा लोभ 
असो दीजे. व्याजाची परवानगी घेऊन हिसेब करविला. रा १४१७९ चौदा हजार 
येकसे येङुण्यासी जाले आहेत. ते या भरणेयांत देतात किंवा काय करितात, हा 
जाबसाळ अद्याप उगवला नाहीं. आज उगवून घेतों. .कलावें. तुम्ही हिसेब केला तो 
चुकला आहे येक मिती. लाख रा ज्याजती घरीली, ते मिती जाली. कसराजिकडे 
पौर्णिमाच लागू सरकारातून जाली. 
Money was advanced to Peshwa Bajirao who agreed to pay 
interest at one Re two annas per cent per mensem. 
No. 21] माघ व. २ ते फा. शु. २१६६१ 
फेब्रु. ३ ते १८।१७४० 
बाळंभटांच्या खाजगत खर्चाच्या टिपणावरून त्यांचे मुकाम खाली दिले आहेत. 


रविवार छ १५ जिल्काद माघ वद्य २, फेब्र ३।१७४० जेजूरी 
सोमवार ,, १६ ,, EE छ 9१ 
मंगळवारः,, १७ ,, PE ळक हो... सासवड येथे 
बुधवार ,, १८ » अ. छ फो. दि उ सोपानकाकां- 
बुधवार ,, २५ ,, क RR जा. (२. ३, चे उत्सवास 
| ` मुक्काम 
मंगळवार ,, २ जिल्हेज फा. शु. ४, »' १९ ,, कपडे 
बुधवार ,, २ ,, 99 ११1 १ ११ २० ११ शिवापूर 
गुरुवार 99 ४ ११ ११ 19 ६, १1 २१ ११ 3१ 
शुक्रवार ,, ५ ११ ११ ११ ७, ११ २१ )) शिरवळ 
शनिवार ११ ६ 91 १7 21 ८) 2१ २३ ११ वेळे 
रविवार ११ ७ ११ ११ ११ र, ११ १९४ |), भोइंज 
सोमवार ११ ८ 9१ ११ ११ १० ११ ९ ११ लिंब 
मंगलवार ,, ९ ११ ११ ११, १३१ ९६ 39 ११ 


१ 
These are the haults of Balambhat extracted from daily accounts, 


No. 22] 


फा. शु. ११६६१ 


फे. १७।१७४० 


( आरंभीचा मजकूर फाटला आहे. ) 


x xX x xX xX 
फालगुन मास शु॥ १ सन आर्बैन. 
सोने दागिने व रुपेचे. 


१ माल पृतल्याची, पुतल्या पुमा री ३४ 
व येक मोहोर 

१ कमरपटा १ येक 

२ साखळी पाचेच्या कारल्यासुधां रुजु 


माल फलमाची असे 

१ गोट सुमार ४ च्यार 

१ तोडे २ दोन, कड्या (सु)मार २३ 

१ पाटल्या जोड १ येक 

० बाकी जोड १ येक १ सरकारांत 
सोन्याचे भरतीस 

१ जवे जोड १ येक 

१ ठुशा दागिना समंध 

१ वञ्रटीका 

१ राकडी येक 

१ केतक 

१ चंद्रकोर 

१ केवड 

१ वेणीचे नग ९ नऊ व गेडे २ 
येकूण दागिने १० दाहा. 

१ जोडवी जोड २ पो खर्च १ बाकी 

० सरी १ सरकारांत सोन्याचे भरतीस 

२ सले 


जवाहीर दागिने 
१ नथ, थोरली मोत्ये सुमारे ५ ब 
लाळड्या २ व लहान मोत्यें ५ ये॥ 
० तनमणी मोत्ये 
१ तनमणी दागिना येक 
५ तुम्याची मोत्यें पांच 
१५ पानड्यांस मात्य पंधरा 
४ मध्यें च्यार 
१२० सर आठ, दर सरास मोते 
१५ प्रमाणे मोत्यें येकशेवीस 
५ हिरे मधाळ 
५ हिरे पानड्याचे 
३ 
_८ चुण्या हिऱ्याच्या 
१ पेट्या दागिना 
६४ मोत्यें चौसष्ट 
३३ हिरे सोमाशाुधा 
१ काप मोत्याचे,मोसें सुरवेल्सुष्या १३२ 
१ मोत्याच्या धोसबाळ्या 
मोत्ये सुमारीं ४० चाळीस 
१ बाल्या हिऱ्याच्या 
२ हिरे, ४६ मोले शेचा&स 


१ निश्चित २फलम नाण्याची (३ रु. किमतीचे) ३ लहान माणक्या ४ कडेस लावलेल्या पेट्या 


१९ 


१ मृद २ आंगठ्या, तीन 
१९८ > १९८ १९ > १ हिऱ्याची एक 
ताईत सोन्याचा १ पांचेच्या २ पौ खर्च १ बाकी 
६ र 
जे बल पो ङ्ग पौ १ कनठी रुद्राक्षाची 
१ साखुल्या 


२ जोडवी जोड दोन 
सरस्वतीबाईच्या पायांतील 

१ करगोटा 

१ हासली 


These are the ornaments of gold, silver & diamonds in the 
family given with their description, 


No. 88 ] श्री चैत्र व. ६१६६१ 


एप्रिल ६१७४० 
राजश्री संभाजी आंगरे सरखेल गोसावी यासी 
द सकलगुणालकरण अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य 
स्नो बालंभट व विश्वनाथभट वैद्य कृतानेक आसीर्वाद विनंती येथील क्षेम ता छ १९ 
मोहरम पावेतों जाणून स्वकीये कुशल लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे. यानंतर 
तुम्ही पत्र पाठबिछे तें पावलें. लिहिले वर्तमान कलो आलें. राजश्री 
स्वामीचे पत्र होते तें रुजू केळे. येसीयासी कुलाबा फत्ते जाहला नाहीं, हें वृत्त कलो 
आलें. तुम्ही पुण्याहून राजश्री चिमाजी (अपूर्ण) 
श्री 

हिसेब सु॥ आबैन नि रत्नाकर विठल दर सा हरभर १) प्रो सा १०० 

यो हरमेर २॥२४१ हु 


९७ Sa हि रक कोडको अन र रिन 


२८४४२ मु॥ सातारा बाकी येणे हरभरे कैली बारुल ।२॥२ 

This incomplete letter of Vaidya brothers to Sambhaji Angre 
gives a news that Kulaba was not captured by Angre. The account 
of gram of Ratnakar Vithal 1s worth studying. 


२९ 


No. 2४ ] १६६२ 
१७४० ! 


पुरवणी राजेश्री विसाजी रघुनाथ वैद्य वकील 
स्वामींचे सेवेसी 

आज्ञाधारक नारो अनंत कृतानेक नमस्कार बिनंती उपरी रुपये २०० दोन- 
सची चिठी पाठविली आहे तिमाजी जासुरा बरोबर. ते घेणे. पावल्याची रसीद पाठवणे. 
वरकड लिहिले त्याप्रमाणें सनदा खामखाई पाठवणे घडीची ढील न करणें. तर शेरत 
आहे कीं, तुमची त्यांची मेइत्री असोन काम ठीक नाहीं, हैं अपुरब वाटलें. तर यैसे न 
करणें. जबरदस्ती करून काम ठीक लत्रकर करणें. या कामास ढील न 
करणे. नहीं तर काम वाबेल बरें, समजणे. विस्तार काय लिहिणे. कानोजी भोसले 
यांस सनदा जाल्या म्हणऊन आईकितो. तर आपले काम त्याकडून ठीक करणें. न 
जाल्या असेल तर याच परगणेंत तो दगा करणार आहेत. तर राहाटगांबींच्या विसी 
रायाजी भोसलेचें पत्र घेऊन, त्याचे केरोजी भोसले येथे आहेत, त्यांस पत्र पाठविणे 

कीं, गांवचे बाटेस न जाणे. बहुत काये लिहेंण हे विनंती. 
Naro Anant Gadre writes to Vishwanathbhat to send orders 
सनदा without fail. He also writes the rumour that Kanoji Bhosale 
was given Sanads If it be a fact, his letter should be secured. If not, 


Rayajr's letter to his Muktyar Mr Keroji Bhosle not to trouble the 
village of Rahatgao should be obtained. 


No. 26 ] + ९६६२ 
श्री शकर १७४० ! 


राजाश्रेया विराजित राजश्री बापूजी गणेश स्वामी गोसावी ॥ 
पो बालेभठ व विस्वनाथ भट वैद्य इतानेक नमस्कार विनंती उपरी 
येथील कुशल जाणन स्वकीये कुशल लेखन केळे पाहिज. विशेष संगमेश्वरचे तांदळ 
येतात कीं नाहीं, हें गडांत जाऊन खबर घेऊन पाठामरणे, व बदुख व पिस्तुल लवकर 
पाठऊन देणें, व मौजे कासारी येथील लावणीसंचणीविसी राजश्री अंताजीपंत गद्रे 
यांस सांगितळें आहे, ते लावणीसंचणी करतील; परंतु तेथील छावणीसचणीचा विचार 
केसा काय तो लिहून पाठवणें. येथील वर्तमान अत्रदल पानरी हे जबानी सांगतां 


+ 
केलो येईल. वरकड लोकांकडेस रुपये येणें ते वसूल करणें. घरीं साबधपणें वतणक 
करणें. हे विनती. येथील वतमान येथास्थित आसे 


२१ 


Vaidya brothers write to 8१०1 Ganesh Jog. asking to send 
rice from Sangameshwar & to send the gun & Pistol repaired. Antaji 
pant Gadre will look to the cultivation, of Kasari. 


No. 261 य १६६२ 
श्री शकर १७४० ? 
श्रीयासह चिरजीव राजश्री विश्वनाथ भट यासी प्रति बालंमट वैद्य कृतानेक 
आसौर्वाद उपरी सविस्तर वृत्त येथास्थित आस. तुम्हांकडीळ वर्तमान वरचेत्रर लिहोन 
पाठवीत जाणें. राजश्री मानाजी पवार व दुर्गांनी भोइटे व नरसी सामराज वगैरे 
कर्जदार रस्करांत आहेत, त्यांस तगादे करून सरा घेणे. कळलें पाहिज. बहुत काये 


लिहिण, कृपा लोभ असो दीजे. हे आशीर्वाद, 
सवेसी बालाजी दादाजी सां नमस्कार. 


Balambhat asks Vishwanath bhat to realise money from messers 
Manaji Pawar, Durgoj! Bhoite and Nars! Samra] who were in the 
Laskar. Pawar & Bhoite were Sardars of Peshwa. 


No. 27] माघ शु. ११।१६६१ 
जाने. २१।१७४० ते 
> १९८ ©» © (मजकूर फाटला आहे) आषाढ झु. १५।१६६७ 

जुलै २।१७४५ 


रा बाळंभट व विश्वनाथभट वेद्य > २० > 
ता आषाढ सु॥ १५ क्रोधन संवत्छरे येणें 
कर्ज | ' रुपये 
शक १६६१ सिधार्थी संवछरे 
6 ७ ळ 
३ सूयाजी व राधाई बेडके पा मोजे साबळगाऊ माध 
सुध येकादसी ११ व्याज दर ३ 
० लगा 


> 


0५ 
शक १६६२ रोद्रनाम सेत्रत्छरे 
१० विठ्ठल भिकाजी सेणवी जेष्ट वद ३ व्याज दरमहा २॥ 


२२ 


६५ केसो बाबाजी कानीटकर श्रावण सुध ११ खत खा ९० 
पैकी व्याज समेत वसूल गा।------ 
रा २५ बाकी दरमाहा दरसदे व्याज रा २ 
५० जनादन देव भाद्रपद सुध ५ व्याज दरसदे २ प्रो 
६४॥' नागोजी आंगरे 
५० खत आश्विन वद्य १ व्याज दरसदे २ 
१३ मशर्‌ १ 
१॥ उचापत्‌ गा मोरा > > 


६४॥ 
३६८ धोंडो माहादेव कुटे कार्तिक सुत्र ९ व्याज दरमहा दरसदे 
सा १॥ 


२ संकराजी ढमाला खत कार्किक सा २ खा ४ पैकीं वसूल 
रा २ बाकी येणे. 
१०० सातापा मारुलकर माध वद्य १५ ब्याज दरसदे खा २॥ 
उसने $ पुढें व्याज येणें 
४०० नागोजीराव पाटणकर माध सुध ५ सु इहिदे आर्बेन 
छ ४ जिळकाद व्याज दरसदे २॥ प्रा खत रा ५०० वजा 
वसूल यु राजजी गुजर शाके १६६५ मि वैशाख सु ७ 
रा १०० बाकी येणें खुद नि 
१०० कृष्णाजी महादेव रानडे खत फागुन सुध १२ स्रा ५००. 
पैकी दिल्‍्हें व्याज दरमहा दरसदे सा २ प्रा. वर्षापुढें एक वर्ष 
उसने. पुढें व्याज. 
३०० विसाजीराम व मोरो रुद्र दा संभाजी आंगरे सन इहिदे 
छ २ जिलकाद फाल्गुन सा १ व्याज पुढें दरसदे रु. १ प्रां 
मसूदर शके १६६३ दुमेतीनाम संवत्छरे. 
१०० सातापा मारुलकर हस्ते माहादू मारुलकर मिती वैशाख वद्य ६ 
व्याज दरसंदे रु. ३ प्रा प्रतापराव देशमुख ता गुंजण मावळ. 
७ खत कान्होजीराव सिठिंबकर आषाढ सुध ७ व्याज 
दरमाहे दर रुके ४४॥ प्रो. 


४०९५४ 


२३ 


१० खत मानिल आषाढ वद्य ७ सप्तमी व्याज दरमाहे रुके 
४४॥- प्रमाणे. 
२०० खत मानिले श्रावण सुध ९ व्याज दरमाहे रा २ प्रा 
२१७ 
कासीराऊ सिलिंबकर श्रावण सुध १ व्याज दरमाहे दर सदे रुके 
२॥ प्री 
लक्ष्मण त्र्यंबक श्रावण वद्य ६ व्याज दरमाहे दर सदे सा २ 
दि सचीव. 
बाळौजी विश्वनाथ चापेकर भाद्रपद सुध ३ व्याज दर रुके ३ प्रो 
माहादाजी कृष्ण व हरी कृष्ण काणे मिती सुध ता वार 
८६० साप खत पेशजी पेकी 
४३० शके १६६३ दुर्मती पौष सुघ १ पदा 
४३० राके १६६४ दुदुंभी पोष सा १ पदा 
८६० 
सदरहूस मुदतीपुढे व्याज दर माहे छा २४ 
७६४ कार्तिक सुध १ दुर्मती ब्याज दर संदे २॥ प्रों 
२२७५० शके दुर्मती संवच्छरै 
१५००० माद्रपद सा ११ 
७७५० पौष सुध ११ 


व्याज दरमाहे रा २॥ 
८००० चैत्र सुध ११ दुदुभी*व्याज दरसंदे सा २॥ प्रो 
३२३७४ 
पैकी वसूल बा हिशेब ता क्रोधन आषाढ वद्य १ वसूल रुपये 
२८८८० बाकी येन ४०९४ 


२५ मल्हारजी सावंत कार्तिक सुध ४ व्याज दरमाहे रुपये > > 
४० वाघोजी राऊत पाटील नि ८ > ता उत्रोली रोहिडखोरें 


पौष सुध १५ व्याज दर रा रुके ४४॥ 


४० बाळोजी ढवळा माघ वध्य १० व्याज दरमाहे दरसंदे रु. ३ 


२४ 


५० गोपाळभट नवाथे मिती आश्वीन सुध १३. व्याज नाहीं. येन 


नक्त ४० तिवट १ येक १० 


ल त बच कना 


शके १६६४ दुंदुभीनाम सवत्छरे 


१० 
२०० 
१०० 


१००० 


00१ © 


a 0 


१०० 


बावाखान गोरी कात्रजकर मिती जेष्ठ सुध १३ व्याजदर शा २ 
चिमणभट नवाथ्ये श्रावण सुध १३ व्याज दर सा २ 

केसो विस्वनाथ पनलीकर श्रावण वद्य १० उसिणे येक वर्ष, 
पुढें ब्याज दरसदे रा २ 

जगजीवनराम परशराम आश्वीन वद्य ४ प्याज दरमाहे रा २ 
बहिरो बिस्वनाथ मराठे दिमत माहादाजी गणेश मिती पोष 
सुध १ प्रतिपदा व्याज दरसदे रा २ 

ञथंबक कृष्ण वेद्य माघ वद्य ४ येक वर्ष उसणे. पुढें व्याज 
सबाईग्रमाणे ( सदरहू खत क्रोधन आश्वीन बहुल ७ दिल्हें ) 
आनंदीबाई कोम माहादाजी काणे मिती माघ वद्य १ 
व्याज + त्रा दरसदे रा १। प्रमाणें 


६७॥। नारो आनंत गद्रे सन सलास बदल हिसब ( बदल मुशाहिरा ) 


शके १६६५ रुधिरोद्वार संबछर 


१८६॥” केसो त्यंवक दि तुळाजी आंगरे मितीवार 


१०० चेत्र सुघ ६ खत २०० पेकीं नेले रा १०० उसणे 
येक माहे. पुढे व्याज रा सवाई. 
१३६॥7 कापड 


ee लाममा औन्‍नीिणियिीणयययनी- -- 


२३६॥> 
पेकी वसूल बा भोई रा ७५ पेकी भातास म्हणोन नेले २५ 
बाकी रु॥ ५० वसूलांत मारा. बाकी 


३० गोविंद हरी भिडे चेत्र सुध 


५ चैत्र सुध ६ व्याज नाहीं उसणा येक महापुढें खा २ 
२५ चेत्र वद्य ९ व्याज दर रा २ 
३० ( सदरहू खत दिल्हे कधन आश्वीन बहुल ७) 


५० नारो आनंत तरा देवरुषी वैशाख वद्य ४ व्याज सा २ 


३०० 


प्र 0 


२०० 


२५ 


गोविंद माहादेव फडणीस दि मजमु जेष्ट सघ मितीवार 

१०० जेष्ट सुध २ 

२०० जेष्ट सुध ८ 

३०० ( पैकी पेस्तर खत घेतलें कधन खा २०० ) 

व्याज दरमाह दरसदे रा २ 

राजजी गुजर हवाला नागोनीराव पाटणकर वेशाख सा ७ 
व्याज दरसदे छा २ यैन खत रुपये १०० पैकी वसूल रुपय 
५० बाकी येणे 

मोरी माहादेऊ मेहेंदळे मिती आषाढ बहुल ४ व्याज दर खा २ 
( सदरहू ग्वत दिल्हे) | 

बाळाजी कुष्ण दि महिपतराव संदे आपाढ वद्य ५ व्याज 
दरमाहे दरसदे खा २ 


"९३४ हेबतराव सोमवेसी 


` ३९ 


१०७०० 


२७ 


९२२॥' 


° 


२१०० श्रावण वद्य ९ 

४३३४ कातिक सुध १ 

६४३४ 

व्याज दरमाहे दरसदे र| ३ पैकीं वसूल गा रत्नपारखी 

मिती शाके शा ३५०० साडेतीन हजार, बाकी २९३४ 
नरसी सामराज आश्वीन सा १ व्याज दर सा १॥ यैन 
रा ६३९॥* पैकी वसूल ५०० शके मिती बाकी 
( सदरहू वसूल, खत दिल्हे ) 

विश्वनाथ जोसी चिपळुणकर आश्वीन वद्य ४ व्याज दर खा ै॥' 
भगवेतराव सोमवसी मिती आश्वीन वध ७ खत शा ५० पैकीं 
म्हेस छा २५ जाकी व्याज दरसदे खा २ 

आनंदराव मोर कार्तिक सुध १ व्याज दरमाहे ३ खत १ 
येक्रूण छा ६२२॥ ता 

३५० यैन २७२) व्याज पेशजी, खत व्याज दरसदे रा ३ प्रो 
( सदरहृपैकी »५ ०८ घेतले आणि खत दिल्हे.) 

हरी रघुनाथ जोग 


२६ 


० आबाजी सखदेव दि महादाजी गदाधर आमात्य 
मिती शके १६६६ 


ee SS 00५0 न: 


० मल्हार राम येन खत कार्तिक सुध ११ खा ३०००० व भुगाव 
पैकीं सा ५०० येकूण ३०५०० व्याज दरमाहे रा २ प्रमाणें. 
पैकी वसुल. 

१४८८० इँडिया- -- 
( ५६२० )-—_—-- 
१०००० माध सुध १ शके १६६६ गु पुरुषोत्तमभट सेवडे 
३०० केसो नारायण गोडबोळे टि उदाजी पवार मिती कार्तिक वद्य १ १ 
व्याज दरमाहे शा २॥ ( सदरहू खत दिले ) 
2००० श्रीनिवास परशराम ग्रतिनिधी सन आर्बा (आर्बेन) छ २ 
साबान आश्वीन सुध ४ खत रु] १०००० व्याज दरसदे 
'सा २ प्रां पेकी यसू 
५००० शके १६६६ रत्ताक्षी 
२००० आधिक आषाढ सुध १२ 
१००० आधिक आषाढ वद्य ८ 
१००० आविक आधाढ वद्य १२ द्वादसी 
१००० आश्वीन वद्य १ 


८,००० 
१००० शके १६६७ क्रोधन सवेत्छरे वैशाख सुध ५ 
६००० 
बाकी ४००० ( यन वसूल व्याज पैकी शा १००० ) 
२० रामजी चव्हाण खत नाही. मिती कार्तिक वद्य ५ 

१०० विसाजी कुष्ण आगीटकर मागशीर्प सुध ७ वस्ती मीठगवणे 
कोकण खत रा १५० व्याज दर सा १ पैकीं वसूल नाहीं. 
गैरादा सा ५० बाकी. 

१०० त्र्यवकजी गाइकवाड ळकडीवाला' पौष वद्य ६ व्याज दर सा २ 


१७ 


१५२ सिवराम तुकदेव करमरकर खत नाही. 
५२ बा शालजोडी खा ६२ पैकी वसूल रा १० बाकी. 
१०० बा जाचक ता बाजी विठ्ठल 
१५२ ( सदरह बक्षिस दिल्हे. सोड ) 
राके १६६५ रुपिराद्वारी 
४१३॥ महिपतराव दत्तात्रय दिमत राणोजी भोसले 
५०० येन खते व्याज दरसटे गा २ 
२०० माघ सुध २ 
३०० माघ वद्य १४ 


१७० 
१६३॥ कापड माघ वद्य १३ 
६६३॥ 
पेकी वसूळ शाके १६६६ रक्ताक्षी फालगुन वद्य ३० 
गु) राणोजी भोसले खा २५० बाकी 9१३॥ 
५० पाटील म ज खोडद ता तारगांव खत फाल्गुन सुध १, व्याज 
टरसदे रा २. 
५० गणोजी पाटील 
५० दत्ताजी पाटील 
२५ बाळोजी पाटीळ 
१२५ 
पैकीं वसूल:--- 
२५ बाळोजी पाटील, व्याज॑ समेत वसूल आला शके १६६७ 
कोधन जेष्ट सुध १, 
५० गणोजी पाटील, धन 
२५ जष्टं सत्र १ 
२५ आषाढ सुध १२ 
प्यार 
७५ 
बाकी दताजी पाटील छा ५० 


१०० 


१० 


१८ 


अंतोनी डावरा फालगुन वद्य ९ व्याज दरमहा दरसदे रा २ 
दावलखान चाकर खा मार्गसीर सुध १५ खत नाहीं 


शके १६६६ रक्ताक्षी नाम संवत्छरे. 


० 


लुट, 


Woo 


«७% 


२००० 


२००० 


गोविंदशेट वाइकोल 

जगनाथभट दामले चेत्र सुद्ध १०, उसणे, व्याज नाहीं. 

( घमोदाव बक्षीस दिल्हा ) 

बहिरो रघुनाथ शेणवी, दा नारबावा जेष्ट सुध ८ 

व्याज दरसदे खा १॥ 

( सहरहू खत दिछे, आषाढ मासी दिले. ) 

जोगोजी राणा बसणकर उगवणी रामजी चव्हाण चाकर 
मानिले मिती जेष्ट सुध २ व्याज दरमहा रुके ४४॥ प्रो व्याज. 
पैकी वसुळ वैशाख सुध १ शके १६६७ कधन सा ४ बाकी. 
येन. 

येसाजी चौगुला खोड जेष्ट वद्य दशमी व्याज दरमाहे छा २ 
बाळोजी पाटील खोडदकर जेष्ट वद्य दशमी व्याज दरमाहा 
ना २ खा ५०, पैकी वसुल गा कोंडजी पाटील मौजे मार 
क्रोधन आषाढ सुध १२ रा १५. बाकी 

फिरगोजी जाधव चाकर सरकार आषाढ अधीक सुध १ व्याज 
दर सा रुके ४३ ( वसूल बिनसूट क्षय संत्रत्सरी बैशाख व. ८ ) 
वाळाजी शंकर भिड आषाढ सुध १० व्याज दरमाहे सा १। 
प्राँ ( वसूल कोधन ) 

अमृतराव खोपडे आषाढ सुध १ व्याज दरसदे खा २ प्रमाणें 
( आषाढ वद १ क्रोधन ता आनंदरा (व) बाकी ० ) 
जोवनराव सिंदे खत ४ रुजु मोघम > % कडे लिहिलें. 
जयरामभट इंगला श्रावण सुव दशमी १०, व्याज येका महिन्या- 
पुढें दरमाहे दरसदे रा १॥ प्रमाणें सा ७०००. पैकीं वसूल 
भाद्रपद सन मा वगेरे. 

५००० रक्ताक्षी सवत्छरे 


२९ 


४००० भाद्रपद मास 
२००० सुध ११ 
२००० वद्य १ 


५००० 


१००० माघ वद्य ३ गा वेजनाथभट दामले 
सोमयाजी कासीकर 


"00० 


७५००० बाकी 
७५ सोमाजी तेली वलद मलसेट कोरेगांवकर मिती श्रावण सुध १ 
व्याज दर खा २ | 
२५०० रत्नाकर विठल, आश्वीन सुध ८ व्याज दरमाहा दरसदे शा १॥. 
९५०० पुरुषोत्तममभट शेवडे मिती माघ सुध १ व्याज दरसरे खा १॥ रों 
शा १०००० पैकीं बसूळ चैत्र सुध २ रोधन खा ५०० बाकी. 
० राजश्री पत सचीव मोघमाकडे 
१००० काठो अनंत चोरकर, आश्वीन सुध ११ व्याज दर सा १॥ 
१०० ळाइजी सिंदे मोजे स॒कलोणी तो साड उगवणी 
आमृतराव खोपडे मिती आश्वीन वद्य ६ व्याज 
दरसदे खा २ प्रमाणें (सदरहू वसूळ खत दिल्हे) 
४८८७ आबाजी सखदेव आषाढ वद्य १ बा माहादाजी गदाधर 
आमात्य उगबणी व्याज दरसदे सा २॥ 
( पैका यैन वसूळ खत घेतलें होतें तें दिल्हें. कधन ). 
१५१३७ शिवाजी नारायण भाव्ये खत बीता 
१५९३३ कार्तिक सुध १ व्याज दर शा १॥ 
५४८५ दरमहा खत १ यो हमे ३ 
३५०० कार्तिक वद्य १३ 
१४५० मागसीर सुध १३ 


४९५० 


३० 


५३५ कार्तिक घुष १३ 
५७८५ 
२००० मार्गशीर घुध ९ 
१६३ खताखरीज 
४८ कापड मार्गशौर घुध १ 
५ मार्गसीर घुष ११ 
३५ मार्गसीर वद्य १० 
५० माघ घुध ८ 
२५ फालगुन वद्य ७ 


१६२ 
२५५८१ पैकीं वसूल बीता 
४००० कार्तिक 
१००० सुध ३ 
२००० सुध ४ 
१००० सुध १9 


९००० 
९०० मार्गसीर मास 
१०० सुध १० 
८०० सुध १४ 
९०० 
५० मात्र मास 
५० सुण २ 
५४९४ जेष्टमास 
३४९९४ वद्य ३० 
२००० वश्च ३० 
५२९३ 
१०४४४ 
बाकी“ '*“***“*““““'** १५१३७ 


३१ 


५००० आनंदराव रघुनाथ मिती कार्तेक सुध १ व्याज दरमाहा दर- 
संदे रा २ ( सदरह वसूल खत दिल्हे ) 

२०० हैबतराव धापटे, मिती कार्तिक घुध २ ब्याज दरसंदे खा ३ 
रा राजश्रीबा वारून घेतले. खतें दिल्हीं. श्रा वद्य १ गा गोविंदपंत 
क्रोधन संवत्सरे. 

५०० त्र्यंबक विस्वनाथ केतकर, कार्तिक शुध ५ व्याज दरसदे 
रा २ खत रा ३००० पैकीं वसूल क्रोधन शके १६६७ 

१००० वैशाख वद्य ४ 
१५०० आषाढ सुध ७ 
२५०० 
बाकी रुपये ५०० ( वसूल यैन ) 

१०० नरसीभट फडके, कार्तिक सुध १० ब्याज दरसदे दरमाहा खा १ 
(क्रोधन आ वा वसूल सदरहू खत क्षय वैशाख सुध १२ दिल्हे) 

८०५ गोविंद नाईक आराध्ये, खत माध वद्य ५ रा व्याज दरसदे 
रा १॥' स्रा १०००. पैकीं वसूल फालगुन वध ७ णा १९५ 
सन मार बाकी ८०५. यासे गाहाण कापड ( सदरहू वसूल खत 
दिल्हे. क्रोधन ) 

३०० गोविंदसेट वायकल, खतें २ 
२०० मार्गशीर्ष वद्य २ व्याज दर २ 
१०० फाल्गुन सुध ११ व्याज दर शा २ 

० मोहोरा ७, उसण्या येणे, फालगुन सुध्‌ ११ 
३०० 
व्याज दरसदे दरमाहा रा २ ध्रा ( सदरहू यैन वसूल ) 
१००० गोविंदराम खांडेकर, मिती कार्तिक वध २ व्याज दरसदे 
रा १॥ खत शके १६६६ रुषिरोद्वारी म्हणोन आहे तें 
रक्ताक्षी संवत्सरे करार ( सदरट्ट यैन वसूल ) 
५० सिद्राम तोडकर कार्तिक सुध १३ ब्याज दरसदे रा २ 
१०० बाबूराव हरी, कार्तिक वद्य ३ व्याज दरमाहे दरसदे खा १॥ 


३२ 


( यैन वसूल आश्चन वद २ क्रोधन खत दिल्हे ) 


२०० आप्पाजी भिकाजी दि रत्नशाला मार्गशीष सुध २ व्याज 
दरसदे शा २ ( सदर खत वसूल, खत दिल्हे ) 


१५ राघो हणमंत कार्तिक वद्य १२ व्याज दरसंदे सा २ 
( येन वसूल, क्रोधन खत दिल्हे. ) 
१०० श्रीनिवास दिक्षित कुलाबकर मार्गशीर्ष सुध १५ व्याज दरसदे 


A 


रा २ ( सदरहू खत दिल्हे. ) 


६० तान्हाजी व वाकोजी कोढालकर सरीक बावधन मिती माघ 
सुध ४ 
३० उसणे दोवषीनीं द्यावे. 
३० व्याज दरसदे छा १॥ प्रां 
६० 
१०० बहिरजी करजवणे देशमुख कर्यात मावळे मिती माध सुध ८ 
व्याज दरमाहे दरसदे रा २. 
( सदरहू खत श्रावण क्रोधन दिल्हे ) 
१४०० धोंडभट गाडगीळ माघ वद्य ४ चतुर्थी ४ व्याज दरसदे स्रा १ प्रों 
खत रा २०००. पैकीं वसूल कधन. 
४३६ जेष्ट सुध ७ सप्तमी 
६३॥ जेष्ट सुध ११ येकादशी 
१०० जेष्ट वद्य १ प्रतिपदा 
६०० 
बाकी रा १४०० ( सदरहू वसूल खत दिल्हे ) 
१०० आपाजी आनंत कुलकणी मौजे निवेढी मिती पौष वद्य ५ 
व्याज दरसाल दरसदे रा १५ योा सवा येकोत्रा. 
माघ सुध ११ स सा घेतले. 


७९९ राधोवा नाईक दरवे पौष वद्य ७ व्याज दरसंदे दरमाहा 
सा १ प्रों. 


१९९४ 


२५ 


१०१ 


३२५ 


१०० 


१००० 


२५० 


५9७ 


३३ 


अंताजी विश्वनाथ व शंकराजी विश्वनाथ घाणकर मिती माघ 
सुध ५ व्याज दरमाहे दरसदे रा १॥ रा ३००० येन बा 
खत रा १९४४ 
किता वसूल छा १००० पैकीं ५० 
बाकी हमी १९९४. 

रमाबाई गोसावीण, परली, फाल्गुन शुध १ व्याज दरसदे दरस 
रुके ४३. रा ७५ पैकीं वसूल क्रोधन संवत्छरे जेष्ट वद्य ३० 
रा ५०. बाकी. ( सदटू वसूल. खत दिल्हे ) 
बापूजी नारायेण बरवे, माध वद्य १० व्याज दरसदे खा १ 
प्रा १००. पेकी वसूल नाहीं. 
येन बदल खत उसणास्पये जेष्ट सा १ ता हरीपेत बरवे 

१०० १ 

१०१ 
जयसिंग पाटील गोजेगांवकर, मिती फालगुन सुध ७ व्याज 
दरसदे रा ३ ( सदरहू खत दिल्हे ) 
बापूभट वैद्य, फालगुन सुध ८ व्याज दरसदे रा १ प्रों २०० 
पैकीं वसूल चेत्र सुध १ कधन संवत्छरे णा १००. बाकी रुपये 
येणे १००. ( सद्रहू खत दिल्हें ) 
वनशीपुरी महंत, फाल्युन वद्य पंचमी ५ ब्याज दरसदे सा १।' 
( यैन वसूल भा क्रोधन ) 
कृष्णसेट सेव्या चिपद्दणकरु, 
शके १६६७ क्रोधन नाम संवत्छरे 

कुष्णसेट सेट्या मिती चेत्र सुध ५ पंचमी व्याज दरसदे खा १॥. 
जानापा मुजमला मिती चेत्र सुध १ व्याज दरसदे शा १॥' 
( सदरहू खत दिलें ) 
मियन हलाळखोर मिती वेशाख गुध १ दर रा रके “३॥' प्रो. 
( सदरहु वसूल ) 


३३ 


२६०० दुगोंजी भोइ(टे) सनमा व्याज दर 


१०० 


८७५ 


५७० 
१०० 


२००० 


Woo 


२२७५ 


१३०० 


२००० वैशाख सुध १ व्याज दरसदे खा १ प्रों. 
( सदहू खत दिल्हे ) 
६०० वैशाख वद्य ११ दरसदे व्याज सा १ प्रो. 
( सदरहू खत क्रोघन भा छु॥ ९ दिल्हँ ) 


एकमदानटाकिअन्याटिलालकाख 


२६०० 
मल्हार ज्येबक सा मस्र बैशाख शुध नवमी व्याज दर शार 


सिवाजी मोहिते उगवणी कृष्णाजी केशव जोसी दिए रघोजी 
भोसे, मिती वैशाख शुध ९ खत खा ,१००० व्याज द्रसदे 
शा २ प्रो पैकी वसूल आदेसूद रुपये ८७५ बाकी गैरादा 
रा १२५ बाकी. 

बुत्राजी नाईक सिदे, वैशाख शुध ८ व्याज दरसरे खा २. 
विठल अनंत कुलकर्णी, अतीत व खोडद मिती वैशाख वद्य ३ 
व्याज ० उसणें वर्ष १ (सदरहू खत दिल्हे) 

मानाजी पवार, मिती वैशाख वद्य ८ खत शा ५००० व्याज दरसदे 
हा २ पैकी गैरादा खा २००० बाकी. (सदरहू वसूल आला असे) 
कृष्णाजी माहादेव गडत्रोरे, जेट सुध ६ ब्याज दर सा १ 

( सदरहू वसूल खत दिल्हे ) 

गोविंद मल्हार दि न्यायाधीश जेष्ट छुध ९ व्याज दरसदे' सा १॥। 
( सदरह वसूल खत दिल्हे, ) 

माहादाजी कृष्ण काणे वावधनकर मिती वैशाख वद्य ५ व्याज 
द्रसदे १॥ प्रों, ( सदरहू वसूल खत दिल्हे. ) 

दादू सोनार, बैशाख वद्य ११ व्याज दरसदे सा १॥' 

( सदरहू आश्वीन वसूल, कधन. ) 

सदासीब तांबट, मिती वैशाख वद्य ७ व्याज दरसदे खा २ 

( वसूल खत दिल्हे. ) 

बाबुराव भोसले ब्राम्हण वैशाख क्य ७ व्याज दरसदे खा २ 
(वसूल खत दिल्हे. ) 

बाबूराव विठल गडनीस, सणवी जेष्ठ सुध ७ व्याज दर सा २ 
( सदरहू खत दिल्है आषाढ वद्य ११ क्षय. ) 


२५० 


२०० 
६० 
२० 

१००० 
२९५ 
ROO 


२५ 


१४२८॥। 


७०० 


Wooo 


१९, 


३५ 


लक्ष्मण नानाजी फडनीस दि सचीव मिती जेष्ठ शुध १३ 

व्याज दरसदे रा २ (सदरहू वसूल भा. क्रोधन खतदारास 

खत दिल्हे गु देव. ) 

येसाजी नरसी कुलकर्णी, वरिये जेष्ट वद्य १३ व्याज दर 

रा २ ( पैकी वसूल १४५ ) 

मलिकखान व कृष्णाजी तानदेत्र दि रघोजी भोसले 

जेष्ट वद्य ५ व्याज दर सा २ 

दताजी पा मोकदम, मौजे खोडद, जेष्ट वद्य ९ व्याज ० 

उसणे दोन महिने. पुढे व्याज दरसदे स्रा २ प्रों. 

बाबदे(व)भट आठल्ये, मिती आषाढ शुध २ व्याज दर रा १॥८. 

शंकराजी कान्हो, आषाढ सुध २ व्याज दरसदे शा १. 

मल्हार पुतळाजी, आपाढ वद्य सप्तमी ७ व्याज दर सा २ 

(येन वसूल ) 

राधो वनाजी, मिती आषाढ सुध १० व्याज दर झा १|॥' 

सबनीस, परळीगड. 

बकटराव गंगाधर मिती आषाढ शुध १० व्याज दर रा २. 

वेकटराव गंगाधर, गला बाजरी फसलीस, केली ॥॥॥ द्यावे 

कतबा मिती आषाढ शुध १०. 

यशवंतराव सितोळे उगवर्णा कृष्णाजीराम काणे, मिती आषाढ 

शुध्ध १० व्याज दरसदे दरमाहा सा २. 

(सदर खत ता गोबिंद जिवाजी दिल्हे ) 

तुकोरामपंत डिंगणकर आषाढ शुध १५ व्याज दरसदे खा १॥ प्रो 

(श्रा सा १४ व्याज सुधा वारून घेतले, खत दिल्हें) 

राजश्री पंतप्रधान चिठी गा देबराव पशकसीचे येवर्जी मु 

माह १६ मिती आषाढ सुध १३ सा सीत सन मा पेस्तर 

सालीं सन सत्रा आर्वेन, क्षय संवत्छरी कार्तिक सुध १ यावें. 

कृष्णा माहार, जेट सा ९ सा १०० पे(कीं) ( वसूल ). 
मोघम खतें शक येकंदर आसामी वार 


३६ 


२१९२॥ कृष्णाजी वामन खरे 
१००० शाके १६६५ रुधिरोदगारी संवत्छरे. 

५०० खत आश्वीन सुध ३ ( खत दिल्हे ) रुपये ३००० 
व्याज दर शा १॥ पैकीं वसूल कार्तिक शुध १४ 
सन मजकूर रा २५०० बाकी. 

५०० कार्तिक सुध १४ ब्याज दरसदे रा २ 
रुपये १२५००. पैकीं वसुल. 
१०००० सन मा फाल्गुन वद्य २ 

२००० शके १६६६ रक्ताक्षी चेत्र शु. २ 


१२००० बाकी 
१००० ( सदरहू वसूल खतें दिल्हीं ) 
११९२॥ शके १६६६ रक्ताक्षी संवत्छरे. 
१००० चेत्र सुध १२ खत रुपये ८५०० 
व्याज दर खा १॥।' पैकी वसूल सन मा 
७५००० चेत्र वद्य ७ कृष्णाजी 
वामन खरे 
२५०० जेष्ट शुध > 
७५०० बाकी येणें साः 
१९२॥ जेष्ट वद्य ६ ब्याज दरस॒दे खा २ प्राँ 
२०००० पैकीं वसूल बा हिसेब 
रा १९८०७॥ बाकी 
११९२॥ (सदरहू वसूल खतें दिल्हीं ) 
२१९२] 
६४०० राजश्री पतसचीव 
११०० शके १६६६ रत्ताक्षी 
१०० कार्तिक सुध ३ छ ५ (है) वाल सनखम (स)चिठी 
१००० पोष शुध ४ व्याज दर रा १॥ 
११०० ( सदरह वसूल खत दिल्हे. ) 


१२५ 


१ ५७७।|२- 


१७०० 


३७ 


शके १६६७ क्रोधन संवत्छर जेष्ट वद्य ४ व्याज दर ₹॥ १॥ 


पैकी वतूळ क्रोधन संव'छरे जेष्ठ शुध ग्रा काराठीकर शा ५०. 
जखापा कोबडा पेडीदार 
५०० शके १६६६ रक्ताक्षी भाश्चीन वद्य १० व्याज दर खा १॥ 
२०० शके १६६७ क्रोषन संवत्छरे वेशाख वद्य ५ व्याज दर रा १॥ 
Gos 
( बसूल बाको ० ) 
कृष्णाजी हरी कानिटकर 
२५ शके १६६५ रुधिरोदगारी फागुन वद्य ७ व्याज दरसदे छा १ 
( सदरहू खत वसूल क्रोधन आषाढ अखेर खत दिल्हे ) 
१०० शके १६६६ रत्ताक्षी संबत्छर 
५० कार्तिक वद्य ११ 
५० फालगुन सुध २ 
१०० व्याज दरसदे खा १ 
१२५ ( खत दिल्हे सदरहू रा आले सेत्र छर क्रोधन ) 
जीवराव सिंदे 
१ ४७७॥।=- शके १६६६ रत्ताक्षी 
१२२७॥।=- आषाढ वद्य ८ 
१५० श्राग्ण सघ ४ 
१०० कार्तिक वद्य ३ 
१४५७५७८ 
(व्याज दरसदे शा २ सदरहू खतें आषाढ वद्य १० दिलीं ) 
गोविंद त्र्यंबक कमार्वासदार आमळॅकडे वरात रा फत्तेसिंग भोसले 


पेकी श्रावण मासी द्याव म्हणोन शके १६६७ क्रोधन वैशाख शुद १० 


राणोजी भोसले, त्याज दरसदे खा २ 
१११७८॥ शक १६६६ रक्ताक्षी 


७५० आश्वीन सुध १० ५०० कातिक वद्य ७ 
१००० मार्गसार सुध १ १००० मार्गसार छुध १३ 
४२२८|| पोप बद्य १ १२०० माघ सुध ७ 


२५०० फाल्गुन सुध ११ १११७८॥ 


३८ 


१५०० शके १६६७ क्रोधन संबत्छरे 


७७० चेत्र वद्य 


१४ ७५० जेष्ट वद्य १२ 
१५०० 


१२६ १ ८॥ 
पैङ्गी गेरादा 


२५००० रघोजी भोसले सेनासाहेब सुभा 


8५ ॥% २” 


१०००० शके १६६३ दुर्मती मिती कार्तिक वद्य १४ व्याज दरमाहे 


२५००० 


लेत 


द्रसदे खा २ प्रो 
शके १६६६ रक्ताक्षी संवःछरे वैशाख सुध ८ व्याज 
दरसदे रा २. पेशाजीचे रुपये २००० व हलीच चंदा- 
खानाचे थेवजी विठोबा ना. वाकडे रा २००००० 
करार केले, पैकी छा २५००० 
वरात वगेरे 

७३० नांवे खंडोजी गोगवल येत्रज दोन लक्ष पकी. 
१०००० तिमाजी रघुनाथ वकील चंदावर वरात छ १० 

जिलकाद सन इसने. 


१०७३० 
१७०० बाळाजी दादाजी याचे नांवे खत वेशाख 
सुध 9 रक्ताक्षी. 
१२४२० 


१ सापरखत “ खरदीखत. २ वरकड लोक. 


पेशकसी---नजराणा, खंडणी 


Thisisa list of persons to whom sums of money were advanced as 
debt by Balambhat & Vishwanathbhat during 1740 to 1745 ‘This also 
includesa Sum of Rs. 35000 paid to RaghojJ! Bhosle on account of 
Chandasaheb’s release dated 9th April 1744 In the account of Raghuji 
1$ given: at the end of this list seperatly the details are given Only 
one amount 18 given during Bajirao I’ time to an insignificunt person 


In 1739 1n this list, 


7४०. 28 | 


क ७० 


पावत 


हि 


जमा सोनें तोळे. 


सन इहिंदे आर्बेन 
इसने आर्बेन 
सलास आर्बेन 
आर्बा आर्बैन 
खमस आर्नेन 
सीत आर्जन 
१४ मोहोरा 
ता 
१२ गोप 
२ साकली 
वजन 
सबा आर्बन 
सन समान आर्षन 
(८ मोहरा 
ता 


सान 


१६ बाबू 


२ लक्ष्मण 


वजन 
तिसा भार्बेन , 


५ मोहरा उमा (बा) ई बाकी 


सोनें 
च 
खमसैन 
इहिदे खमसेन 
इसने खमसैन 
सल.स खमसैन 
४४|॥२४१॥- 


३९ 
श्री 


जेष्ठ शु. १० शके १६६२ ते जे शु. ४ १६७६ 
मे २४ १७४० ते जून १४ १७५४ पर्यंत 


ताळेबंद सोनें येकेदर खरेदी ॥॥ सन इहिदे आबॅन ता सन आर्बाखमसैन अखेर 


सोर्नेवजन 
४४७८४१४१। 
4“३०८२। ॥ १ 
5४७४ १॥२। 
55३४४८१ 


८५५॥।४। १॥ 


४४४५ २॥ 
दद १४१ 


४४१ ॥ ९ 


४४५४ १॥ १॥॥- 


44 ३॥ २।२।- 
४४॥ ॥- ४ १ 


८४4|॥२४ १॥- 


रुपये 

१८ 
१११९।- 
२५० ८॥- 
११५४ 


७ 


१९९७॥ 


१४०२।।८- 
२२४४॥ 


६२६॥”| 


२६१ १।- 
१३२७८८॥- 
१९०॥- 
३२१५- 


सा. ३२१ 
मोहरा ४ व सोने 
पटा २ कुडक्या २ 


आरबी खमसैन ४४१।।१॥१ ४७८॥-- 
४१।-१।२५॥- 
हे ४१५४९॥।-५॥ १८४५०॥ ।- 
जाजती इहिदे आबन ४४४१॥२॥- २५॥> 
४१४०॥१।॥॥२॥ ॥ १८४७६४ 
किता कडी जमा टि हि 
सर 9 पेर्की ता 


१ कडे मोडून मातुश्री 
बाइस गोट सर ४ केले 

१ कडे १ देणे सरसुभा 
प्रा वराड नावं रघो-- 
जी भो- किंमत र| ३०० 

१ कडे मोइन सरी सौ 
उमाबाइस केटी १जन 
भार २०॥।२॥ 

१ कडे १ देणें तुळाजी 
आंगरे नांवें दाजी 
त्रिंबक रुपये ३५० या 


9 
हि 4१८०॥ १॥|-२॥-॥ १ ८५७६४०| 
कप्तर राणोजी २ ४८ 
भाव ग्ववसर 
सोने कसर ८८४४४ १ १। 
4१८९॥२॥॥ १॥-॥ १८०० १॥ | 


A detailed statement of gold bought by Vaidya brothers every 
year from 1740 to 1754 with its. weight & price which amounts to Rs. 
18501 annas twelve & pies three only, This also gives the knowledge of 
how the weights of Mana Shers, Tolas & Masas & Gunjas were written 


No. 89 ] 


ता अखेर साळ. 


१ 
सखूबाई 


२ 
सरस्वतीबाई 
र र 
सा उमाबाई 
विस्वनाथभट 
बालमटबाबा 
४ 
बाबू बलाळ जोशी 
५ 
सो गोपिका 
रामभट 
बाबुराव 
५ 
सो जानकी 
७ 
लक्ष्मीबाई 
८ 
जिउबाई 
९, 
गंगाराम ना रास्ते 


दागिने 


द्‌ 


© 


0 


° 


७ 


° 


४१ 
श्री 


मोहेरा 


° 


ज्ये. शु. १०।१६६२ ते ज्ये. ञ्चु. ४।१६७६ 
मे २४, १७४० ते जून ४, १७५४ पर्यंत. 


तेरीज खर्च सोनें येकेदर झा इहिदे आबेंन ता आबा खमसैन मया भालफ 


वजन तोळे 


4८॥२॥९॥॥ 
४८८।२।॥ 
८॥१।५४२८१ 


४४४१ ४४१ 
4८८४२| १॥| 


८४८४८४२| 


८८९ ||४८४२॥१ 
४४१४३।२॥-॥ 
८४८१॥२।-॥ १ 
४४१।॥५४१। 
४४४ १॥-२॥ १ 


४४८४ १| 


“८१॥२॥२॥ 


४८1 १॥ 
४४ 
५४४२५२॥ 
44 १॥ १ 


र्ये 

२१६५” 
२३४०८ 
८००९॥॥।=। 

१४।॥।=- 

४१॥८ 

२॥॥€ 
२०४"|-॥ 
४०७॥€|| 
५८४४८ 
५२२॥८ 
२३॥7॥ 

५ 
५६५7 
९४” 

१० ३।-॥| 


८६ 
१ १२॥“ 


११ 


नि राधोबा ना पट- 
वर्धन तिलकेस कडें असे १ 


भिकंभट ० 
बक्षीस १ 
विकरी ० 


नि। जानकीबाई ० 

लग्नात वस्ता वल्या त्या 

वरल्या नमत्या, य॒ 

१२ 

२४॥० कडे बालंभट पै 

जिवराव सिंद पे. 
१॥॥“४१ कंठीचे मणी 
६८२८१ 


ज 


४२ 


० ४८२८४]॥१॥ ७८०४ 
० ८४१॥२॥२॥ ५०१४५7 
० 4८|४॥ १ १४४ 
हि RIC ७९९॥ 
4४१८९॥|२०॥-॥ १८५० १॥४ 
० ४४१४२५४२४१ 


१ भास्करमटाची पाहिली ख्री- भास्करभटाचा मयु 
३०।३।१७३९. २ बळंमटाची ख्री- बाळंमटाचा मृत्यु 
१२।८।१७५३. २ विश्वनःथभट ची खी विश्वनाथ- 
भटाचा मुत्यु ३२१।८।१७६०. ४ विनायक बला 
जोशी- लक्ष्मण बल्ला& जाशाचा भाऊ. ५ भिकंभटाची 


खाल मिकमटाचा मृ'यु १६।४।१७५९. ६ राम-- 


टीपः- पूर्वी सोने रेघात कसे लिहीत, हे आता वजने मापे कायद्याने बदलल्यामुळे कळणें 
कठिण होणार आहे. म्हणून नवर २८ व २९ हृ कागद, समजण्याचा प्रयत्न करणारासाठी, खाली 
उदाहरण घऊन, स्पष्टीकरण दिले आहे, ते उपयोगी पडेल. 
सोने ० २। ॥॥2॥ ॥ याची किमत दर तोळ्यास रु. १५ प्रमाणे रु ४४२३॥|> येते 
वजनाचे कोकः ८ गुजा = ¦ मासा १२ मासे = १ तोळा 
२४ ताळ = ( शेर ४० शेर = १ री 


८) = 3 मण= १० शर 


४८१ २८ २) शर 


( मण एका आळ्यावर ४) 
( शर दोन अब्यावर ४४) 


एकूण ताळे = १२५२४ = २९४ 


८'ढ८]॥ = पाऊण तोळा ( तोळे ३ आळ्यावर ८८८ ) 
४८८८८ = दौड मासा ( मासे ४ आळ्यावर ५५५५ ) 
५५५८८ = ३ गुजा ( गुंजा ५ आळ्यावर ८५८८८ ) 
८८८८८१] = १६ गुजा ( इं गुंजा ९ आळ्यावर ८८८८५५ ) 
&।२।-।॥=।।-॥। खडीमागे आळे नसते 
सोन्य चा किमत 
२९४ दर १५ प्रमाणे कि, = रु ४४१० 
तो. ॥ >< १५ = रु. ११ 
दीड माझ्याची कि. = रु. शील 
तीन गुजा कि. = ।2॥| 
१६ गुंजा कि = रू 5८|| 


एकूण ४४२३।|= 


४३ 


भटाची क्ली- रामभटाचा मृत्यु १०॥१॥१७६९, 
७ मास्करभटाची दुसरी क्ली. ८ बाबू व लक्ष्मण 
बलाळ यांची आई. ९ सो. अनूत्राईचा नवरा, भिकाजी 
ना रास्थ्यांचा पुत्र. १० बाळंमटाची मुलगी- गंगाधर 
भिकाजी रास्ते यांची क्ली. ११ विश्वनायमटाचा 

सासरा ( माखजन ). 

ये॥ ४४१४२४२५१ 

This gives an account of gold spent for preparing ornaments for फ०- 
men & men & for other purposes such as repairing them & donation also, 
during fourteen years from 1740 to 1754 There are even accounts of each 


person in the Daftar, giving detaits of gold spent for him, of every year 
which are dropped. 


हणमंते घराण्यासंबंधीं कागद 

रा. श्रीधर शामराव हणमंत यांनी या घराण्यासंबंपी जमविडल्या अस्सल कागदा- 
बदल माहिती वे. द. पु. खंड १ मर्ध्ये पान ७, ८, ९ वर सविस्तर दिली आहे. 
बिचवडच्या देवांच्या दफतरांत छ १४ कागदापैकी १० कागद सन १७४० पर्यंतचे आहत, हे 
कागद महत्वाचे वाटल्यावरून रा. श्रे घर शामराव यांच्या परवानगीने खाली देण्यांत येत आहेत. 
त्यावरून पुढें दिलेल्या गोष्टी स्पष्ट होत आहेत. (१) शहाजी महाराजांनीं नारो त्रिमल दीक्षित 
यांस मौजे बाणेरे गांव इनाम दिला होता (२) हणमते व चिंचवडचे श्री देव यांचा 
नात्याचा किंवा निकटचा संबेव होता (३) त्रेमल रघुनाथ यानं छत्रपतिराजारामार्बराबर 
चंदीस जाण्यापूर्वी आपल्या इनाम गावची व्यत्रस्था, ठेवरेव व मुलेंमाणसें श्री देवांच्या स्वाधीन 
केली होती. (४) त्यांच्या आईचे नांव सीताबाई उप आमा असून तिला श्री देवांनी 
त्यांच्या गेरहजिरीत बऱ्याच "रकमा दिल्या होत्या (५) बाणेरे हा गांव श्री देवांकडून काढून 
मध्यंतरी भुजबलराव सनासत्पहजारी यांस सेन्यमरतीसाठी छत्रपतींनी दिला होता. पण 
रामचंद्रपंत अमात्य यांनी तो पुन्हा त्यांजकडून काढून श्री देवाकडे च्ञालविण्याबद्दल हुकूम 
दिला. 'याची अमलबजावणी धनाजी जाधवराव, चेद्रसनै जाधव व शेक्राजी नारायण यांणी 
योग्य ते हुकूम काढून कळी, (६) श्री देवांनी गांवचा मोकासा भन्नछत्राकडे 
लाविछा होता. त्यांस मोबरला गांव छत्रपतींच्या हुकुमाने देऊन श्री देवाकडून 
बाणरेगांव त्रिमळ रघुनाथांनीं परत घेतला. ( ७ )त्रिमड रघुनाथ एका पत्रांत व गंगाधर 
रघुनाथ त्रिमल दोन पत्रांत श्री देवांना “ तीर्थरूप ” व स्वतःस ' अपथ्ये? असे 
संबोधितात, याबरून त्यांचा नायाचा संबंध असावा (८) तिमाजी रघुनाथ यांनी १७१३ 
मध्यें ठेवीपैकी पैसे मागण्यास श्री देवाकडे बिश्वनाथमटास पाठविले होते, हे विश्वनाथमट 
वैद्य असावेत. हा काळ बालाजी विश्वनाथ पेशवे पदाधिकारी होण्यापूर्वीचा आहे. (९) १७३४ 
मध्ये बाजिराव बलाळ यांनी श्री देवांचे मुखत्यार उधोपत व केसो बलाळ यांचे रुजवातीनें 


४४ 


कजीची रक्कम ₹.२१००० ठरविली. (१०) सुबराव कोनेर, नरसो पदमाजी व बाबुराव शंकर 
हे रघुनाथ त्रिमलचे कारभारी होते. (११) कर्ज १७४४ साठी फिटले. 
बाकीचे ४ कागद व वैद्य घराण्यांतील कागद नानासो, थोरले माधवराव ब सवाई 


माधवराव यांच्या कारकीर्दीतील असल्यामुळे ते तारीखवार जेथल्या तेर्थे सालवार 
घातळे आहेत. 


No. 801 श्री मागंशीष वद्य २ शके १६२० 
फेब्रुवारी ६, (६९९ 
अखंडित लक्षमी आलंकृत राजमान्य 


राजश्री नरहरी आपदेव सर सुभेदार 
कारकून प्रा पुण गोसादी यांसी. 
सेवक रामचंद्र नीलकंठ आमात्य नमस्कार, सु! तिसा तिसैन आलफ मोजे बाणेर 
ता हवेली प्रां मार हा गाव राजश्री तिमाजी रघुनाथ याकडे इनाम आहे, तो मारनिळेनीं 
श्री देव चिंचवड यासि दिला आहे. तेणेंप्रमाणें चाळत असतां राजश्री छत्रपति स्वामीनें 
राजश्री भ्ुजबलराव सेना ह(स)प्षहजारी याकडे जमावाचे बेगमीस दिला आहे, म्हणून हुजूर 
विदित जाहाले, '्यावरून त्याकडून दूर करून पेसजी राजश्री बिमाजी रघुनाथ यांसे इनाम 
देऊन श्री कडे चालवण्याची आज्ञा केळी आहे. तरी तुम्ही त्याकडेस चाळवणें दुसरियाकडे न 
देणें. छ १५ जमादिलाखर +निदेस समक्ष. 


सुरूसुद पी छ २५ जमादलाखर 


Ramchandrapant Amatya orders Narahari Apadeo. Sar Subhedar 
& clerk of Poona prant thatthe village Banere, the inam of Timaji 
Raghunath, though enjoyed by Bhujabalarao Senasaptahajari, being 
granted by Chhatrapati for the recruitment of soldiers, should be 
returned to Timali Raghunath & be given in the possession of Shri Deo 
of Chinchwad. 


+ या पुढील मजक्र निराळे वळणाचा पण रामचद्रपताचे हातचा नसावा. 


४५ 


No. 31] श्री मार्गशीष शा १० शके १६२२ 
डिसेबर १०, १७०० 
7 श्री ० 
शिक्का राजाराम 
अष्टकोनी चरणी दृढभा 
दुहेरी व सेनापाति ध 
नाजी जाध 
वराव 


आज्ञापत्र समस्त सेनाधुरंधर बिस्वासनिषि राजमान्य राजश्री 'जयेसिंग जाधवराउ 
सेनापति ता मोकरमानी मोजे बाणेरे ता हबेली पा पुर्ण सा इहीदे मया अलफ 
मौजे मजकूर पेशजीपासून श्री स्वामी चिंचवड यास इनाम होता, त्यास चंजीचे मसलते- 
करितां रा भुनत्रलरायाकडे दिल्हा त्यास हाली भुजबलरायाकडून दूर करून पशनीप्रा 
श्री कडे करार केठा आसे. तर श्रीच आज्ञेंत वतन सालमजकुरी आजि ता जो वसुल 
जाला असेल तो जाहला. याजउपर आकारपेकी ज बाकी राहिली असल तेकडे देणे, 
श्रीखेरीज करून दुसरीकडे येक रुका न देण. प्रतिवर्षी नूतन पत्राची आपेक्षा येकंदर न 
करणें जाणिजे. छ १० रजब + मोर्तब खुद्द 


१ हें घनाजी्जाधत्राचें नांव आहे. 


[६18 an order to Mokadam of Banere of Poona District, inam 
village issued by Dhanali Jadhava to give effect to the order of Pant 


Amatya of 16th Feb. 1699 by giving the revenue, the village to Shri 
Deo. of Chinchwad. 


No. 32] श्री मार्गे. वद्य १९ शक १६२२ 
गुरुवार डिसेबर, २६, १७०७ 
राजमान्ये राजश्री गोविंद हरि दि। राजश्री जाधवराऊ यास झंकराजी नारायण 


नमस्कार सु इहिदे मया आलफ मोजे बाणेरे व मोजे माण हे "गौ श्री चे इनामाच त्यास 
मर्धे भुजबलरायाकडे होते. त्यास सांप्रत राजश्री जाधवरायांनीं भुअबलरायाकडून दूर 


+ या पुढील मजक्र निराळे वळणाचा आहे. १ गाव. 


४६ 


करून श्रीचं श्रीस इनाम दिल्हे आहेत. त्यांचीं पत्रैहि गावगना सादर जालीं आहेत, तर 
तुम्ही येकंदर त्या गावींचा उसूल न घेणे. सनदा जाधवरायाच्या जे तेरिखे पावेतो असतील, 


तोवर तुम्ही वसूल घेतला तो घेतला. हाली रोखे केले आहेत ते मना करणे. या उपर 
श्री च्या गावास उपसर्ग येकंदर आपलेतर्फेने लागो न देणे. छ २६ रजब 


पुत, जज 


Shankaraji Narayan Sachiv orders Govind Hari, the manager of 
Dhanaji Jadhavrao to collect the revenue of the inam village of Banere 
upto the date of the Sanad issued by Jadhavrao to Shri Deo of 
Chinchwad & to withdraw the orders of further collection which should 
go to Shri Deo without any difficulty. 


No. 38] श्री माग. व. ३० | १६३० 
दिसेंबर १७०८ 
हिसेबू मातुश्री आमाकडे श्री कडून पात्रले शा 

४५२९।८ झा सके १६२७ ता सके १६२८ 

१५४२॥ सक १६२९ 

६०७२५८ 

६४४। हिसेवू सके १६३० ता मार्गेश्रवदी आवस ६४४। 
६७१६।।” 


The account of money paid by Shri Deo of Chinchwad to the 
mother of Trimal Raghunath Hanmante between 1700 & 1708, 1s 
given here. 


० 


No. 34 | श्री पोष गु॥ ५ शके १६३० 
डिसें. ६, १७०८ 
तीर्थस्ररूप महाराज श्री देव 
रामाचे सेवेसी. 
अपत्ये तिमाजी रघुनाथ कृतानेक साष्टांग नमस्कार, विनेती उपरि महाराजांच्या 


४७ 


दर्शनास आलों. ठेवीचा हिसेबु मातुश्री आमा व तीर्थरूप आबा यांच्या विद्यमाने बिल्हें 
लागला. शेष राहिले त्याचे पत्र भालाहिदें असे. मोजे बाणेरे हा गांव पूर्वीपासून आम्हा- 
कडे हाता, मधें राजश्री सुजबलरावु यांजकडे मोकासा दिल्हा. त्या उपरि स्वामीनी 
उपाये करून श्रींच्या अनछत्राकड करून घेतला. येसीयासी आम्ही राजश्रीच्या दर्शनास 
जातो. बाणराचा मुबदला गांव देऊन मग मोजे मजकूर श्री पासून धेऊन. पोष झुध पंचमी 
शके १६३० हे विनंति. 

Timaji! Raghunath informs Shri Deo of Chinchwad that the acco- 
unt of deposit has been settled after deducting the money advanced to 
the mother Ama & Aba & that he 1s going to see chhatrapati to exchange 
the revenue of Banere by offering the revenue of another village, 


before taking the possession of Banere as its revenue 1s being by his 
influence assigned for the expenses incurred for annasatra. 


No. 351] श्री फाल्गुन गु॥ ११ शके १६३० 
जानेबारा ३०, १७०९ 
राजश्री म्हसाजी फडतरे 
गोसावी यांसी. 


स्नेहांकित चेद्रसन जाधवराऊ सेनापती रामराम, सहर सन तसा मया आलफ. 
मोजे बाणर॑ या गांवी श्री स्वामीस इनाम जमायती पेकी पहिलेपासून चालत आहे, 
त्याप्रमाणें बिलाकुसूर चावणे. त्याचा बाभाट यऊं न देणें. सुरलीत पाहिलेप्रमाणें चालवणं, 
जाणिजे  छ २९ जिलकाद मोतेब सुद 


Chandrasen Jadhavrao informs MhasaJi Phadtare to pay the 
revenue of Banere as before without any difficulty. 


* पुढील वळण स्वदस्तुरचे. 


४८ 


No. 361 श्री पोष गु॥ ७ शके १६३५ 
डिसंबर १३, १७१३ 
शके १६३५ पारा वद्य दशमीस प्न पावलें 
श्रीमत्‌ सकल गुणाळंकरण राजश्री 
चिंतामणी देव स्वामीचे सेवेसी. 


पोष्य तिमाजी रघुनाथ नमस्कार विनाते. उपरी कुशल पौष झुध सप्तमी जाणोन 
स्वकीये लिहिले पाहिजे. विशेष सांप्रत तार्थरूप मातुश्री आमाचा वेचाखचाचा प्रसंग बहुत 
कठीण आहे, याकरितां आपणाकडे जें आहे, अवधेही आणावयास, वेदमूर्ती विश्वनाथभट 
पाठविले आहेत, तरी या समागमे झाडियानसी सर्वही अशेष निर्वाह करून देऊन माधीयात्रेच्या 
समागमे येथे सुरक्षित- प्रविष्ट होये तें केढ पाहिजे. वरकड हांडेभांडें आपणाकडे व श्री कडे 
जे असेल तें अवघें, बैल कोठीचे अथवा भाडियाच करून देऊन पाठविळें पाहिजे. विश्वनाथः 
भटा समागमे. दोघी मनुष्ये विश्वासू समागमं देणे या उपरि आपणाकडे जो विषये आहे तो 
पाठवायास अनमान केल्यानें येथील स्थिति राहाणें कठिण. तरी काशीचा यैवज व मोधम 
येवज आवधा झाडियानसी पाठवणें. रा येसवंतराऊ येथें आले होते ध्यांणी कागद मागीतला 
होता, तरी विश्वनाथमटा समागमे येथे प्रविष्ट जाहळ्यानंतर तें पत्रही पाठऊन देऊन. 
विशेष काय लिहिणें. लोभ असो देणें हे विनंति. 

Timaji Raghunath requests Chintamani Deo that as itis dificult to 
meet the expenses of mother Ama, the whole amount, he owes, should 
be sent with Vishwanath Bhat Vaidya before magh and the remainimg 
things vessels etc, that may be with him and Shri Deo should be sent on 


his or hired bullocks. On the arrival of Vishwanath bhat,the letter which 
Yeshwantrao wants will be sent. 


No, 87 ] श्री 
श्रीमत महाराज श्री 
स्वामीचे सेवेसी, 


पोष्य रघुनाथ त्रिमल इतानेक सां नमस्कार विनंती, उपरी येथीछ कुशल जाणून 
स्वकीये लेखन केळें पाहिजे. पूर्व प्रतिज्ञात आषाढातिक्रम होऊन दोन महिने जाळे. राजश्री 
नानाही यावे तेही आले. याउपरी सर्वस्वी आलस न करितां द्रव्याच्या आशष झाडा करून 
रा बाबूरायास रवाना केले पाहिजे, रिकामे खाना केलिया स्नेहास अंतर पडेल. अखेर 
पैका तो द्यावा लागेलच, हा अर्थ चित्तांत आणून आधीं निका केला पाहिजे, येणेकरून 


61) 


परस्परें स्नेह चाटून हरएक प्रसंगास उपयोग आहे. बहुत काये लिहिणें. कृपा वर्धमान 
केली पाहिजे हे विनंती 
Raghunath Trimal requests Shri Deo to pay the whole amount 


with Baburao who 1s sent to receive the same, and to keep up the 
old friendly relations. 


No, 58 ] श्रोशंकर फा. वा ५।१६५७ 


फेब्र, २०,१७३६ 
नकल 


सकल तीर्थरूप श्री 
देव स्वामीचे सेवेसी. 
अपत्ये गंगाधर त्रिमल व रघुनाथ त्रिमल सां नमस्कार. विनंती उपरी 
राक्षेससवछर कार्ताक मास हप्ता रो ३००० तीन हजार पैकी दीड हजार पावल, 
फ'लगुण वद्य पंचमी गु॥ रा कसो बलाल बहुत काये लिहीणे ह विनती. 


Gangadhar & Raghunath Trimal render a receipt of Rs 1500 
to Shr Deo, received out of the Kartik instalment of Rs. 3000. 


SATIN a! thai 7 Yr कन mr जळळ 


No. 39] श्रोशकर कार्तिक बद्य ३० शक १६२२ 
नोवेबर, ८, १७४० 
सकल तीर्थरूप राजश्री श्री 
देव स्वामी वडिलांचे सत्रेसी . 
अपये गंगाधरं व रघुनाथ कृतानेक सां नमस्कार विनंती उपरी 
येथील वर्तमान तरी तीर्थरूप स्वामींनीं कारक अम'वाइया शनिवारी दोनो घटिका 
रात्री वेकुठवास केला. इश्वरं बहुत अम्हावरी कहर कला हें काय म्हणोन लिहावे ? 
यर्थे आम्हांस दुसरा आधार किमाप नाहीं. आमच्या जिवावरी सृष्टिविपर्यास जाला 
तरी > > ना नव्हती व्यास इश्वरे आमचें छत्र नळे. बरें. या उपरी त्यांचे ठायी 
आपण वडील आहत, आमचें स्वरूप यथास्थित राहे आणि वडिलांचे कीर्तीस 
> % > तें वृद्धीस पारवे ते गोष्टी केली पाहिजे. त्रिशेष काय लिहिणे कृपा / निरंतर 
असो दिधली पाहिजे हे विनती. 
Gangadhar & Raghunath Trimal write to Shri Deo a condo 


latory letter for the death of his father, adviseing to live a 1112 
which would increase family's fame. _ 


+ निराळया वळणाचे अक्षर पुढे आहे. 


पप 6 


No. 40 ] श्री माघ शा ११६६० 
जाने २९,१७३९ 
यादी छ. २९ सवाल सुभा तिसा सडासान मया आल्फ 
गा गुरापा सोनार दागिने या सा सुरतीभार. 
१४५॥ च्यबु रयाळ' सुमार ६३ या रा भार 
४६॥ पंचपात्र र्याल २२ 
९४ ताट रयाठ ४०॥ 
५३॥। संपुष्ट जोड १ या रयाल २२ 
३३९॥ यो! 
१० रयाल एुमार 
१२ मोहर श या 
छ १ मात्र सुर १ दागिन ताम्हन २ 
५८॥ किता र्याल २० व मास॒ ॥- या सुरती भार 
६६॥ किता श्याल २८॥ या पुरती भार 


१२५६ 
२२९॥ किता 
४६% 
१ चादीचे नाणे ( स्पेनमधोल ) किमत अदमासे २८५ [|| 
PR ॥ श्री ॥ 


माघ शा १। १६६० 
जान २९, १७२९ 
यादी गु॥ गुरापा सोनार सुमा आर्नन मया आलफ रयाल जमा ३०० 
वजनी वजन सुरती भार ६९। 
तपसील दागिन. 
४६५ मुक'म म्हासाल दागिने 
वजन सुरत भार 
१४० च्यंतू र्याल सुमार ६३ ये॥ भार 
३६॥ पंचपात्र रयाल भार २० य॥ सुरती 
९४ ताट रयाल ४०॥ 
( पुढील फाटले ) 


१ 


बाकी येणें साभार २८।१॥ किता 
This isa list of articles got prepared by Bhaskarbhat from 
Gurappa, a goldsmith when he was with Shahu at Mhasal in the 
Mira expedition It mentions a coin Rayal (र्‍याळ) not mentioned 
properly in dictionary From the accounts of these two letters, it 
seems, 1t has a value of about Rs 2 annas 5 or so. 


Cl 4.25 ' 


No. 42 ] इ. १६६२ 
( वरील भाग फाटला आहे ) स. १७४० 
पुढे आरोग्य जाल्यात्ररी तादूळ करून लहून पाठवितो. प्रस्तुत अनुकूल 


पडत ना (ही .) मागारिणी आणावयासी तकाद नाही. वरकड खार चें भात साल- 
मजकुरी रा धोंडो विश्वनाथ यांणी पाहाणी केळ आह, त्या शा उसूळ घेतो. कासारी 
चा गळ' दोन बरसे कुले आणून देत, व्यास सालमारची लाग (व) ड आंताजी 
गइरे याणी केली होती व्यास आता रा राघोबा नाइक दरवे अर्धेल घेतात, कुलां- 
कडून गला येऊं देत नाही, याचे काय तें नाईकास लिगा पाहिजे. बहुत काय लि 
लोभ भसा दीजे हे विनंति. 

हा सत्रक गोविंद हरी जोग साष्टांग नमस्कार विनंति खारीचा गला 
सालमारीं रा घाँडोपत व आम्हा जःऊन पाहाणी कली आहे त्याप्राँ बापूजी गणेश 
याचे प्रदरं उसूल करून घालत बहुत काय लि लोभ असो दीज हे विनंति. 
शा चिरंजीव मद्रादेवास आसीवोद. तुम्ही भाजीचे % > ० > पुढें फाटलें आहे. 


ee 


१ बायको 


Crop estimate of the rice of Kasari was made by Dhondo 
Vishwanath & Govind Hari Jog The revenue will be collected 
& paid to Bapuli Ganesh Jos. Raghoba Darve recovered one 


half of produce & obstructed the cultivators to pay the remaining. 
( see letter No. 25 ) 


No. 43 ] श्री छ २६ जिल्हेज फाश वा २ ॥१६६१ 

माचं १४।१७४० ते छ. १९ रावल 

जेष्ठ वा ५।१६६२ जून ३१,१७४० 

तेरीज जमाखर्च सणंन झाडा जामदारखाना दि रा बालंभट व विश्वनाथमट 

वैद्य सा इहिदे आरन मया आलफ झा फाल्यून बद १२ ता जेष्ठ वद ५ अखेर 
साल छ १९ राउळ, 


> > 9८ »>< 

८ सिलक पेसजी पे 
१९ बल!” 

न 

साडा सिलकी 
घासी सिलकी 
खसखसी सेले सिलकी 
पढेगपोस सिडकी 
ओरंगजबी नहाली 


२ 


मशरू थानें 
३ सिलकी 
-।- बली 
३॥। 

ठ्टिं 


१ सिलकी बालापुरी 
२ ०८ > नागपुरी 
> २८ सिलकी 
> कुरडी बली 
शाळू बली 
जाफरखानी बला 
दुपटें सिलकी 
ताडपत्री 
६ सिलकी 
३ बली 


च 


अष्टगाला 


५२ 


सणगें 


NN NSS AN 


खच 


DANN “४७ “४७ ५०१७ 


४ सिलकी 
३ अष्टगोली 
x 
१ शाहगडिया 
3 
तुकडी तापना सिलकी 


चकले सिलती 
६ 
मपडिल सिलकी 
किता सण! 
जाजती व सिलर्की 
१ खडकी सिलकी 
खण सिलको 
४ सिलकी 
७ ४१ 


१ चकल।पंका 
बाकी सिलक 


र 
जाजती सण 


xX > > 
| फाटले 


SS SIGNS 


२ 


५३ 


२ ० र 

२ 0 २ 

३ ~ 

१ ० १ 

प्‌ ४ १ 
८४॥ २३॥ ६१ 

२ ०._ 

ट७॥ रशा 59 


सदरह, जम! सन इसने आर्बनांत 


१ आठ लुगडी काढल्यावर जें सूत सिलक राहतें तें रेशमाचे पट्टे, २ लहान 
गाढी, ३ ठाण, तुकडे, ४ एक पेठ आहे, ५ हलक्या सुताचे गभसुता कपड, 


६ ट्र 


This 15 9 list of clothes of Vaidya brothers The names of clothes 


are worth studying. 


५४ 


70. 44 ] चैत्र शु. १०।१६६२ 
माचे २६, १७४० जमाई 
४ जामदार खाना दि सा इहिद 
१ रा बाळंभट वैद्य 
सग ताडपत्री 
वाडियांतील पो १ १ 
ताडपत्री का वद ९ | तिवट 
प्रतापनी सोमबंसी तित्रट १ ० १ खण 
खरेदी गा सचीवपंत आदा ४ ० ₹ ३ 
आहेर राघोपंत राजवाड्या धसी 
२ 
वाजास्त घासी १२ ० ० १२ 
गा सचीवपंत चेत्र 
का 10 5 १ रे. १२ 


१ रेशमी लूगडे २ परत दिलेले 


FEN — आन > oem 


This 1s a fourth page of the list of articles received by 
Balambhat from wellknown persons. The clothes ताडपत्री & घासी have 
a peculiar meaning. 


No. 45 ] चेत्र १६६२ 

श्री + शकर माचे १७४० 
वडिलाच सेत्रेसी. अपत्य विश्वनाथाने चरणा-र मस्त (क) (ठे) ऊन साष्टांग 
नमस्कार विनंति उपर तुमचा निराप घेऊन स्वार जालों ते माखजनास अलं. 
येथून जेगडास चिटी पाठविली, तेथून माहागिरी आली, त्यास जेगडास गेलो. पुढे 
विजेदृगोस जाऊं. था आज येये खबर आली कीं, महाड केसोपंतानें घतले, 
म्हणून खबर भाळी तेही सध्यामेध्य न कळे. खालीं गेलियावर सविस्तर वर्तमान 
लिहितो. सरखेलाचे यावयाचा विचार दिसत नाही. राजपुरीस जाणार, गुराबा गेला 
आहे. तर माहाड घेतळें नसिलें तर खबरदारी करविणें. आम्हांस बिजेदुगो हून 
गलबत आल म्हण ( जे) जाऊं, वरकड सामान येथून खाना ब्राइसाहेब्ाकडेस 


ल 


क ० ~ क्यै न Tt हक? = च 
सरखलांनी केलें आहे. मिरारखान त गाँदजी काबरा घेऊन गेला आह. 
हैं वर्तमान सविस्तर सांगणें. भटीनंतर सत्रिस्तर ।लहिर्छ जाईल. दरबारचें सविस्तर 
लिहिणे. हे विनोति, 

Vishwanathbhat writes from Konkan to Balambhat the details 
of his movements, & those of Angres Keso Trymbak, it 1s remoured, 


captured. He wished to communicate this informations& the 
proper persons 10 order to protect Mahad. 


No. 46 ] श्री 

१६६२ ? 

१५५० 
विनंति उपरी आपण बोलाविले ल्यास येतां; परंतु माणूस आपले. पारगा फार 
जड आह. प्राथकार्लींच तुम्हाकडे यऊन. आपाजी बाघाही तापावर आल. भोयेट 
यांच्ये जासूद आल. पहावे दखलही आट, कल्ल पाहिजे प्राथकाळीं भटीअतीं 
साकल्याथ कलेल. बहुत काय लिहिणे कम आसा दीजे हे [वनात 

This letter probably refers to the return of Appa; Somavansi 

from the North Bhoite mentioned by surname 1s likely 1001 8011 


“arose पह?" 


No. 48 ] श्री जष्ट शु १।१६६२ 
१५।५।१७४० 
झडती खर्ब झा जेष्ठ शाद्व प्रतीपदा ता श्रवण अखर्‌ छा 


८४० सिवाजी नारायण भाव्ये १०० गोबिंद नरहरी साबण 


१६०० विश्वनाथ जोशी २५० लक्षुमण ना कसकर 
२००० कृष्णाजी ना जोशी ५०० आपाजी 'बाबुराव 
८४२२८८ रा पंत सचीव १५०० कृष्णाजी अनेत गोडबोल 
१७०५ क ३७०॥ मिरकासीम 
५३७८४ क ३२५|| ५० 
१३४९ क ३७ 
८३३२५7 | १४१६। खरदी 
६३५० पुरपोत्तमभट सवड ११००० रदकजी 
४२७३ गणेशपंत दामले २०० जइरामपत 


4-० || 


प्ट्‌ ६ 


५००० अपाभट नि बाबुराव २००० रामानीना अनगल 
७०० आपाजी सोमवंसी ४९५० कृष्णाजी वामन खेर 
२५ बाबुराव गोपाळ कोरगावकर ४०९१॥ लिगापा ना! तांबवेकर 
७२१३ गोसावी ना अनगल 
२२२५ बालाजी धोंडदेव 
३८१ माणकोजी ना पाठक 
१४० २४१ या 


ड ८१ ४०६४॥ 
७०९१] 
२८०० शामजी ना उमदी १०० दाजीपंत त 
४४०० विष्णोबा ना पारकर २५५ दुकानखात 
१०० माधवराव गोवींद २४५० १०५ 


'* >>” 


२५०० लिकमसेंट गुजर 
२०० गुलाबराव 
६५० वेकटरा गंगाधर २७ कोंडजी चौगुला 
२०० मलसेट तलो सोमवार है 
१४६५ देबतराव सोमबंसी २०० बाबुराव नि। सोमवंसी 
७ वाडियात २५ रंगराव उद्भव 
५० कुष्णाजी विठल सेषी "०  जगोबा ना गोडसे 
५२४१ विठोबा नारत्नपारखी ८७४४०” 
All the persons mentioned in this list had Money dealings with 


Vaidyas. Some names arefully known & the date fixed from the 
Bot Khat of the accounts e. q. 


शिवाजी नारायण माव्य, विश्वनाथ जोशी चिपळूणकर, बाळाजी धोडदेत्र खांडे- 
कर्‌, माधवराव गोबिंद दि सिवाजी नारायण, दाजीपंत ०1 सोमवंशी, जयरामपत, 
बाळाजीपंत 


Malashet Teli lived 11 Somawar peth of Satara. Heisa Hindu 
as opposed to Tells of Shanawar. Shaniwar 1९15 are Jews-Israsl 
But it is not known whether there were Jew Telis in Shanwar peth 
of Satara. 


छा २५५५ 
३४८ विसोबा नाईक कानडे 


५७ 


7४०. ४9 ] श्रीकरहाटेश्वर जेष्ट शा ३१६६२ 
मे १७, १७४० 
वेदमूति राजमान्यराजश्री बालंभट व तथा 
राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी याशि. 
आश्रित कुष्णंभट काळे कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी वर्तमान तरी, 
जेष्ट झुद्ध ततीया पावतो सुखरूप असो. यानंतर श्रीच देवाल्या संमुखसाले" देखील 
ईट हाउन कलश चडळा. कळा म्हणून लिहिलें आहे. बहुत काय लिहिणे. तीर्थ- 
रूपी कागद लिहिला आहे यावरून सकन्य वर्तमान विदित होईल. रामा गेला आहे, 
य स लोकर पाठावला पाहिज. पः्द्वारा परामर्ष कारित अशिले पाहिजे; बहुत काय 
लिहिणे. कृपालोम असा दीज. हे नमस्कार 
हच वदमूर्ति रजश्री सदाशिव भटास नमस्कार. राजश्री रामचद्रपंतास 
आशित्राद, सदाशिव भटाच घरची माणसे समस्त सुखरूप आहेत. वरचेवर कागद- 
पत्र पाठविला पाहज. कृप'लाभ असो दीजे. हे नमस्कार सौभाग्यवती वज्रचुडेमंडित 
गंगाबाई व उमास आशिर्वाद. 
Krishnambhat Kale writes to Vaidya brothershow far the build- 
Ing of the temple of Kashateshwar has been finished. There are 
two letters Nos, 50 & 51 of the same date, one of Raghunathbhat 


Vaidya, the father of Vaidya brothers & the other of Naro Raghu- 
nath Thorat, which contain the same matter. 


१ बायकास दवालयात बशण्याची जागा 


CR renee EE अधकक 


No. 50] श्री जेष्ट शु. ३१६६२ 
मे ५ ७,५ १ ७४० 

बंधुवर्ग शिरोमणी राजमान्य राजश्री 

बालंभट व ता विस्वनाथभट वेद 

स्वामी गो 

सेवक नारो रघुनाथ थोरात सां नमस्कारे विनती. येथील क्षम ता जेष्ठ 
सुध ३ पावेतो स्वामीचे कृपावलोकने करून वर्तमान यथास्थित अस विशेष श्रीकरहाटे 
स्वराचे देवालयाचें काम स्वामीने आरंभापासून आमचे हातून करून घेतले, कांही 
शेष राहर्छ होते तेही स्वामीच पुन्येकरून देखील कांब* व ईट मुखसाल, देखील मुस्तेद* 
(झाले) जो श्रम करावा छागला त्याचा बयाजर पत्री लिहावा तरी भापण अनुभवी 
आहेत. येसें असोन दिवस अखरीचे मुनशास, तरी > भरज्याजती द्यावा लागला 


१ गजाचे काम, २ तयार, २ सविस्तर हकोगत. 


SC 


परंतु काम कलस'स नेलें, परंतु अमचे संसारी याची फिकीर स्वामीस नाहीं, यंदाही 
दिवसाची माहामुरो* जाळी आहे आम्ही दोघे तेसच, आम्हांस तिसेर यैसे बोलिला; 
याप्रमाणें तेसच चालते केळे तरच उत्तम आहे. कोणे येके गोशटीविसीं स्वामीचे 
जागा क्रिया केसी आहे. दरबारी जाउन येऊन सलाम होते त्याच्यानेच आहों, तें 
रा रामचेद्रपती पाहिळे. निवदन केलेच असल. आ।ग्हांस काये देतात न देतात 
हें फूट पडो न दतां येक निने आहो. घर शाकारलं दाढ भाजायची ते भाजिली. 
शाकार थोडा बहुत दिवाणांतून" पंच स परडी* दिला, कोणेक पदार्थे परभारा घर 
शाकरून घतले. कललें पाहिज. रामा घरास निरोप घऊन गेला आह, यास लोकर 
पाठवणे. आम्ही दोन माणसे आमचे चालवावयास स्वामी अशक्य काय आहे? 
बेदमूती कृष्णंभटडी कळ या बराबरी आमची बेग्मी >, > होईल त केळी पाहिजे. 
लावगनचे देवालयाचे काम राहिले आह. त्याची "ष्ट थोडीच काह. स्वामी ज्याची 
नाबनीस करितील त्याच हातून होईल “हत्तीचं “अँ अणीक कण उठवील' हें ठावर्केच 
आहे. तेंही सिद्धीस नेऊ. फार अकल लिहिला म्हणून "वाप न कीजे. पासोडी देऊन 
बहुत वर्ष जालीं. पाठविणार समरथ आहा. सुज्ञाप्रती बहुत काय लिहिणे. कृपा लोभ 
कीजे हे विनंती. 

हा वेदमूर्त सदासिव भट, रा केसोपंत, रा रामचंद्रपंत स्वामीस सां 
नमस्कार. 


Naro Raghunath Thorat writes to Vaidya brothers the same 
account as that written by Raghunath bhat on the samce date about 
the Lawagan & the Karhateshwar temple & the servanr Rama of 
Lawagan. (vide No. 51) 


विकि २४७ काकि Aimer 


No. 51] श्री जेष्ठ शु ३१६६२ शनिवार 
मे १७।१८४० 
श्री यासह चिरंजीव गा ब्रॉलभट व विश्ववाथभट वैद्य या प्रति रघुनाथ 
भट वेद्य आसिवीद. उपरी येथील क्षम ता जेष्ट सुध त्रितीया मदवार पावतो 
समस्त सुखरूप असो विशेष श्रीचे देवालयाची कांब व इंट दखील मुखसालस संपूर्ण 
जाली. रा नारोपेती व वेदमूर्ती रा कुष्णमटजी यांणी श्रम करून कटी. खचतेच, 
अखरीच दिवस याकरितां, कमज्याजती x २८ x 
चा बयाज बोतपसील, 


I ूसय धक ०० थी 
४ महागाई. ५ सरकारातून. ६ टोपली. 


५९ 


१ इट व कोने कलप या. ५॥ ईट किरकोळ > ५ 


७००० दर हजारी रुये २। सुतार व मजुरी लोक ब 
१ कोने १७५ इंट न्यावयास रुपये 
॥ कल्स २ १२ 
१७। १७॥८ 
_॥८ पस्त कुंभार २९॥॥८ 
१७॥८ २॥ अडिसरी तांदूळ 


दाभोळी ४२|| 


येणेप्रों ख्य खच जाला, कळावे पहन ला असं. यानंतर रामा चाकर 
कुलाबियाहुन घरच काम झाजःबदळ पठविदा ता यथ पावला. परेतु थे आम्हापासून 
निरोप मागान आपल्या घरास ता,न सत्रे च फिराव यला, म्हणून आण शपत करून 
गळा आह, तरी तुम्ही फिल्म पय पायताच दोन दिवसी सत्रर रा करणें. कामचे 
दिवस. निरोप देत नवतो; पःतु गळी “डळा, याकरिता पाठविला असे, तुम्हाकारणें 


जिनस पाठांवला अस 


फणस पोली नारळ सुपारी ओला पार्न पाहे पायली, 
१४ र्‌ ९७५ १५०० 
काकंनसाले. 


येर्णप्रा पा अंस पत्रलियार्च उतर पा. याखेरीज मागल खेपेस रामाजवल 
रुपे २|| अडीच पाठविले, ळ।गसर' हाते व हाळी गदरे याचे रुय पंचवीस पा, बाकी 
खोटे र्थे २ दोन, या सःडेच र स्य खरे करून रामाजवळ पाठविें, न पाठविले तरी 
पावलियाचें उतर पाठविणें. गोपालास फडकी येक पा. राजश्री रामचंद्रपंताजवल 
सणगें लिहिली आहेत. प्याप्रो पाठवणे, बहुत काप लिहिण, हे आर्साखाद. वेदमूर्ती 
रा बाबदेभट काले यासी जप सागितला होता, त्याणी केला. स्वास काहीँ पावलें 
नाही. बहुत दिवस जाले. आय द्याने तें लिहून पाठांबणें, हे आसीरवाद 
Raghunathbhat Vaidya wrote this letter to his sons abcut the 


building of Karhateshwar temple The letter 1s1n the hand of Naro 
Raghunath Thorat (vide letter No 50) 


१ जवळ. 


६० 


रबिळावळ 
No. 62 ] श्री जेष्ठ झु. ५ १६६२ 
मे १८। १७४० सुगा आर्बेन 

६ जामदाखाना दि रो बालंभट वेद्य 

( रावळ ) ऊर्फ जेष्ठ मास झा पंचमी ता--- 

जमाई सणर्ण सुमार 

३ रा भगवंतराव रामचंद्र दि। राजश्री पैकी जेष्ठ ५ 
१ दुपटा पैठणी १ तिवट १ मशरू 


३ 
४ मेजमानी चिटनीस पेकी 
२ तिवटें १ खसखसी सेला १ अष्टगोळी साडे रंगी 
४ 
३ मेजमानी केदारजी केसरकर छ. रावल 
२ तिवटे:--- १ बना(र)सी १ कुसंबी. 
१ जाफरखानी सेला 
३ 
२ धोंडोबा ना छ. १२ रावल पेसजी लुगडी ३ पैकी:--- 
२४ रुमाढी १ २॥ काले सुगे 
9 
२ छ १६ रावल जेशवद ३ रि रामदास स्वामी परली 
पैकी तिवर्टे. 
१४ 
४ मेजमानी येसवंतराव पोतनिवीस चिवटे व सळ 
२ तिवटें १ खसखसी १ जाफरखानी 
१८ 3 
ता 
१ दुपेटा उच २ खसग्वसी सेले 
९ तिबंट:--१ उंच ८ क्रिता=९, १ अष्टगाली बरडे पालणी 
१ मशरू २ जाफरख,नी 
११ २ टुगडी 


७ 


१८ 


६१ 


येकंदर सणर्ग सुमार बेतालेइस 


२२ तिवटे:--१ उंच २१ कि ` ४ मश्रू 
_ २२ 
६ खसखशी सेले २ पा पासोडी 
१ अष्ट गोली बरडे रंगी १ छीटजाडीघम 
२ जाफरखानीं १ ओरंजेबी 
३१ १ दुपटा उंच 
२ लुगडी 
११ 
हज 
७ जामदारखाना दा सा विस्वनाथ भट जए ऊर्फ 
रात्रल सा आर्बन 


खर्च सणग 
१ राजश्री सिवाजी पंत, रा आपा प्रतिनिधीचे पुत्र 
तित्रट छ ४ रोज जेष्ट ५ 
१ विकरा गा संकराजी कान्हो तित्रट जमा दुकान 
सा ९ छ ७ रावल जष्ट ६ 
सला खसखसी बा जिवबा आदा बाळंभट बावा. 
पो मुकदला पो पासोडी हिरवी. 
३ छ ११ रावल जष्ट १४ रा घरास गा रामजी चवा(ण) 
१ तिउट कुसुंबी २ लुगडे धोंडो ना पैकी 


~ 


३ 
१ छ ५ सावळ रा आपाजव(ल) ठेवलेले जेष्ट ७ तिवट 
७ 
॥ मशरू इजार बाळंभट बावास 
७॥ 


ता 
१ सेला खसखसी, २ ठुगडी, 9 तिवटें, |. मशरू 
७॥. 


६२ 


बाकी ता जेष्ट वद ४ सणगें सुमार ३४॥ 
ता 
१८ तिवटें, ५ सेले खसखसी, १ अष्टगालीकदी, 
२ जाफरखानी सेले, ३॥ मशरू, २ फौटणी पासोडी, 
१ छीट जोडी धम+की, १ ओरंगजेबी, १ दुपेटा उच. 


Ns 


३४॥ 


This letter consists of 50 & 7lh pages of the ledger and gives 
the names of various kinds of cloth & clothes, used two hundred 
years ago by men of noble families Some names are not in use at 
present The letter also gives the names of persons who were then 
In authority & who gave & received clothes from Vaidyas with 
whom they had intimate relations ३६ 1s also found from other 
papers of this kind that such lists were every now and then made 
for the knowledge of the owner The manner of giving the account 
in details 15 worth studying. 


पे॥ छ ५ रबिलावल 
No. 53 ] ॥ श्री ॥ जेष्ठ शा ६। १६६२ 
मे २०, १७४० 


राजश्री विश्वनाथभट वइद्य गोसावी यासी-- 

अखंडित लक्ष्पी अलंकृत राजमान्य श्रो तुलोजी आंगरे राम राम विनोते उपरी. 
येथील कुशल जाणून स्त्रकिये कुशल लेखन केरे पाहिजे. वि० आम्ही सोनाराच घरी 
तुमचे गुजारतीनं २ सेर गुजऱ्या करावयासी रुपें दिल्हे हाते, आणि पाठवून द्यावे म्हणून 
आपणांस सांगितलें हाते. यास अद्याप आपण पाठविलें नाहीं हाली अलीखान पाटबिला 
आह, तरी सोनारापासून वजन २ सेर रुपयाच्या गुजच्या' घेऊन पाठवून देणें. 
सोनार रो केसो हरी यांचे घराजत्रळ घर वाटेवरी आहे. खूण आपणांस सोनाराची 
लि आहे स्मरण धरून पत्र दर्शनी सोनारास आणून वस्त अलीखानापराबरी 
पाठविली पाहिजे. लोभ असो दीजे हे बिनोति 

वजन मि जेष्ट शुध ९, ता अलिख'नी दिए मार वजन ४८२ 


गुजन्या = पायांतील दागिना. 


६३ 


४१।।२॥ ` गुजरी 
४४३।२॥' रुप 
४४१ तोटा 
_ “२।२॥ यैनरूपे 
४४२ 0 /३॥२॥ 


सदरहू प्रमणे खाले रा केलें, गा गणोबा ना कोलटकर छ ७ रबिलावल 
सन इहिदे आर्भेन मया आलफ 


Tulal! Angre requests VishvanathBhat to prepare a silver 
ornament 


No. 54] श्री १० रावळ जेछ शु १०१६६२ 
मे २५ १७४० 
राजश्री विश्वनाथ मट वेद्य गासावी यासि. 
सो चिमणाजी नारायण सरचव नमस्कार, सु इडिदे आर्बेन मया आलफ 
देणे रो जमरा. 


कान्होजी राउ सिलंबकर- 


प्र ) 
२) नारायेणजी कोकाटे 
खे 


एकून सात रा देणं छ १० रालवल 


Pant Sachiv asks Vishwanathbhat Vaidya to pay Rs 5 &2 
respectively to Kanoli Shillmkar & Narayan]! Kokate his servants 
टीप:-- हें पत्र चिमणाजी नारायण सचिवांच्या समासिमुद्राची म'हिती 
देण्यासाठी दिले आहे सचिवांनी विश्वनाथभरास निरनिराळ्या लोकांस पेस दण्यासंबघीं 
जी पत्रे दिली आहत त्यांस एक प्रकारच्या चिट्या किंवा वराती म्हणले आह. या 
बहुतेक चिटयांच्या शत्रटची मुद्रा एकाच प्रकारचो नाहीं. या पत्रातील मुद्रेतीछ मजकूर 
वर दिला आहे. कांही पत्रांची समासिमुद्रा * लेखनावधिरयमू ? अशी आहे, काहींवर 
शिक्का व समापिमुद्वा दोन्ही आहत, 


६४ 


No. 88 ] श्री १० रावळ 
जेष्ठ शु॥ १०। २६६२ 
मे २५ १७४० 
वेदमूर्ता राजश्री विश्वनाथबावा 
स्वार्माच सत्रसी. 
श्री कान्होजीराव सिठिंबकर देशमु ता गुजाणमावल, आपल्यास व 
रा नारायेणजी कोकाटे यास राजश्री पर्ती दाविले ते पावलां 
रुपये दोण २ नारायणजी कोकाटे व आपण रुपये ५, एकूण सात पावळे. छ १० 
रप्रिलावल, 


Thisisa receipt to Vishwanath bhat Vaidya for Rs. 7 given 
by Silmbakar and Kokate — The Rupees were paid at the request 
of Pant-sachiv This letter supporrs the preceding one. 


No. 56] श्रीशकर जेष्ठ शु. १२ 
मे २७-५-१७४० 


श्रीमत राजश्री विश्वनाथ भट वेद्यब्रावा 
स्त्रामोच सेवेसी. 

विनंति सवक महादाजी अनंत गोडबोले सा नमस्कार विनाति उपरी येथील 
कुशल ता जेष्ठ सुध द्वादशी जाणोन स्वकीये कुशल ल्याहावयासी आज्ञा कली पाहिजे. 
बिशेष आह्यो यथे आलो, तो भआागोधर गाहाणाबा र्ये १००० दोन दिवस जमा 
जहाले होते. त्यास आह्ली येथे आलिया नंतर त्या प्रहस्तानें गहाणाविसीं बहुत निकड 
केळी त्याजवरून राजश्री महादेव नाईक दामले यांजकडे मुदळ स्ये १००० ब 
व्याज रुये ३६॥ येकूण येक हजार साडेछात्तस जेष्ठ सुध अष्टमीस र्ये देऊन गाहाण 
ज्याचें त्यास दिल्हे. आपणास कलावे हणोन लि आस. बहुत काये लिहिणे, कृपा 
लोम असो दीजे, हे विनंति, 


हो राजश्री रामचंद्रपंत दाजीस 'त्रामीचे सत्रेसी सां नमस्कार, लि परिसिजे 


MahadajJi Anant Godbole writes to Vishwanath bhat that 
Mahadeo Naik Damale paid Rs 1000 with interest & the mort- 
gaged property who returned to the mortgagor. 


8१1. 
Bs 


No. 57] . श्री आपाढ झु. ५। १६६९ 
जून १८,१७४० 
राजश्री गणो नाइक कोलटकर 
गोसावी यासिः- 
प्रति पुरुषोत्तमभट सेवडे आसिवाद उपरी फा) सोनें गु आपाजी सोनार 


[as 


रुपये २०० दोनसे बा ऐवज रामभट माट देणें मिति आषाढ घुध ५, हे भासीबाद. 


Purushottambhat Shewade asks Ganoba Naik Kolatkar to pay 
Rs 200 to Rambhat Mate. 


१ फार्जाल - 


No. 2७ ] आपाढ वा १० १६६२ 
जुल ७,१५४० 
श्रीआई आदिपुरुष 
राजश्री गणोबा नाइक कोलटकर 
गासावी यास: - 
सेवक जगजीवन परशराम नमस्कार उपरी सुण इहिदे आरबैन मया अलफ. 
तुम्हांकडीळ थेबजी राजश्री कूप्णाजी नाइक जोशी यांसि रुपये ३००० तीन हजार 


९९ 


देविले असेत. देणे, मिति आषा (ढ) वद्य १० दशमी छ २३ माह्‌ राखर हे विनातिपर. 


1१810१1. Pratimidhi requests Ganoba Naik Kolatkar to pay 
Rs 3000 to Krishnaji Naik Joshi, a relative of Babu Naik 
Baramatikar. 


No, 59 श्री श्रा. शु ७।१६६२ 
| जुळे १९,१७४० 
श्रीमंत राजश्रा बाळ भटबावा 


स्त्रामाचे शेवेसी. 
सेवक रामचद्र गोपाळ, कृतानेक सां नमस्कार. विनाति उपरी येथील क्षम ता 
श्रावण सुध ७ जाणौन स्त्रकीये कुशल लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे. यानंतर 
राजश्री नारोबा दा रत्नपारखी यांचें गाढाप जाए, त्यास त्याकडे ऐवज दणें. त्या 


५६ 


कडील साडसा हजार रुये बेतड़े आणि माहादाजी अनंत गोडबोले यांजकडे जमा 
केले अहत. त्यांचें गाहण आहे तें द्यावे आणे हिसेब करून घ्यावा, त्यास गाहाण आहे 
वाईस आणावे, येथे आणून द्याव, आणि काजिया बारून द्यावा यैसे आहे. पशजी 
राजश्री ब्राबुराव कोनेर यांचा मार लिहिला होता, त्यास आणखी आपण पत्र प!ठविलें 
परंतू शा तुत हातास येत नाही, राजश्री नानाजी ना जोशी यास दाहा हजार स्य 
बोलीप्रों द्यावयास कराते म्हणोन आज्ञा ठेले होतीत; त्यास ते हां ते मान्य वरीत 
नव्हत. हाळी साडसाहूजार एना रलपारखी या कडीछ आळे आहत, त्यास त द्या 
म्हणतात. त्यास द्यते की न द्यत्र हें [इत गन्त्री विलाजीपँत जोग 
यांची हुंडी पेशजी आठ हजार रायाची नागपूराटून आली हाता त्यास दोन हजार 
फुणीयासी देविलत. बाकी साहजार त्या टटीपेरी दण राहिल, ब हाळी 

हुंडी सात हजारांची आळी ता बजिनस ३ पत्र पठविश आहत, एकन तरा हजार 
"गा त्यास द्याव लागतात, त फुणियांत घेणार, येथे घत नाहीत, बहुतप्रकार त्यांस 
सागत हाती, परतु न आइकत. नारा वर्ज कूड संतती ब्यय येण, त॑ खत पाठांबळेत 
त्यास त्यायासून मुदछ रुपये घऊन खत ०३. भा दा याव, व्यास दामल या कडे कास- 
काज आह, त्यांचा जमा लागावा तरती. था वार्ता तट'न राहि आहो. च्यानकाडीळ 
कायाचा जमा लाऊन यतो. बि्ाजीपत जोग म्हणतात की, शा राहिले, याचें व्याज 
साप्रा घेऊ, तरी सर जा त्यांच फुणिधरास दिनीयान उत्तम आहे. सकळ; 
४ व चोळ्यास ळुगड १ पस पाठा आह. ८ताराजा वाणी माणस पाठवावा 
हज येता. बहुत काय लिइ हे विनत, राजश्री र,प्णाजी वाबन खरे येथे आहत 
शायाचा तगादा करीत आहे. परतु यब्हां जा यता दिसत नाहीं कासबा ना बरड 
याचा भाऊ “थ माला हाता, ल्यास भाद्रपद मसी वारून दतो म्हणुन करार केला आह 
बाएूमट पठणकराकडं शा 4०, त्यास ही तगादा करतो; परतु शा येइल तेन्हा 


an 


खर. विदित जाळे पा हे विभति 


र्थे = रुपये 


Ramchandra Gopal Karkare writes {rom Wat to Balambhat an 
account of the money realised from and paid to, debtors & crediters 
of fame, such as Naroba Naik Ratnaparkhi, Mahadaji Anant 
Godbole, Baburao Koncr, Nanaj! Naik Joshl, Visaji Ballal Jog of 
Nagpur, Naro Vishnu, KrishnaJi Waman Khare, Mahadco Naik 
Damle Kasiba Naik Baradc, 2nd Bepubhat Paithanlat. 


~ 


a 366 se 3 


६७ 


No 60 ] ८ जावल इहिदे आबन 


FRR ठा १०।५।१६६२ 
| रामचंद्र जुलै २२,१४० 


राजश्री बाळंभट वेश गासावी यासि. 

सरक चिप्रणाजी नारायण सचीव, नमस्कार सा इहिदे आर्मेन मया अळफ, 
देणे रह कर्ज गा विवनाथ जोशी मा यादव गिरमाजी ता राजश्री व्यवकराव 
माणकेश्वर यांस तुम्हांकडून प्र ९९,० नत्रसेनवद देविले असत, तरी दण. मिती 


अब 


श्रावण झुथ दशमी छ ८ जमादिकवल रा दहि: आनन मया अलफ. 


८ > 
तु ९ ० 0० लखना 
रुूमाप्तमु चतुदेल दुहरी ति 


Chimnaj! Narayan Sachiv asks Balambhat Vaidya to pay Rs. 
७०) to Vishwanath Joshi In payment of debt of Tryambakrao 
Manakeshwai who paid the money through Yadav (1111911. 


No, 61] शिया २९ जावल 
माद्रपद शा (1१६६२ 
आगष्ट १२, १७४० 
न सिळक जामदारखाना दो रा त्रिखनाथभर सु इहि. 
जमाई सणो, 
१ छ २० जावळ सरकार जामदारख'नापेत्री बा माघव राऊ सणो २ 
बजा तिएट १ वाकी सा खसखमी 
१ शादि सापाज छ ६ जावल भाद्रपद फु ६ ।तित्रट 
१ आयेदराव दि सोमवंशी मा. सा. ७ तिवट 
१ जाएारखाना हुजूर पेग पासोडी पंठणों जरी मि भाद्रपद दर १ 
२ छ १०जाखर कई दि सोमंसी 
१ खसखसी १ ततित्रट हिरवे. 
६ २ 
०१ तेरीज 
७७ | 
१ तढीआ राजश्री सचीवपत पातळ सुसी १ 
न्याली २ पेर्क' सिटी (क) १ बाकी १ 


१ तली = तारडी (ल्हान मलाच) 


६८ 


२ छ ६ रजब मोईन सरकार पेवी 
१ ताडपत्री पासोडी १ तिवट हिरे 
क 

० बालाफुरी तिबट साड्या ३ दामले फिरोन दिली. 
छ ८ रजब दसरा 
४ आपाजी सोमत्रंमी 

२ तिवट 

२ सेले खस'न्सी 

9 
२ महादाजी कमलाकर हित्रे जालापुरी 


७ 


४ छ १० रजब दि पंतमचीच परीं 
२ तिवटे कुसंबी १ पासोडी पीठाणी १ ताडपत्री पासोडी 
i 
३॥ छ १६ रजब 
२॥ या अंतोत्रा ना भिडे 
१ दोरवा १ तिबट कुसंबी ॥ मशरूकाममावी 
र | 
१ सिवाजी नारायण धोत्रजाडा १ कि ३॥ 
EE 
२ छ रजब मोईन सरकार राजश्री स्वामीकडील 
१ तिवट कुसुंबी १ सेला खसखसी 
र्‌ 
२ छ २८ रजब गु गणेशपंत दामले अ॥ बद १४ तिबर्टे कुसंबी 
१२७॥ 


“दी 


Thisisa list of articles received by Vishwanathbhat from 
important persons Jt contains those which are inexplieable and 
known to few persons 


६९ 


No 68 | श्री माद्रपद छु ४ | 
पुष्पदलसम एकेरी शिक्का १६६२ 
आगष्ट १५ १७४० शुक्रवार 


श्रीमंत महाराज राजश्री छत्रपति 
स्वामीचे सत्रेसी, 


सवक सेभाजी आंगर, सरखेल, सेवसी, विज्ञापना येथील कुशल ता भाद्रपद 
सुध चतुर्थी मृगुवार पात्रेतों स्वामीचे कृपावलोकनें करून सत्रकाचें वर्तमान यथास्थित 
असे विनति. महाराजांनीं आज्ञापत्र पाठाविले, तें प्रविष्ट होऊन मस्तकी बंदून सनाथ 
जालों. रा विसाजीराम स्वामीचे सेत्रेसी पाठविले आहेत. सत्रकाचे हात्यें अज करितील 
तो आईकेन रा मानाजी आंगरे यासी इजूर आणवांवे, म्हणजे सेवक महाराजांचे 
पायाजवळ जलदीने यतो. सवकाचा महाराजांच पायाजत्रळी कायेत्रागमनसा दुसरा 
अर्थ नाही. रत्राभीची सेत्रा करून कृपेस पात्र व्हावे हाच सवकाचा निश्चय आहे. दुसरा 
विचार नाही, मानाजी आंगरे यासी महाराजांनी हुजरे पाठवून आणिलें. घाट चढले 
येसी खबर सत्रकास विसाजीराम यांणी लेहून पाठविली, म्हणजे सेवक तेंचक्षणीं 
महाराजांचे पायाजवळी येतों, सेवक येईल, न ये हा अर्थ स्वामीचे चितांत येक प्रकारें 
येईल, तरी विसाजीराम यासी महाराजांनीं ठेवून त्यात. सेवक खाइनखाई येतो. 
विसाजीराःः त्रिनंति सेवकाची करितील. सेवकाची बचने आइकोन ढर्जीत करणार 
स्वामी आजि आहित, संवसी विदित जालें पाहिजे हे विज्ञापना. 


63 ० 
श्री शाहुनप 
हर्षेण कानोजीत 
नुजन्मन आगरेस 
रखेलस्य शंभोमु 
^ विराजते 


त परक ~ ८४१४५ ee oe = ~ oS CS Se oe ee ~ “> 


7४०. 68 ] छ १५ जाखर 
१ श्री भाद्र. व. ११६६२ 
नकल बा बार आगष्ट २७, १७४० 


राजश्री खंडो आपाजी सुभेदार 
प्रां सुपे बारामती गोसावी. 
अखंडितडद्षमी आलंकत राजमान्य, 
रा आपाजी सोमवंशी सरलष्कर दंडवत. सु इहिदे आयेन मया आलक 
मोजे पेडत्‌ कर्यात बारामती हा गांत्र पेसजीच्या मुकासेयाकडन दूर करून हाळी 
सालमारी दरोबस्त राजश्री बालंभट व विस्वनाथभट वेद्य यांजकडे मुकासा दिल्हा 
आसे, तरी मोजे मजकुरास ताकोद करून कुटबाब वसूल दरोबस्त साल दरसाल 
मारनिलकडे सुरलीत देणें. नूतन पत्राचा आक्षप न करणें. ज्ञाणीज, छ, १५ 
जमादिलाखर बहुत काये छिहण. १ बमोजिब- बरहुकूम 
811811 Somavansi writes to Khando 800१11 Subhedar to arrange 


to pay to Vaidya brothers the Mokasa Amal of Medat, Taluka 
Baramati. 


No. 64] २७ जाखर इहिदे आवन 
भाद्र च १३।१६६२ 
सपटबर ८९|| १७४० 

नकल 


वेदशात्र संपन्न राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट बिन 
रघुनाथभट, उपनाम वैद्य गोत्र गार्ग्य सत्र आश्वलायन- 
गोसावी यांती- 
सेवक चिमणाजी नारायेण सचीव नमस्कार. सुमा इहिदे आर्बेन मया आलफ 
तुम्ही हुजूर येऊन विदित केळे कीं, मौजे महरी बुद्रुक ता गुंजणमावळ 


बन्नै 


टीपः- मोज महरी सं. भोरच्या इनामाची वैद्य वधूच्या नावची हा सनद चिमणाजी 
नारायण सचिवानां दिलेली आहे. यांतील मजकुरावरून वैद्य बंधूचे वडील बधू भास्करभट 
यास पूवी सनद दिली होती ती पाहूनच ही दिलेली आहे व ही सनद हुजुरचे म्हणजे 
छत्रपर्ताचे हुकुमाने दिलेली आहे, म्हणून दे इनाम कदिम आहे. अते दिसून येते. अशाच 
मजकुराची मोकदम व नामजाद कारकून, वर्तमान व भावी याच्या नावची ताकोदपत्रे 
दूफतरांत आहेत. 


७१ 


हा गांव स्वराज्य व मागलाई, हालीपटी, पस्तर पटी, खरीज हकदार व इनामदार 
करून तीर्थस्वरूप राजश्री भास्करभट वैद्य याजकड इनाम दिल्हा आहे, त्यास ते 
मृत्य पावले, त्यांचे धाकटे बंधू आपण आहें तरी पूर्वांची पत्रे त्यांच्या नांवाची आहेत 
ती. मनास आणून नवीन पत्रे करून देवाबीं, म्हणोन बिदित क. त्यास तुम्हीही 
या राज्यांत श्रमसाहास करून येकनिएतेने शोत्रा करेतात, तुमचे चालवणे आगःय 
जाणोन मोजे मजकूरचा स्वराज्य व मागळाई व हापटी व पस्तरपटी खेरीज हकदार 
व इनामदार कळून कुलबाब, कुलकानु, इनाम तिजाई सुद्धां मोकासा इनाम दिल्हा असे, 
तरी तु ही व तुमच पुत्रपोत्रादि वेशपरंपरेनें अनभवून सुखरूप राहणें. छ २७ जाग्वर 
पा छुज़ूर मतेब असे. 


An inam sanad of Maburi budruk granted to Vaidya brothers 
as ordered by Shahu Chhatrapati, by Pant Sachiv 


No. 65 | २७ जमाखर 
नकल श्री भाद्र. ब. १३।१६६२ 
सपटबर ८, (७४० 
ने ९ 
राजश्री गोविंद शामराज नामजाद व कारकून 
वर्तमानमा प्रांत मावळे गोसाप। यासि. 

छ अखंड्तटक्ष्मी अलंकृत राजमान्य सवक चिमणाजी नारायण सचीव, 
नमस्कार खा इहिदे आन मया आढफ. राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट बिन 
रघुनाथभड, उपनाम वञ्च, गोत्र गार्ग्य, सूत्र आश्वळायन, यांनीं हुजूर विदित कलें 
की, भाजे माहुरी बा ता गुंजण्मावछ हा गाव तुम्हास कुल्बाब, कुलकानु इनाम 
या सरन रांतून आपळ वडील बेघु ती रा भास्करभट वैद्य होते, त्यास दिल्हा 
आह, आच्या नावाची पत्रें आहेत, ती मनास आणून त मृत्य प'वले, त्यांचे आम्ही 
प्रकट बंधू आहा. कृपा करून तो गांव पूर्ववत्‌ प्रा आमच्या नावें इनाम करार 
करून देउन नवीन पत्रें मोगवट्यास करून दिल्ही पाहिजेत, म्हणोन कळाविछें, 
ह्यावरून मनास आणिता, उभयतांही या राज्यांत श्रमसाहास करून निष्ठे सेवा 
करितात, यांचे चाठनिण आगत्य जाणोन मोजे मजकूर हा गांव पूर्ववत्‌ प्रो स्वराज्य 
व मोगल! दुतर्फा कुछआब कुटकानू हाढीपटी व पेस्तरपटी इनामतिजाई सुधां, 


memes 0000 ण का ro 


I I 


१ अःयवारी २ उखक 


७२ 


खेरीज हकदार व इनामरार करून, मोकासा इनाम दिल्हा आसे, तरी तुम्ही मोजे 
मारास ताकीद करून यांस व यांच्या पुत्रपोत्रादे बंशापरंपरेनें यांजकडे इनाम 
चालवणें, या पत्राची नकल करून घेऊन हें पत्र भोगवट्यास त्यांस परतोन देणें; 
जाणीजे, छ २७ जमादिलाखर पा हुजूर मोतंब असे. 


This is an order by (0100191 Narayan Sachiv to his officer 
Govind Samraj & present and future clerks to continue the inam of 
Mohori to Vaidya brothers. It was also enjoyed by their elder 
brother, Bhaskarbhat, by the order of Shahu Chhatrapati. A similar 
order is issued to Deshmukh & Deshpande of Prant Maval in 
another order wich 1s not printed being of the some contents. 


No. 66 | ९७ जाखर 
श्री भाद्र, व, ११।६(६६२९ 
सपटबर ८।१७४० 


राजश्री गोविंद शामराज नामजाद व कारकून, वतमान 
व मावी प्रां मावळे गोसावी यांसी. 


छ आखंडेतलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य शवक चिमणाजी नारायण 
सचीव नमस्कार, सु इहिदे आबेन मया व आढफ. राजश्री बालंभट व विश्व- 
नाथभट बि रघुनाथभट उपनाम वैद्य गोत्र गार्ग्य सूत्र आश्वलायन याणी 
हुजूर सातारियाचे मुकामी वर्तमान विदित केलें की माजे जांबलो ता गुंजण- 
मावळ हा गांव इनाम आपले वडील बंधु तीर्थस्वरूप राजश्री भास्कर वैद्य होत, त्यांस 
कुलबाब दिल्हा भाहे, येविसी राजश्री पेत वैकुंठवासी यांचीं पत्र 
ह्यांच्या नांबचा आहेत, त्यांस देव आज्ञा जाली. त्यांचे धाकटे बंधु आपण आहो; तरी 
मोजे मार पूर्ववतप्रमार्ण आम्हांकडे इनाम करार करून भागवठ्यास पत्र दिल्ही पाहिजेत, 
म्हणून विदित केलें, त्यावरून मनास आणितां, उभयतांही या राज्यांत श्रमसाहस 
करून येकनिष्टेनें शेवा कारतात, यांचे चालवणे आगत्य जाणोन मोजे मजकुरी 
पेशजीरप्री कुलबाब कुछकानू देखीळ हाढीपटी, पेस्तरपटी, खेरीज हकदार व इनामदार 
करून, हैं पत्र तुम्हांस सादर केळे असे. तरी तुम्ही मोजे मजकुरास ताकीद करून 
बाळंभट व विश्वनाथभट यांजकडे व यांच्या पुत्रपोत्रदिबंशपरंपरेनें चालविणे. प्रति- 


७२ 


वर्षी नूतन पत्राचा आक्षेप न करणें. या पत्राची प्रत लिहून घेऊन भसढ पत्र भोग- 
वटियास याजवळ परतोन देणें जाणेजे छ २७ जमादिलाखर पा हुजूर. 


This is an order by Chimnaji Narayan Sachiv to his officers 
Govind Samraj and present and future clerks of Prant Maval in- 
forming that the Vaidya brotheas were given an inam, the village of 
Jambli by Raja Shahu There 15 also another letter issued by Pant 
Shchiv of the same contenta fo Deshmukh & Deshpande of Prant 
Maval. 


No. 67 ] इहिदे आर्बेन 


श्री छ. २७ जाखर 


भाद्रपद्‌ व. १३।१६६२ 
सपटबर ८, १७४० 


वेदशास्त्र संपन्न राजश्री बाळंभट व 

विश्वनाथ भट बिन रघुनाथ भट, उप 

नाम वेद्य, गोत्र गारम्य, सूत्र आश्वछान, 

गोसावी यासि. 
सेवक चिमणाजी नारायेण सचीव, नमस्कार. सु इहिदे आबैन मया व आलफ. 
तुम्ही हुज्ञर येऊन विदित केले कीं, मौजे जांबली ता गुंजणमावळ हा गांव कुळबाब, 
कुलकानू , स्वराज्य व मोगलाई, हळीपटी व पस्तरपटी, खरीज हकदार व इनामदार करून 
तीर्थस्वरुप राजश्री भास्करभट वैद्य यांजकडे इनाम दिल्हा आहे, प्यास ते मृत्यु पाबळे, 
व त्यांचे धाकटे बंधु आपण आहों;तरी पूर्वीची पत्नें त्यांच्या नांवची आहेत, तीं मनास 
आणून नवीं प्ले करून देवावी म्हणन विदित कलें, त्यास तुम्हीही या राज्यांत श्रम- 
साहात करून एकनिष्टेनं शेवाकरितां तुमचें चालवणें आगत्य जाणौन मोजे मजकूरचा 
खराज्य ब मोगलाई ब हालीपटी व पेस्तरपटी खेरीज हकद'र व इनामदार करून कुल- 
बाब, कुळकान्‌ तुम्हांस इ(ना)म दिल्हा असे. यविशइ भालाहिदा पत्रै सादर केलीं 
आसती तरीं मोजे मजकूरचा इनाम तुम्ही ब तुमच्या पुत्रपोत्रा वोशपरंपरेनें आनभऊन 
सुखरूप राहणें छ २७ जाखर पा हुजूर, 
सुरु सुद बार 


An inam Sanad of village Jambali in Bhor State granted by 
Chimanaji Narayan to Vaidya brothers, as ordered by Shabu 
Chhatrapati like the one granted to their elder brother Bhaskar 
Bhat. on 7-9-1933. 


७ षु 


7४०. 68 ] भ्री ९६६२! 
१७४० 


राजाश्रेयाविराजित राजमान्य राजश्री 


बालेभट व ता राजश्री विश्वनाथभट बाबा, 
स्वार्माचे सत्रसी 


पो. गोबिंद सामराज सां नमस्कार. बिर्नीत उपरी येथील कुशल जाणोन श्वकीये 
कुशल लेखन करणें विशेष प्रांत शाहाबाज यर्थल भरणा बाकी देणें राहिला आहे. 
पुणियांत रुपये राजश्री आपाजी रघुनाथ दि राजश्री विठल शिवदेव यास द्यावे 
लागतात, तरी स्वामींनीं रुपे दा हजार रये पुणियांत चिटी कोणावर देवणें ते देविली. 
पुणियांत थेवज जे मितीस उतरेल आणि अपार्जीपतास पावेल ते मितेचें येथून खत 
पाठऊन. येविसी विनंति भोर मुकामी स्वामीस केली आहे. तरी कुपाकरून, चिटी 
खरी, येवज यावेसी पाठवणे, यांत हजार दोन हजार कमी जाळे कदाचित्‌, तरी 
करून पत्रदशैनी हुंडीची चिटी पाठविली पाहिजे. स्वामी यांसी खतें नव हजाराचे 
येक ब येकस॑ आठावनाचं येक, ये नवहजार येकर्स अठाबना रुयेचीं खतें दोन 
पाठवणे, कृपा असो दिल्ही पा पुणियांतीळ कार्य रसदेचे तटळें आह, तरी चिटी 
सत्वर पाठविली पा हे विनीत. 


Govind SamraJ 1s probably Havaldar and karkun of Prant 
Maval belonging to Pant Sachiv, He writes to Vaidya brothers to 
help him by paying money to secure the Mamlat of Shahabaz Prant 
In upper India. He asks to pay the amount to Appan Raghunath, 
in the employ nf of Vithal Shivadeo Vinchurkar at Poona by two 
Cheques one of Rs. 9000 and other of Rs, 158. 


LS = न ee “र अपन पण —— = Rs 


टीपः-चिमणाजी नारायण सचिवार्चा जांभळी गाव इनामदिल्याची हो सनद बैद्य 
बंधूच्या नांवची आहे. याचे आदले दिवशी म्णजे २६ जमादिलाकरीं सचिवानी मोकद- 
मास गाव इनाम दिल्याचे आज्ञापत्र अहे. वेद्यबधूचे वडील बंधु भास्कर भट यास गाव 
दिल्याचे नारो शकरांना दिलेले पत्र खड १ २१ वर ता. ७।९।३३ चें छापिल आई. 
चिमणाजी नारायण यानीं गोविंद सामराज नामजाद यास दिलेल ताकीद पत्रही दफतरात 
आहे. 


र्रर अलल ००. धाय याक 


७५ 


No. 69 ] श्री पा भाद्रपद वद्य २, १६६२ 
सपटंबर १५।१७४० 


राजाश्रियाबिराजित राजमान्य राजश्री बालंमट बावा वैद्य 


७ क रू 


व राजश्री विश्वनाथमट बावा वैद्य स्वामीच सेवेसी. 
पो गोबिंद सामराज व रामचंद्र सामराज कृतानेक विनंति, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे. बिशेष आपण पत्र पा तें भोर 
च्या मुक्कामी पावलें, त्यावरून राजश्री राम्रचद्र यादव पा आहेत. आम्हांस तिसा 
पर्यंत गरज आहे. यांत स्वामी जथवर यैत्रज देवितील तो धावा यैवज चिटीने उत्तरोन. 
पावती ज्यास देवऊ, व्याकडीळ ये,ते गोष्टी केली पाहिजे. खत त्याप्रा पाठऊन देऊन, 
येकोतरीयाची मिती प्रों खत पाठवून देऊं. पुणियांत कोणाकडे ते चिटी पाठवून 
येवज उत्तरे ता अथ केला पाहिजे. महार प्रजिन्यास्तव राहिले. महार दोघे खाना 
करितों. तेथे आमचे प्रहस्त पुणियांत तटल आहेत, या (स) सत्वर करारी करून उत्तर 
चिटी आजच पाठावेलो पाहिज, कृपा असो दिली पहिजे, हे ।र्वनात, 


Govind Samra writes to Vaidya btothers that money to the 
Amount of 30 thousands 15 required and may be arranged to pay the 
amount in Poona to om clerk The conveyance deed will be sent 
afterwards 


No 70 ] श्री अश्विन वद्य ७१६६२ 
नकल आक्टोबर १।७।१७४० 


अज्ञापत्र समस्त सेना धुरंधर विश्वासानेधी राजमान्य राजश्री आपाजी सोम- 
बेसी सरलरकर ता मोकदमांनी यॉजे ब्रच्हानपुर प्रा सुपे बारामती सुहूरसन इहिदे 
आर्बेन मया व अलफ. मोजे मजकूर पशजीच मुकासी) दूर करून हली सालमजकुरी 
राजश्री विश्वनाथभट वेद्य याजकडे मुकासा दिल्हा आहे तरी तुम्ही यासी रुज्‌ होऊन 
मुक'सत्राब देखील निमचौथाई ब सुभा मार दरोबस्त ऐवज मारनिलेकडे पावता करणें 
जाणिजे, छ २० रनब मंतबसुद 


Appaji Somawanshi orders the Makadam of Barhanpurof 
Pargana Supe Baramati to pay Vishwanath Bhat Vaidya the 
Mokasa, Nim chouthai and Subha amals henceforth. 


> EIS EL आम I EA = हल ठ FPN: न्या ण 


१ इनामदार 


७३ 


7४०. 71 ] श्री आश्चिन व. १६६२ 
आक्टोबर ४, १७४० 

राजाश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री गोपाठुपंत लघाटे स्ार्माचे सेवेसी. 

पोष्य केसो कृष्ण सब्रेकर कृतानेक सां नमस्कार, विनती उपरी येथील वर्त- 
मान ता आश्विन वद्य ८ आष्ठमी मरा लस्कर. लरकरचें कामकाज यकादों रोजा 
होईल. यानतरी स्वामीस राजश्री विस्वनाथ भट वैद्य याजकरितां विनाति केली आहे. 
त्या प्रो कतिक अखेर रुपे ३००० तीन हजार पुणिथांत देणें. जे विनेति करणें 
ती केलीच आहे, त्याप्रा देणे. मिते आश्विन वद्य ८ हे विनेति. 

Keso Krishna Shembekar writes to Gopal Pant Laghate to pay 

Rs. 3000 to Vishwanathbhat at Poona towards the end of Kartik. 


No. 72] आश्विन वद्य ९ शक १६६२ 


आक्टो, ३, १७४० 


वैशाख (६६३ 
न हा एप्रिल १७४१ 
खासगत रा बाळंभट छु॥ इहिदे 
विश्वनाथभट वेद 
झा आ साल ता अखेर तोरापा ना 
अनगळ कर्ज 
खच रुपये 
३००० अर्श्चन माहे. 
३००० वद्य ९ 
१६७५ उमदी पा 
१२५० कारजकर सखाराम पै] 
१७६ रामाजी ना पुरंधरे पै। 
३००० 
१, लग 
३ ००० 


२००० कार्तिक मास 


२००० गा कृष्णाजी ना जोसी मि मार्गसीर्ष सुध १ 
० लग 


२००० 


७७ 


१०००० फालगून मास, 
३००० सुध १ गु गणोबा ना चिठी नांवे 
संकरापा ना भनगळ 
७००० वद्य ७ चिठी संकरापा ना अनगळ 
१०००० 
३००० वेशाख मास सुध १४ 
१५०० पाठक 
६२५ सकरापा अनगळ 
८७५ त्रिविक्रम सट 
३००० 


Private account of Vaidya brothers with money lenders i.e. 
capitalists of that time, whose names often occur In correspondence 
and accounts 


mr DSSS gpa gn 


No. 73 ] श्री का. शु. २ ।१६६२ 
आक्टो, ११।१७४० 


रा. कृष्णाजीपंत साठे 


जमा स्ये खच स्ये 
३०० कार्तिक झु. २ बापूभट माटे ७४६२॥ जनादन तुकदेव मागेसीर ४ 
१०० अटीचे ७००० आरकट 
२०० अरकट ३३६२॥ फुलचरी 
३०० ७४६२॥ . 
३०० सदादीवभट ढवळीकर २००० माहादेव ना दामले आटौचे 
कार्तिक हा. १३ आरकट मार्गसीर ठु. १४ 
४००० परभू गुजर आरकट २३० नारो सिवदेव मार्गसीर वध २ 
५०० कार्तिक वद्य ११ आस्कट 
१५०० मार्गसीर झा. ११ ४८०॥ सेरी बलका मार्गसर बद ५ 
२००० मारीसार बद ५ २४० आरकट 
४००० २४०॥ फुलचरी 


३०० म्रोरो नारायण मार्गसीर ४८०॥ 


७८ 


वद १३ आरकट ७१५॥ सिन्नापा ना भुरे आटीचे 
२९६ बालाजी धोंडदेव खांडेकर मार्गसीर वद ६ 
१७५७७ १५९ २। माहादव ना दामले दि 
राजु कारजकर मे मार्गसीर 
वद्‌ ६ 
५९२| फुलचरी 
१००० आरकट 
१५६९५६ 
खच र्ये 
१२००० माहादाजी गोविंद ग। 
रास्ते मे। 
१००० नाइकजी भोइटे 
कार्तिक बद्‌ १० 


Krishnajipant Sathe received nearly Rs 17000 from moneyed 
men and paid Rs 13000 to Raste and Bhoite. 


I ane ~” gags 


No. 71] श्री कार्तिक गा ११।१६६२ 
आक्टोबर २०।१७४ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वामीचे सेत्रेशी, 


पाष्य पुंडलिक नाइक रास्त कृतानेक साष्ठांग नमस्कार, निनाति उपरी येथील 
कुशल जाणुन स्वकाये कुशळ लेखन करीत आसले पाहिजे. विशेष आपण परभुणे 
याची चिठी आम्हावर केली रुपये १०००० दहाहजार आरकटी देणें. त्याजवरून 
त्यांणी रविवारी दोनप्रहरीं चिटी आणून दाखविली. त्यास सांगितरळे जे, साई हाली तुझी 
येणे अवजाचा करार करून सांगू. त्यांगी साईकालीं यावे, ते छाले नाहींत हणोन 
दुसरे दिवसी च्यांजकडे माणूस पाठाबिल. त्यास ते बोलिले, आमचा अवज यावयाचा 
हाता ता आला, आतां आम्हांस गरज नाही. आमचे कार्य जाहार्छे, पेसजी आपलें 
पत्र आलें होतें कीं, राजश्री कृष्णाजी हरी साठे यांजकड अवज देणे; व राजश्री 


७९ 


रामचंद्र पंत यांनीही सांगितले हाते कां, त्याजकडेच देणें; त्याजवरून राजश्री 
कृष्णाजी हरी साठे यांचे दुकानी रुपये १०००० दाहा हजार आरकटी सराफी 
तोडे देऊन तुमचे जमा करविले. कार्तिक सुध ११ एकादशीचे मितीनें जमा कलें. 
वरकड कोराटीचा मजकूर लिहला होता, त्यास चिरंजीव राजश्री बाळासही सांगितले 
अहे. आम्ही लष्करास जाऊं. प्रसंगानसार घडोन यईल. करून घेऊ वरकड वतमान 
जबानी सखोजी माने सांगता कलो येईल, बहुत काय लिहिणे, लोम असो दीजे 
हे विनंती. 

Pundalik Naik Raste writes to Vishwanathbhat that he paid 


Rs. 10 thousands to Krishna]! Hari Sathe as Prabhune did not turn 
up to reeeive the same to whom you asked to pay. 


का उ खा, 


No, 75 ] श्री _ साबान १५ 
कातिक वद्य ३।१६६२ 
आक्टोबर २६, १७४० 
यादी सणं ना संभाजी आंगरे 
गा धोंड ठाकूर छ १५ शाबान कार्तिक १ 
सुध २ सुमा इहिदे आन मया आलफ सणगे सुमार 
१ तागा सकलादी लाळ 
१६ इलाचे दर ७॥ प्रो हिरवा पिवळा 
> > > > > 
१ घास चाकडी हिरवा ११ 
१ कद आसमानी ११ 
१ दोरवा ६ 
४ मशरू 
१ काळा १५ 
३ छाल २० 


थु 
१ सकलाद पशमाव्रीर काली 


sess 


२५ 


८० 


० सकलाद पश सुलतानी 
_ २ पेसजी पैका ता नारजी २ 
२६ 
ता केसोबाना मि कार्तिक बद १० 
५२॥ इलाचे ७ दर ७॥ 
११ कद आसमानी १ 
८ मशरू छाल १ 
११ धासो चौकडी दार 


८२॥ र 


१० 
० हरी बलाळ दामले 
इलाचा ० 
७ भोरो बलाळ दामले 
दि राणोजी मते 
इलाचा १ 
५ दोरवा नि गोविंद बाबाजी दि 
कुवरजी सिके प्रा रा ५ 
९४॥ श्र 
चकला 
१२ किता दारबा सफेत १ किंमत 
खासा कुवरजी सिर्के हस्ते 
गोविंद बाबाजी मार्गसीर्ष 
वद्य १३ 
१२ 
शि श्री 
खच सण 
ता येसबैतराव पोतनीस हस्ते 
शिवाजी रघुनाथ माघ सुध ४ 
मशरू काछा आख १५ 


तागे खच 


९० मलाषा तारळेकर 


तांगा बनारजी १ 


७२॥ मलापा तारळेकर 


क A च्टे, 
तागा तांबडा सुलतानी पोष शु. ९ 
कि॥ रु. ९० पेकी बजा पौ येक 
घेतली किंमत रु॥ १७॥ बाकी 


८० माहाद सेट तारळेकर 
तागा काळा १ यकून पो शुध ७ 
३४ 
३ 


नि॥ अंताजी विश्वनाथ घाणेकर 
माळ दई भाष सुध ६।१ येकून किमत 


८१ 


इलाचे* महमुद्या ३ दर ७॥ रु. प्रा 


४ 
बाकी सिल्क सणगें ५ म्राध सुध ६ 
ता 
२ मशरू 
३ चक्ले";-.१ महमदी १ थोर १ छा (हान) 
५ 


This is a list of clothes bought and distributed on behalf of 
SambhaJi 0787९, This contains many names of clothes unknown at 
present, 


१ कापडाचा प्रकार २ रेशमी ३ नारिंगी ४ गर्भ रेशमी ५ गभ सुती कापड. 


No 76] भाशकर १९ शाबान 
कार्तिक वद्य ७१६६२ 
आक्टो. ३०।१७४० 


राजश्री राणोजी भोसले गोसावी यांसी 


दा सकलगुणालंकरण भअखंडितलक्ष्मीअळकृत राजमान्य शनो बालेभट 
व विश्वनाथमट वेद्य आसिवीद. विनंति उपरी येथीळ क्षम जाणून स्वकीये 
कुशल लेखन करीत गेले पाहिजे. राजश्री रघुजी भोसले सेनासाहेब- 
सुभा यांणीं तुमचा मामला वराड प्रांतीचा केला आहे. त्यापैकीं बाकीच रुपये 
२५००० पंचवीस हजार आम्हांकडून त्यांणी तुम्हांस देविले आहेत, हे येणेंप्रमाणें 
देऊं. बी ता माघ मास अखेर १२५०० हप्ता, जेष्ट मास अखेर हप्ता १२५००, 
येकूण पंचवीस हजार. सदरहू मुदती प्रो ज्यास देवाळ त्यास देऊं, अंतर होणार नाहीं. 
छ १३ शाबान सुहर सन इहिदे अर्बैन मया अलफ शके १६६२ रोद्रनाम संवत्सरे. 
कार्तिक बद्‌ सप्तमी बहुत काये लिहीणे. हे आशिर्वाद. 


Vishvanathbhat agrees to pay to Ranoji Bhosale Rs. 25000 on 
behalf of Raghuli Bhosale as the remaining revenue of Berar Prant 
which belonged to him. 


चनदान 


८९ 


No. 77 ] श्र का. व. ७१६६२ 
आक्टो, ३०।१७४० 
वेदमूर्ति राजश्री बालभेट व राजेश्री विश्वनाथभट वैद्य 
स्त्रामी गोसावी 
िद्याया रत्नाकर विठ्ठल नमस्कार. विनेति सा इहिदे आर्भन मया व अलफ 
राजेश्री राणोजी बावा भोसले याचा मामला तुही व भाह्लां मिळोन गाहाण घेतला. 
यासी खर्चास रा १२००० बारा हजार द्यावे. पेस्तर मामला जो करील तो त्याकडून 
पैका मुदल ब व्याज उगवेल ते तुही व आह्मी पैका बा द्यावा. यैवज उगवेल तोही 
बराबरी निमानिम घ्यावा याप्रा सरकत केली असे. सदरहू प्रा तुझी व आही चालावें हैं 
लिहिलें खत सही. मामला गहाण घेऊन मामाछेयाची सरसनद आद्यांपासी भसे. बहुत 
काय लि हे विनांति. सदरहू तुझी सरकतनामा लिहिळात ह्या प्रमाणें कबूल असो 
हे सई. 
Ratnakar Vithal contracts to execute the mortgage of Ranoli 
Bhosle's territories 11 partnership. 


No, 78 ] श्री २९ सावान 
तालिक कातिक वद्य ७।१३६२ 
आक्टो ३०, १७४० 

राजेश्री धोंडो कमाबिसदार दि रा 
बालभट गोसावी यांसी 
दा अखंडितळक्ष्मी आळकृत राजमान्य श्रो आपाजी सोमवैसी सरलस्कर 
दंडवत सा इहिदे आर्थेन मया आळफ मोजे मेडद पा सुपे हा गांव पेशुनी राजश्री 
बालंभर वेद्याकडे दिल्हा होता, तो अलीकडे दूर करून त्याचा मोबदला येर्थे वैद्यास 
गाव दिला असता, तुझी माजे मारास तगादा कारिता हणोन विदित जाल, तशे ही 
गोट कार्यांची नाही. मोजे मजकुरची सनदपत्र पाहिल दिरहें असेछ तें रद असे. 
तुहझी याज-री तेथ तालुका न करणे. ता गांव सुभा ठेविळा अस. मौजे मजकुराचा 
'वसूळ सुभा* राजश्री खंडो आपाजी सुमेदार घतील, जाणिजे छ १० साबान ब्रहुत 
काये ड्ही 2. 

Appa]! Somavanshi Sarlaskar writes to Dhondo Anant Jog of 
Balambhat Vaidya that the Sanad of Medad granted to Balambhat 
15 cancelled and a Sanad of other village 1s given Instead. So he 


should not press the villagers of Medad to pay him the revenue 
which Khando Appa] Subhedar 1s authorised to receive 


आटक ०. हक 


१ सबंध २ कमावस 


८१ 


No 79 | ही कार्तिक वद्य ७१६६२ 
श्री रामचद्र आक्टा. ३०, १७४० 


राजश्री बालेभट वेद्य व विश्वनाथभट वैद्य गोसावी यासि 
सेवक चिमणाजी नारायण सचीव, नमस्कार सु इहिदे अबेन मया अलफ 
देणे. पोत्याकडे दरमाह श्रावण मास पैकीं रुपये २००० दोन हजार देविले असत, 
मारफात कंसोनी जामदार, देणे. छ १९ साबान 
2८ > समाप्त मुद्रा 
लखना न्‌ नुद लठ 
वाघे 
Chimnaji Narayan Sachiv asks Vaidya brothers to pay Rs 2000 


to ६९5०] Jamadar out of the instalment of Shravan from the revenue 
collection of Beed 


gman, Fe Doe Oo “मा 


No 60 | श्री मागसीष १६६२ 
नोव्ह १७४० 
राजश्री स्वामीच्या सरकारांतून येसवेतराव पोतनिविस 
येणें रु (प) ये. 
७३० बा लोक संभाजी आंगरे चिटी रघुनाथभट पटवधन 
७५ मोहरा भकवरी ५ दर १५ 


८०५ 
२०० घर बांचावयासी देविले छ रमजान माग्सीप मास सन इहिट आर्चन मया 
व आडफ 
१८० यैन 
२० वजा दस्तुरी 
२०० | 
ह्या । १ 


२७७ पो ठाव ३ पाता पेकी व्यय, 
७५ मोहरा ७ पजा, 
? ८० घराइहूल रूपय २००, वजा दस्तुर र २० वोवी. 
ee 
२० दस्तुरी खा २०० पेकी 
२७५ 


८४ 


७३० चिटी नि रघोजी भोसले खा इसने छ २१ रावळ. 
१००५ 
बाकी ० 


Money to be received by Yeshwantrao Potnis who paid money 
for different purposes on behalf of Chhatrapati,is given in this letter. 
Raghunatbhat Patwardhan alias Zimpre was a man of importance at 
the court of Raghuji 3105912. 


३ 


No. 81] श्री मागशीषे शुद्ध ४।१६६२ मंगळवार 
नोव्हीबर ११।१७४० 


राजाश्रेयाबिराजित राजमान्य राजश्री 


बालंभट व विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यांसी 


पो सिवाराम तुकदेव व धोंडो अनंत, वृतानेक साष्टांग नमस्कार, विनंति 
उपरी येथील कुशल ता मार्गशीप शुद्ध चतुर्थी भोमवासर जाणुन स्वकीये कुशल 
लेखन करीत गेळं पाहिजे. यानंतर राजश्री आपाजी सोमवंशी, सरलस्कर याणीं 
दोन गांव तुम्हांस मोकासा दिल्हा. त्याच्या सनदा तुम्ही आम्हांजवळो दिल्ह्या. 
त्याप्रमाणें सनदा मोज बराणपूर पा सुपे व मौजे मेडद कर्यात बारामती या गांवास 
दाखल करून, दिलभरी* पाटिाची करून आमल दाखल झाला. येस भसतां 
यांणी रा खंडोजी आपाजी अमलदार सुपे बारामती यासी पत्र लिहिलें कीं, 
मेडद दूर केलें आहे व राजश्री धोंडोपंत ब गांवास पत्रें दिल्ही त्यांच्या नकला 
पाठविल्या आहेत. ध्या आपण मनःपूवेक वाचून पाह!णे व बराणपूर येथील ही सनद 
मनाइची येणार, यैसे वर्तमान जाळे. आम्ही तेथें असतां तुस्हीं आम्हांस पुसिंले की, 
सरळस्कर दोन गांव देतात ते कोणत ध्यावे ? त्यावरून माजे दउलगांव व मोने 
काराटी ब मोजे जलगांव तीन गांव सांगितले. ते तुम्ही त्यांस सांगून सनदा मागावयासी 
रा रामचंद्रपंत पाठविर्छे, त्यांणी त्या तिन्ही गांवांस पर्याये लाऊन बराणपूर व भेडद 
करार करून सनदा दिलह्या. गांवास मनदा दाखल होऊन दीड दोन महिने होत 
आले, गांबचे अगत्य लागळे. नवी मुकासी, यांचे नि पांचसात नवीं कुळें मेळवून 


८९ 


नांगर धरिले. तुम्हांकडे गांव दोन्ही जाले. कुणबी खुशाल जाले. दोन्ही महालांत 
तुमचा लोविक उत्तम जाला कीं, गांव त्याकडे होतांच नवी कुळें लावून लावणी 
चांगली जाली. येस जालें. ते या लोकिकानें फटकळ म्हणो लागले. त्यास तुम्ही 
राजसन्िध मिनतीनें तुम्हांस त्यांणी गांव दिल्हे. रुवश्वे वकिली तुमची, उभारणी तुम्ही 
केली, आणि प्याणी गांव दिल्हे त्यास सिव्याची शाई बाल्टी नाहीं, तबदूर केले. 
आम्हांस असें कलते कीं, तुमची भीड सरलस्करःस नाही, शोभार्थ गांव दिल्हे आहेत 
येसं आम्हांस कळते, तरी आम्ही सनदा आपणांजवळी घेतल्या नसत्या. कुणबियांसी 
दिलभरी केळी नसती. नवी कुळें मेलविलीं नसती. तुमचा बइमा गांवकरी यांसी 
सांगितला नसतां. बरें असो, हाणार तें हातें अत:पर तुमची भीड सरलस्कराकड भसिली 
आणि तुम्हांस इर असिली तरी जळगांव देवजी खोमणा यांजकडे आहे तो दूर 
करून मोबदला देऊलगाव ध्यावें.विनेती उपरी जे गांव करार करून घ्याल त्या सनदा 
मुकासबाब देखील निमचोथाई दरोबस्त मुकासा घेणे. त्या गांवांसी सरलस्कराकडील 
कमाविसदारानें रोखा न करावा, खंडणी तुम्ही करावी, येस सळूक करून घेणें. प्रढद 
गांवीं कुलभरण तूर्त नाही; परंतु गांव चांगला आहे; घोडी चारणीस ठेवावया जोगा आहे; 
उंटास ठाण बरें आहे. बराणपूर टाकून काराटी, जलगांव, देऊल्गांब यांपैकी येक 
गांव अगत्यरूप घणें. या तीनही गांवातून दोन गाव दिल्हे तरी बराणपूर मेडद टाकणें. 
पहिल्यानें निलजेची सनद घऊन आम्हांक्डे पाठविली होती, त सनद तुम्हांकडे पा 
आहे; घेणें. इरनें काम केळे पाहिजे. येथे शत आही कली आहे कीं, बराणपूर--मेडद्‌ 
दूर कलें तरी जाजती येवजाचे गांव बैद्य घतील; सरलस्कर देतील; यैसे कितेक 
भाषण तुमच्या भरोसियावरी केळे आह. नफा तुमचा आहे, लीकिक तुमचा आहे, 
आगल्य असलें तरी करावें. चित्तांस न ये, तरी न करावें. उत्तर लवकर पाठाविणें. बहुत 
काये लिहिणे, कृपा लोम असो दीजे हे विनंती. | 

Shivaram Tukadeo & Dhondo Anant Jog write to Balambhat 
& Vishwanath Bhat, describing how Appal! Somavanshi has can- 
celled the sanads of Barahapur & medath, when we secured the 
new Cultivators to till the soils If you have any influence you 


should try to get, in exchange, Jalgaon, Deulgaon or Karahati Any 
two of these should be secured 


ECHR IS WPS ES GS SS NOUS ERIS 


१ समाधान, खात्री. 


<६ 


No. 82] श्री छ. ५ रमजान इहिदे आर्वेन 
मार्गशीर्ष शु. ६।१६६२ 
नाके १४,१७४० 


राजश्री बिस्वनाथभट स्वामी गासावी 
यासे. 


श्रा मदनासिंग भोसले रामराम तुम्हांकडून रा पंतसचीब यांनीं खा ३०॥ 
पावण्ययकतीस देविळ. भरून पावला. सा इहिदे आबन मया आलफ छ ५ रमजान 


Reeeipt of Madansing Bhosle to Vishwanath Bhat Vaidya of 
Rs. 30-12 paid at the request of Pant Sachiv 


त पिन त मति 


No “3 ] श्री १४ रमजान 
मार्ग. वद्य १, १६६२ 
नोव्हेबर २३, १७४० 
राजश्री बालेभट व विश्वनाभट वैद्य 
गोसावी यासि, 


सेवक चिमणाजी नारायण सचीव, नमस्क'र, साइहिदे भार्बेन मया अलफ 
प्रा बीडचे निशच थेवजी देणे. सनवाद) रदकर्ज गु त्रिकमसेट रुपये २००० दोन 
हज र देविले असेत. प्रा मजकूरच मामलेदाराकट्टून चेत्र मासाच्या हत्फापैकीं पावते 
करणें छ १४ माह रमजान > > 
लखना चतुर्दल दुहरी चौकोनी समाप्तिमुद्रा 
त्रधि 


Pant Sachiv asks Vaidya brotheis to pay Trikam Shet Rs. 2000 
In payment of his old debt out of the revenue of Beed Prant. 


one Pee ISIE 5 POEM Ey 


१ साळवार, अनक वर्ष थकलेले 


०७ अबब आ 


९७ 


20. 84 ] १५ रमजान 


श्री रामोजयति मार्ग. व. २।१६६२ 
नोवेबर २४,१७४० 

मा प्रलहारणी कुरणे, कुरण मोजे बेलंग यासे येशवन्तराव माहादेव 
खासनवीस खा इहिदे आर्बेन मया आलफ. राजश्री विश्वनाथ भट वैध यासि अष्टी 
कुरण पैकीं गवत सुमार ३००० तीन हजार देविले आसे. माणसें पा व्यांस काढू 
देणे. + 
छ. १५ रमजान मोर्तब सुद 


® 


Yashwanatrao 1४91193020 Khasnis orders MalharJi Kurne of 
Velang to allow men of Vishwanathbhat to reap grass from the 
forest of Asti to the extent of 3000 bundles. 


आ य रय 


No 85] मामे. 1१६६२ 
डिसेंबर १७४० 
श्री करहाटेश्वर 
बेदमूती राजमान्य राजश्री बाळंभट वेध तथा वेदमूर्ती 
विश्वनाथभट वेद्य गोसावी याशीं 

आश्रित कृष्णेभट काळे झतानेक नमस्कार. विनेति उपरी बेदमती सदाशिव 

भट व रा रामचंद्रपंत श्रीचे उद्यापनाबिशीं पाठविलेत, त्याबरोबर पत्र पाठविल्त तें 

पावोन बहुत समाधान जाहले. अनुष्ठान आपण निखण केल्याप्रमाणे उत्तम यथासांग 

अंनशांति व दक्षिणा उत्तम जाहाली. इटेचे काम चालीस लाविलें आहे. तेही श्खरी, 

दयेने होईल. तुम्ही बहुत उभयतां येक चित्ती असोन बहुत स्वामींची कृपा संपादून 

आशिले पाहिजे, तेर्थे आवघे मित्र तेथे आहेत, हें आपणास विदीतच आहे. येसे मनीं 

समजान बहुत बिबेक ब्तणुक केली पाहिजे. श्री ची दया तुम्हांबरी आह. म्हणून 

स्वामींनी अगिकार केला, तें यश बहुत प्रकारें संपादिलें पाहिज. बहुत ल्याहार्वे तरी बो 

मुखवचनी सांगतां कळो(न) येईल. लोभ असो दीजे हे आशीर्वाद. सौभाग्यवती बज्रचडे 

मंडित गंगाबाईस आशीवीद, बहुत तजविजेने वतणुक करीत आशिली पाहिजे, हे 
आशीर्वाद, 


८८ 


Krishnambhat Kale writes to Vaidya brothers how satisfactorily 
Sadashivbhat & Ramchandra pant performed the religions ceremoney 
for the opening of the Lawagan temple, the feeding of bramhins 
and giving Dakshna to them He arranged to get unfinished 
brickwork done He gave certain hints as to how both should secure 
the favour of the king Shahu. 


aS nl रअन»नता, 


श्री 
No 86] मागेझीषे वद्य ९। १६६२ 
डिसेबर १, १७४० 

हिसेब राजश्री सदाशीव गोविंद बाळ 

सा ईहिदे आर्यन मया आलफ जमा येणें रुपये. 

२००० मिती मार्गसोषे वद ९ गु गभोबा ना रोद्र संवत्छरे 

३५।> व्याज दरसदे ख्या २ प्रो झा ता पा वद७ मा रोज २८ खा 
३८॥८ वजा बारोत्रा रा ३४० बाकी ३९।7. 


पा बद ७ जमा गु कृष्णाजी ना जोसी रुपये २००० 
बाकी येणे ३५० रु. 
फालगून वद्य ३ जमा दुकान खातें र| ३५० 
बाको ० 


An account of Sadashiv Govind Bal. 


No. 87] श्री छ २२ रमजान 
मार्ग. व. ९,१६६२ 
डिसेंबर १।१७४० 
हिसेब दि। राजश्री राणोजी भो पुहुरसन इहिदे आर्बेन मया आलफ 
हप्ता माघ मास छा 
येने व्याज 
प्रचितगीर गोसावी ३०० १२ 
विश्वनाथ भट वैद्य २५० ० 


८९ 


गणोवा ना पेठणकर ५०० २०॥= 
छ २२ रमजान मार्गशीर्ष 

बद्‌ नवमी ता माघ अखेर 

सा माहे २। व्याज दर- 

माहा दरसदे २ प्रों २२॥ 

बजा १॥॥2 बाकी २०॥ = 

निर्मळगीर गोसावी चिटी २००० ८२॥ 
छ १२ रमजान पो छ २२ 

रमजान मार्गशीर्ष वद ९ 

ता माघ अखेर मा माहे २। 

दर सदे दरमाहा खा २ प्रां 

दरमाहा ४० प्रा ९०, 

बजा बारोत्रा ७॥ बाकी ८२॥ 


बिबाजी पालकर छ २७ १०० हे 
शाबान 
२१५० _ ११५४८ 
३२६५५४ 


~ दा अंताजी विस्वनाथ घाणेकर चिटी संक्रापा अनगल मि। फा सुध १ 
रा ३१५० व्याज येणें. 


हष्ता जेष्ठ मास 

येन व्याज 
देवसेट जेधा चिटी छ २ रमजान ७५ त. 
रामपुरी दि बनसीपुरी १०० ० 
छ २४ रमजान 
विश्वनाथ भट वेद्य २५० ० 
छ २४ रमजान 
गणोबा ना पेठणकर १००० ० 


छ २२ रमजान मार्गसीष वद. 
नवमी देणे गोसावी ना 


९० 


अनगल श्रावण सुध १ 


छ १२ रमजान चिटी पो २००० ० 
छ २२ रान निमेलगीर 
३४२५ कला 
तेरीज बा खत अंताजी विस्वनाथ 
३२६५४ माघ गास अखेर 


३४२५ जेष्ठ अखेर 


This account is Important as it contains new names of Gosavi's 
& permanent bankers who had dealings of money with Vaidya & 
1२७1011 Bhosle. 


No. 88 ] मार्ग, व. १०।१६६२ 
श्री कराटेश्वर डिसेबर २,१७४० 


राजाश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री 

बाळेमट तथा राजश्री विस्वनाथभट 

दाजी वेद्य स्वामी गोसावी यासी- 

सवक राघोबा दरबे, कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति. येथील क्षेम मागेसीर- 

वदी दशमी जाणून स्वकीय क्षेम लेखन आज्ञा केली पाहिजे. या नंतर बहुत दिवस 
जाहाले, परंतु पत्र पाठऊन सांभाळ केला नाहीं; येसे न कीजे. सेंदेव पत्रा परामर्ष 
करीत असिले पाहिजे. या नंतर कांही घंदेयामुळे प्रयोजन आहे, याजकरितां हैं 
पत्र आपणास लिहिलें आहे. तरी सा महिनेयाचे बोर्ढे रुपये २००० दोन हजार द्यांबे 
सा महिनेया आलीकडेस व्याजसुधा रुपये देऊं कळळें पाहिजे, या पत्राचे उत्तर 
आलें म्हणजे पत्र पाठवून माणस पाठविळें जाईळ. अनमान न करितां रुपये दिळे 
पाहिजेत. जरूर समजून आपणास विनंती लिहिली आहे. बहुत काय छिहिणें कृपा 
छोम करीत असिले पाहिजे, हे विनंती कक्ष. 


Raghoba Darve, an inhabitant of Nandiwade requests, Vaidya 
brothers to pay him Rs. 2000 for some business. 


९१ 


No. 89] माग व. १२।१६६२ 
डिसेबर ४।१९४० 
७ श्री ७ 
शाहू राजप 
शिक्का मोर्तब अष्टकोनी दुहेरी दांभोज संवर्ध 
त मनोरथः रा 
णोजी मोसळ स्ये 
धा मुद्रा सिं हो 
रि नाशना 
श्री 
राजश्री रत्नाकर विठल ता राजश्री विश्वनाथभट वेद्य गोसात्री यासी. 
अखडीत लक्षुमी आलंकृत राजमान्ये स्नो राणोजी भोसले देडवत. सुरु 
रहिदे आर्बेन मया अळफ. राजश्री विठोबा नाईक वाकड याजकडून चिरेजीव 
रघोजी भोसले यांणी ब राजश्री कोनेरराम यांणी रुपय निमलगीर व सिवरामगीर 
पासी रुपये ३३७५, तेतीसस पंचाहत्तर, देऊन त्यापासी आमची ग्वर्ते दवि आहत. 
यांस ते रुपये तेतीससे पंच्याहात्तर, तुम्हांकडून कर्ज धेतळें आहे, याच येवजीं देविले 
आहेत. आपणाकडे खतें आणून मग रूपये देणे, आणि पावाछियाचे कबज व खतें 
आम्हांस द्यावी. सदरहु खतें आम्हाकडे आलीं म्हणज याचें खत तुग्हास करून देऊं 
छ २५ माह रमजान बहुत काये लिहिणें. मतेब सुद 
Rano: requests Ratnakar Vithal & Vishwanathbhat to pay 
Nirmalgir Gosavi & Shivaramgir Gosavi Rs 3375 & get back the 


bonds given to them by Vithoba Vakade & Konertam for the debt 
of Raghoji Bhosle. 


mpm sms बब oe पालमा 


NO. 9० | श्री कराटस्वर पोष श्रद्ध ८१६६२ 
डिमबर १५।१७४० 
बंघुबर्य सिरोमणी राउ्यमान्यता राजश्री बा>भट ता राजश्री 
विस्वनाथभट वेद्य दाजी स्वामी गोसावी यासी - 
सेवक राघोत्रा दरवे, कृतानेक साष्टांग नमस्कार, विनती रथीळ क्षेम पोप सुपर 
आष्टमी जाणून स्त्रकीये क्षम लेखनाज्ञा केळी पाहिजे. बहुत दिवस आपणा कडील वुपल 
बतेमान कळत नाहीं तरी ऐसे न कीजे. सर्वदा पत्री सांभाळ करीत असिले पाहिजे. 


९२ 


यानतर यंद्रा घरीं लग्नकार्य आहे, याजकरितां कापडखर्चास असावें, याजकरितां 
राजश्री राघोबा ना व बालाजी थोरात यांजवळ कापडखरीदाबिदल रुपये देऊन 
कापड खरीदी करून आणावयासी सांगितले आहे, तरी आपण चित्तावरी घेऊन 
मारानेळे दोन बेल खरीदी कराल. हें, कापड खर्च न पडतां मळा घाटपावेतो सुरक्षित 
पाबे ते गोष्ट कत्गार आपण आहेत. कार्य आपछे घरीचें आहे. तेथें बहुत लिहीणे नलगे. 
ळम्नक्कार्य जाहालेवरी आपले भेटीस येतो. कळले पाहिज. बहुत काय लिहिणे. कृपा 
निरतर करीत असिलें पाहिजे. वचन दिलें आहे, त्यास अंतर न कीजे. सवे भरवसा 


~ ® 


स्वामी आहे. आम्ही आपले पदरचे आहों. हे विनंती लक्ष. दोन सिपाई आपले देऊन 


~ ^ 


क्रेक्किसरे पावेतो पाऊन दीजे. अनमान सहसा न कीजे. हे विनती, 


Raghoba Darve requests Vaidya brothers to pay money to 
Raghoba Naik & Balaji Thorat to buy cloth. 


Smeets SMES goons opens 


No. 91] भ्रीकराटेस्वर पौष १८८२ 
डिसेबर १७४० 
राजाश्रेयाविराजित राजमान्य राजश्री बालंभट ब राजश्री 
विस्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यासि 

सेवक राघोबा दरवे, कृतानेक सास्टांग नमस्कार. विनंति येथील क्षेम जाणून 
स्वकीये क्षम लेखनाज्ञा केली पाहिज. या नंतर राजश्री रामचंद्रपंता बराबरी पत्र 
पाठविळें. पावर्ले येसी यासी गांत्रचा दुसाला हिसिब गला व नकट मारनिलेपासीं हिसेब 
बारून देणें म्हणुन लिहिलें, त्यास गुदस्ताचा वसूल झाडियानिसी सरकारांत पावला, 
साळ मजकूरचा हिसब यावा, त्यास यंदा भात जमीन, अगदीं भात जमीन बुडाली. 
सनदकरी खेरीज करून भात पावणेतीन खंडी घ्यावे, त्यास पांच मणास ठाव नाहीं. 
येसी यासी गांबची विले सोडसांड जालियास पस्तरची उगबणी होईल. नाहींतर 
हरी माहाफाल दोन खंडीचा कुणबी तो निघोन जातो व किरकोळ कुळे पांचा 
मणाची आहेत. विलेजालियास राहतील. नाहीतरी जातील. येसा पदार्य आहे. 
बाजकरितां याची बिले करून पाठवावी. त्याप्रमाणें विले होईल, वरकड नकदी रुपये 
बा] हिसेबा प्रा विळे होईल त्यापैकी यक च्यार रुपयाची विनंति आह. त्याची यादी 
झाहे तें चितांत आणून काय ते आज्ञा करावी. यानंतर कजाचा हिसेब करून 


९३. 


मारनिलेपासी विळे करून देणें म्हणून लिहिलें. यैसी यासी आम्ही महिन्याभराने 
आपले भेटीस येतो. भेटीनंतर आज्ञा कराल त्याप्रमाणें वर्तणूक करून प्रस्तुत हुंडीपाडी 
न करावी. आम्ही सवे प्रकारें आपळे पदरीं पडलो आहों. आमच्या कुटुंबाचे पोषण 
आपणास करावें लागेल. यंदाचा काल परस्पर आपणास कळलाच असल. सवाविसी 
रा रामचंद्रपंत विनति करतील, त्यापासी सविस्तर निबेदन केलं आहे. चितांत 
आणून कृपा करणार आपण आहेत. बहुत काये लिहिणें कृपा करी ( त) असिढे 
पाहिजे; हे विनाते लक्ष. 


Raghoba Dardve writes to Vaidya brothers how it is difficult 
to recover the dues from the cultivators of Kasari on account of 
famine. He expects remission. 


fe 


No. 92] त 
भी रामचंद्र ९ सवाल 


पोष शु. ११।१६६२ 
डिसेबर २०।१७४० 


राजश्री बालंभट व विस्वनाथभट बैद्य 
स्वामी गोसावी यासी. 
सवक चिमणाजी नारायेण सचीव, नमस्कार विनंती उपरी रा अंगेबा 
नाईक भिडे यास रद कजाचे येवजी तुम्हकडून रा १२०० बारासे देविले असेत; 
तर सदरहू बारासे रा वदमूर्ती रा सदासिवभट दिक्षित यांजकडे पा बीड येर्थाल 
निशाआहे त्यापैकीं हप्ता चैत्रीपूर्ण पेकी भारनिढेस चैत्र सुध प्रतीपदेस येवज देणें. 
छ ९ सवाल सु इहिदे आर्बन मया आलफ बहुत काये लिहिणें. 


पत्रा 
समाप्तिमुद्रा अष्टदल चौकोनी वधिरयं 
भाति 


ChimnajJi Narayan Sachiv asks Vaidya brothers to pay on 
Varshapratipada Rs. 1200 to Sadashivbhat Dixit, in payment of his 
debt to Antoba Naik Bhide, out of the instalment of Chaitra 
Paurnima, {from the revenue of Paragana Beed. 


९४ 
No. 98 1 भी १६६२ 


१७४० 
वेदमूर्ती राजश्री विश्वनाथ भट 
वैद्य, स्वामीचे सेवेसी. 

पोष्य द्थिकर महादेव सां नमस्कार विनती उपरी येथील कुशल जाणून 
स्वकीय लेखन करीत आसिलें पाहिजे विशेष, रा, महादाजी नाईक निंबाळकर 
यांजकडे तुमचें कज येणे, त्या पैकी मशारनिळे ही राजश्री विसाजी बलाळ जोग 
यांजकडून रा २००० दोन हजार देविले, ते त्याही सातारीयासी रा सदाशिव 
बलाळ जोग यांजकडून देविले आहेत; तरी सातारीयासीं मशारनुळकइन घेऊन 

पावाश्याचे उत्तर लिहून पाठवावे. बहुत काये लिहिणे. लोम भस दीजे. हे विनाते 


Dinkar Mahadeo writes to Vishwanathbhat that Mahadaji 
Naik Nimbalkar has arranged to pay Rs. 2000 through Visagi 
Ballal Jog The money should be received at Satala from Sadashiv 
Ballal Jog. 


Crna निला 


No. 941 श्री करारेस्वर पोष ब. ५।१६६२ 
डिसेबर २६,१७४० 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बालंभट व विस्वनाथ भट स्वामी 
गोसावी यांसी 
सेवक राघोबा दरवे कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंती येथील क्षम पौष बदी 
पंचमी जाणून स्वाक्य क्षेम लखानाज्ञा केढी पाहिज. यानन्तर पत्र पाठविले, पावलें. 
सविस्तर कळले. येशी यासी आम्ही आपणापाशीं प्रसंग केला; यांनें प्रसंगी आमची 
उधर्डाक न करा म्हगून केला. यैशी यासी तुमच्या रुपयाची आमास बहुतसी निकड 
लागली आहे. ईश्वरी इच्छेने थोडकेच दिवशीं भाग वारेळ. कांही चिता न करावी. सर्व 
प्रकारे लौकिक होये तें न करावे. गतवषापासून आमचा प्रसंग कसा जाला तो आपणांस 
कळलाच असेल. तुमच्या देणेयाकरितां तीर्थरूप हरिपताचे गली पडलो. थोडकेच 
दिवशीं रुपये येतील. हरअकाबिसीं कृपा करावी. आम्ही तुमचे असो, हे विनंती लक्ष. 
वेदमूती कृष्णंभट सांगतां कलेल. हे विनती. 


Raghoba Darve arranged to pay money to Vaidyas through his 
father Haripant. 


९६ 


भी शंकर वे. ब. १०१६६२ 
दाप्रेल ४, ३१७४५७ 


राजश्री प्रतापर्जी सोमवंश्ची 
गोसावी धासि. 


छ अखंडितलक्षुमी आळंकृत राजमान्य क्रा बालंभट व विस्वनाथभट 
बैद्य आसीर्वाद. उपर सुभा आर्वेन मया आलफ. कारणें कबम लेहून दिल्हें येसाजें, 
प्रा बीड आंबेड याचे बाबतीचे निशा आम्हांकडून राजश्री पंत सचीव यांजकडे 
तुझी भापणांकडून बारा हजाराची करविली होती, तो येत्रज आझांकडेस आहे. तो 
तुमचा तुझांस देऊन आपला कागद फिराऊन घेऊं, सदरहु निशा सा चोवीस 
हजाराची आहे. गु 


१२००० रा सदाशिव दीक्षित 
१२००० रा खुद 
२३००० 


येकून चौबीस हजाराचे निशापत्र तुयचे तुझांस देऊ व राजश्री पंत मार्रानठे यांची 
पावतीचा कबज ही तुझास घेऊन देऊं. हे कबज छ २३ माहे सफर हे सही, 
This is a statement given by Vaidya brothers to Pratap], 


Somavansi for having received Rs. 12000 which were paid to Pant 
Sachiv to whom a surety had been given for the same. 


व्यक्तिसाचे 


व्यक्तीचे नांव पत्नाचा क्रमांक 


अठल्ये बाबदेव भट [ १७४५] २७ 
अंताजीपत गद्रे २५, ४२ 
अतोजी डावरा [१७४४] २७ 
अनतभट तलग १ 
अतोबा नाईक भिडे ६१, ९२ 
अतोजी राणा डु 


अताजी विश्वनाथ घाणेकर [१७४५] 
२०, २७, ७५, ८७ 


अनगळ गोसावी नाइक ४७,८७ 
हि तोर!पा नाईक १० 
न परशराम नाईक १४ 
मु रामाजी नाईक ४७ 
0 शेकरापा नाईक १०, ७२, ८७ 

अनुबाइ रास्ते [ गंगारामाची स्त्री] २९ 

अब्दल पानरी र्ष 

अमात्य महादाजी गदाघर [१७४३] २७ 

अमात्य रामचद्र नीलकठ २० 

अमात्य भावत रामचद्र तुन 

अमृतराव, खोपडे [१७४४ | २५ 

अर्लाखान ५३ 

आगीटकर विसाजी कृप्णु [१७४४|२७ 

आग्रे मानाजी ६२ 
११ तुळाजी (१७४३) 

१०, २७, २८, ५३ 
09 नागोजी (१७४०) २७ 
१3 सभाजी ४, ५, २३,२७ 
४५, ६२, ७५, ८० 

आनंदराव दि। सोमवशी ६१ 

आनदराव मोरे (१७४३) २७ 

आनदराव रघुनाथ (१७४४) २७ 


आनंदाबाई महादाजी काणे (१७४३) २७ 


आपा भट नि॥ बाबुराव ४७ 
आपाजी अनत कुछुकर्णी (१७४४) २७ 


व्यक्ति नांव पत्राचा क्रमांक 
आपाजी बाबुराव ७ 
आपाजी बावा ( सोमवंशी ) ४६ 
आपाजी भिमराव २, ३ 


आपाजी भिकाजी ( १७४४) १०, २७ 
आपाजो रघुनाथ ६८ 
आपाजी सानार ५७ 


आपाजी सोमवशी सर लकर 
४५, ४७, ६१, ६३, ७०, ७८, ८१ 
आबा ( रघनाथ जिमल ) हणमते ३४ 
आमा मातुश्री ( [जमळ रमुनाथाची ) 
२३, ३: 
आबाजी सखदेव (१७४३-४४) २७ 
आराध्ये गोविद नाईक (१७४४) २७ 
इगला जयरामभट (१७४४) २७, ४७ 


उदाजी पवार (१७४४) २७ 
उमदी ७२ 
उमदी शामजी नाईक ४७ 


उमाबाई वेद्य ( विश्वनाथ भटाचीस्त्री ) 

Cor Vd, 

कडू दि सोमवशी ६१ 

करकरे रामचद्र गोपाळ १, ४, ४९, ५०, 

ls ८ 0 

करजवणे बाहेरजी (१७४४) २७ 
करमरकर शिवराम तुकदेव ( १७४४ ) 
१२, २७, ८१ 

काणे आनदीबाई प्र. महादाजी (१७४२) 

२७ 

काणे कृष्णाजी राम (१७४५) २७ 
कणे महादाजी कुष्ण (१७४१-४२) २७ 
काणे इरी कृष्ण (१७४१-४२) २५ 

कानडे बिसोबा नाइक ४७ 

कानिटकर कृष्णाजी हरी (१७४४) २७ 

कानिटकर केमो बाबाजी (१७४०) २७ 


व्यक्तीचे नांब पत्राचा क्रमांक 
कान्हो शकराजी (१७४५) २७, ५२ 
कान्होजी मोसले २४ 


कान्होजीराव सिलिबकर ( १७४१ ) 
२७, ६४, ५५ 


कावरा गोदजी ४७५ 
क!रजकर सखाराम ७२ 
कार्शाबा नाईक बडे ५९ 
काशिराव सिलिंबकर (१७४१) २७ 
काळे कृष्णमट ४९, ५०, ५१, ८५, ९४ 
,, बाबदेव भट ५१ 
काळो अनत चोरकर (१७४४) २७ 
कुंटे घोड़ो महादेव (१७४०) २३ 
कुरणे मल्ह्वारजी ८४ 
कुंबरजी शिरके ७९ 
कुलकर्णी आपाजी अनंत (१७४४) २७ 
,, येसाजी नरसी (१७४५) २७ 
,, विठ्ठळ अनंत (१७४५) २७ 
कृष्णशेट शेय्या चिपळूणकर ( १७४५ ) 
२७ 

कृष्णाजी विठ्ठड शेणवी ४७ 
,, अनत गोडबोले ४७ 


कृष्णंभट काळे ४९, ५०, ५१, ८५, ९४ 
कृष्णाजी केशव जोशी (१७४५) २७ 
,, तानदेव साठे (१३४५) ८, २७ 
,, नाईक जोशी ४७, ५८, ७२, ८६ 
,„ पाटील ब्राह्मणपूरकर १० 
„ महादेव गोडबोले (१७४५) २७ 
,, _ महादेव रानडे (१७४०) २७ 
,, राम काणे (१७४५) २७ 
,, वामन खरे (सुभेदार) (१७४५) 
५, २७, ४७, ५९ 

)) हरी कानिटकर (१७४४) २७ 
हरी साठे १२, १४, १५, ७३ ७४ 
केतकर त्यबक विश्वनाथ (१७४४) २७ 


व्यक्तींचे नांव पत्नाचा क्रमांक 
केसरकर केदारजी ५२ 
केरीजी भोसले २४ 
केशव विश्वनाथ पनलीकर (१७४२) २७ 
केसो कृष्ण शेबकर २७, ४५ 
केसाजी जामदार ७९ 
केसो व्यबक (१७४३) २७, ४५ 
केसा पंत) भरव वेद्य १५ 


केसो नारायण गोडबोले (१७४४) २७ 
केसा बाबाजी कानिटकर (१७४०) २७ 


केरकर कदाशजी ५२ 
केसकर लमण नाईक ४७ 
कोकाटे नारायणजी २४.५५ 
केळकर हरभट १५ 
कोडजी चोरुला ४७ 
काडजी पाटीछ खाडदकर (६७४४) २७ 
कोढ,ळ$र त'नाजी त हा 
वाकोजी मी ना 
क न्दर राम ८९ 
क,बंड। जखापा (१७४४) २७ 
कारगावकर बाबुराव गोपाळ ४७ 


कोल्दट हर गणोबा नाईक ५३, ५७, ५८ 

,, रामचद्र &बुराव कोन्हेर्‌ १५,५९ 
खंडो आपाजी सुभेदार प्रा सुपे 

६३, ५८, ८१ 

खडोजी गोगवले (१७४४) २७ 
खरे कृष्णाजी वामन (१७४५) 

RN 


खाडेकर गोविदराम (१७४४) २७ 
५» वाळाजो घोडदेव ७३, ४७ 
खापड अमृतराव (१७४४) २७ 
खंमणा देवजी ८१ 
गगाधर !त्रमल ३८, २९ 
गगाबाई (बाळेभटाची स्त्री) वैद्य 
४९, ८५ 
रंगाराम मकाजी रास्ते २९ 


गडणीस बाबुराव विठ्ठल (१७४५) २७ 


व्यक्तीचे नांव 


गणोबा नाईक कोल्हटकर ५३, ५७, ५८, 


पत्राचा क्रमांक 


| त ७२, ८६ 
गणशपत दामल ७, ४७, ६१ 
गणोजी पवार ५ 
गणोजी पाटील (खाडद) (१७४४)२७ 
राणोबा नाईक पेठणकर ८७ 
गद्रे अताजीपत २५, ४२, ५१ 
गद्रे नारो अनत ( १७४२) १४, २४, 

२५ २७ 
गाइकवाड त्र्ययकजा ( १७४४) २७ 
गाडगाळ घाडभट ( १७४४ ) २७ 
गुजर राजजी [ १७४३ ] २७ 
गुजर त्रिकमरोट ४७, ७२ ८३ 
११ परभु ७२ 
गुरापा सोनार ४० ४१ 
गोगवले खंडोजी १७४४ २७ 
गाडबोले कृष्णाजी अनत ४७ 


१, » महादेव (१७४५) २७ 
» केसो नारायण [१७४४] 93 


» महादाजी अनत ५६, ५९ 
गोडसे जगोबा नाईक ४७ 
गोदजी कात्रा ४५ 
गोपाळभ” नवाथे [१७४१] २७ 

93 लघाटे ७१ 


गोपिकाबाई वेद्य [ भिर्भटाची स्त्री ] २९ 
गारी बाळाखान कात्रजकर [ १७४२) २७ 


गोरे राण।जी २ 
गोविंद ।जवाजी (१७४५) २७ 
,, त्र्यंबक त २७ 
,, नरहरी साबणे ४७ 
,, ने'ईक आराध्ये (१७४४) २७ 
,, ,, दातार १४ 
,, बाबाजी दि कुवर्जी शिके ७५ 
,, महर (१७४५) २७ 
,, महादेव फडणीस (१७४३) २७ 
गाविदराम खाडकर (१७४४) २७ 
गोविदशेट वाईकाळ (१७४४) २७ 


गोविद सामराज वडगावकर ६१, ६५, 
६६, ६८, ६९ 


व्यक्ताचे नांव पत्राचा क्रमांक 
गाविदराव शितोब्ठे १० 
गोविंद हरी ।देमत जाधवराव ३२ 
,, हरीं जाग ४२ 
,„ हरी भिडे ( १७४३ ) २७ 
गोसावी नाईक अनगळ ४७ ८७ 


गासावाण रमाबाई परळी (१७४५) २७ 
गासावी वन्सीपुरी (१७४५) मद्दत 


२५, ८७ 

„ रामपुरी 43 
)) निमलगार ८७, ८९ 
)) प्रचितगीर ८७ 
शिवरामग।र ८% 


घाणेकर अताजी विश्वनाथ ( १७४५ ) 
२०, २७, ७५ ८७ 

घाणेकर शकराजी विश्वनाथ (१७४५) २७ 

घारपडे दुगाजी आकोजी ३ 


चदाखान (१७४४) २७ 


चद्रसेन जाघत्रराब ( घनाजीचा मुलगा ) 


२? ५ 
२५ 
चव्हाण रामजी (१७४४) १०, २७, ५२ 
चाफंकर बाळाजी विश्वनाथ (१७४१) २७ 


चिटकोबा ४ 
चिटर्णास जिवाजी खडेराव ५२ 
चितामणी देव ३६ 
पिळ कर १३ 
चिमणभट नवाथे (१७४२) २७ 
[चमाजी अप्पा पेशबे २२ 


चिमणाजी नारायण सचीव (१७४४) ९ 
११, २७, ४४, ४७, ४८, 

६०, ९१, ६४, ६५, ६६, 

७९, ८२, ८३. ९२ 

चोरकर काळो अनत (१७४४) २७ 
चौगुला कोडजी (सोनगाव) ४७ 
११ येसाजी (१७४४) खोडद २७ 
छत्रपती शाहू मद्दाराज ( स्वामी ) ४, ५, 
९, २३, ३४, ६१, ६२, ८० 

„ राजाराम ३० 


व्यक्तीचे नांव पत्राचा क्रमांक 


जखापा कोबडा (१७४४) २७ 
जगजीवनराम परशराम ऊ. दादोबा 


प्रातनिधी (१७४) २७, ५८ 
जगोबा नाइक गोडस ४७ 
जगन्नाथ भट दामले (१७४४) २७ 
जनार्दन ठुकदेव ७३ 
जनादन देव (१७४०) ७, २७ 
जवरामभट इगला (१७४४) २७, ४७ 


जपरिंग पाटील गोजेगावकर (१७४५) 


२७ 
जयसिंग जाधवराव सेनापती ३१, २२ 
उ. चनाजी २१ 
जाचक (१७४४) २७ 


जाधवराव जयसिग ऊ. धनाजी ३१, ३२ 
), चद्रसेन (घन'जीचा मुल्मा)२५ 


जाधव फिरगाजी (१७४४) २७ 
जानकीबाई वेद्य (रामभटाची स्त्री) २९ 
जानपा मुजमला (१७४५) २७ 
जासद देनजी १५ 
लि सेखजी १५ 
१) रीक्र १५ 
5 तिमाजी २४ 
जिऊबाई जोशी (बल्लाठ मुख्याडकर 
यांची स्त्र! ) २१ 
जिवबा पर 
जिवापा नाईक १३ 
जीवनराव शिदे (१७४४) २७ 
जीवराव शिदे (१७४४) २७, २९ 
जोग गोविद दरी ४२ 
» चोडा अनत ७८, ८१ 
„ धोंडो विश्वनाथ ४२ 
» बापूजी गणेश २५, ४२ 
„ विसाजी बछ्लाळ ५९, ९३ 
» सदा!शव बछाळ ९२ 
जोग हरी रघुनाथ (१७४३) २७ 


जोगोजी राणा बसणकर (१७४४) २७ 


जोशी कृष्णाजी नाईक ४७, ५८, 
७२, ८६ 
होशी कृष्णाजी केशव(१७४५) २७ 


व्यक्तीचे नांव पत्नाचा क्रमांक 
जोशी जिऊब्राई ( बाबू बलाळाची आई ) 
न क २९ 
जाशा नानाजा नाइक (२, १४, १५,५९ 
,, बांबू बल्लाळ २९ 
११ लमण बल्लाळ १३ 
» विश्वनाथ (चिपळुणकर) ४, ६, 
(१७४३) २७, ४७, ६० 
डावरा अतोजी (१७४४) २७ 
डिगणकर तुकोराम (१७४५) २७ 
ढमाला शक्राजी २७ 
ढवळा बाळोजी (१७४२) २१ 
ढवळीकर सदाशिवभट ७३ 
तान्द्दाजी कोढालकर (१७४४) २७ 
ताबट सदाशिव (१७४५) १०, २७ 
ताबवेकर लिंग।पा नाईक ४७ 
तारब्ठेकर मल्लापा ७५ 
„ महादशेट ७५ 
तिमाजी जासूद २४ 


„ रघुनाथ इणमते (१७४४) 
२७ ३०, ३४, ३६ 
तकोर[मपत ढिगणकर (१७४५) २७ 
तुलबाजी मोरे ७ 


तुळाजी आग्रे (१७४३) १०, २८, २७, 
५३ 
तेरा नारो अनत (१७४३) २७ 
तेलग अनतभट १ 
तली सोमाजी मलसेर कोरेगावकर (१७४४) 
२७ 
तेली मलशेट vs 
तोडकर सिद्राम (१७४४) २७ 
तोरापा नाईक अनगळ १०, ७२ 
त्रिकमशेट गुजर ४७, ७२ ८३ 
व्यबक कृष्ण वैद्य (१७४३) २७ 
त्यंबकजी गायकवाड ( १७४४) २७ 
व्यबकराव माणकेश्वर ६० 


व्यबक विश्वनाथ केतकर (१७४४) २७ 


व्यक्ता चें नांव पत्राचा क्रमांक 


थोरात नारो रघुनाथ ५०, ५१ 
थोरात बाळाजी ९० 
दत्ताजी पाटील (खोडद्‌ १७४४) २७ 
दखे राघोबा नाईक (१७४४) २७, ४२, 

हटा SS 


दाजीपत ४७ 
दाजी व्यक २८ 
दातार गाविद न ईक १४ 
दादु सोनार ( १७४५)” २७ 
दामले गणेशपत ७, ४७, ६१ 
दामले जगन्नाथभट (१७४४) २७ 
दामले मद्‌ द!बा नाईक १४, २०, ५६, 
५९, ७३ 
दामले भोरोपत १० 
दामल मागे बहाळ ७५ 
दामले वेजनाथभट सोमयाजी काशीकर 
(१७४४) २७ 
दामल मोरा बल्लाळ ७५ 
दामले वेजनाथभट सोमयाजी काशीकर 
(१७४४) २७ 
दामले इरी बल्लाळ ७५ 
दावलखान चाकर (१७४४) २७ 


४१ ge 


दिक्षित श्रीनिवास कुलाबकर (१७४४) २७ 


दिनकर मद्दादेव १५, ९३ 
दुर्गोजी आकोजी घोरपडे ३ 
दुर्गाजी भाइटे (१७४५) ४, २६, २७ 
दव जनादन (१७४०) ७, २७ 
देवजी खोमणा ८१ 
देवजी जासूद १५ 
देवराव (लपाटें) (१७४५) ४, २७ 
देवशेट जधा ८७ 
देशमुख प्रतापराव (१७४१) २७ 
घाकाजी (देमत तुढ्ढोजी आम्रे) १० 
घापटे देवतराव (१७४४) २७ 


Ne 


व्यक्तीचे नाव पत्राचा कमांक 
घोडोपंत प्राणी १ 
घोडो अनंत जोग ७८, ८१ 
घोडमट गाडगीळ (१७४४) २७ 
थोड ठाकूर ७५ 
धोडो मद्दादेव कुटे (१७४०) २७ 
घोडो बिश्वनाथ जोग ४२ 
नरसीभट फडके (१७४४) २७ 


नरसी सामराज (१७४२) २६, २७ 
नरहरी आपदेव सर सुभेदार प्रा पुणे ३० 


नवाथ गोपाळभट (१७४१) २७ 
नवाथे चिमणभट (१७४२) २७ 
नाइकजी भोइटे ७३ 
नागोजी आग्रे (१७४०) २७ 


नागोजीराव पाटणकर (१७४०) ४, २७ 
नानाजी नाईक जोशी १२, १४, १५, ५९ 
नारो अनत गद्रे (१७४२।४३) १४, २४, 


२७ 
नारो अनत तेरा (१७४२) २७ 
नाराय +जी काकाट 3 
नारो भिकाजी शेणवी १४ 
नारो रघुनाथ थारात ५०, ५१ 


नारोबा नाईक रत्नपारखी १०, १६, १७, 


२७, ५९ 
नारो विष्णु ५९ 
नारो शिवदेव ७३ 
निंबाळकर महादजी नाईक १५, ९२ 
निर्मलागर गोसावी ८७, ८९ 


न्यायाधीश (१७४५) काशिराज अनत २७ 
पटवर्धन रघुनाथभट सबर्नास परळी ८० 
पटवर्धन राघोबा नाईक माखजन २९ 
पतप्रधान बाळाजी बाजराव (१७४५) 


२७, ४६ 
पनलीकर केशव विश्वनाथ (१७४२) २७ 
परम गजर ७३ 
परशराम नाईक अनगळ १४ 
पवार उदाजी (१७४४) २७ 
पवार गणोजी त्‌ 
पवार मानाजी (१७४५) २६, २७ 


व्यक्तीचें नांव पत्राचा क्रमाक 


पाटणकर नागोजीराव (१७४०) ४, २७ 
पाटील गणोजी, दत्ताजी, कोडजी, 


बाळोजी (१७४४) २७ 
पाटील जयसिंग (१७४५) २७ 
पाठक खोंडदकर ७२ 
पाठक माणकाजी नाईक ४७ 
पारकर विष्णोपा नाईक ४७ 
पालकर निबाजी ८७ 
पुडळीक नाईक रास्ते १२, १३, १४, ७४ 
पुरदरे रामाजी नाईक ७२ 
पशवे बाजिराव (सयानी) २०, ४७ 
पशवे चिमाजी आग्पा २३ 
पुरुपोत्तमभट शबड (१७४४) २७, ४७, 
५७ 
पेठणकर गणोबा नाईक ८७ 
पठणकर बापूमट ५९ 
प्रचीतगीर गासावी ८७ 
प्रतापराव देशमुख (१७४१) २७ 
प्रतापजी सोमवशी ४४, ४८ 
प्रतिनिधि अप्पा ऊ. दादोबा ५२ 
प्रतिनिधि जगजीवन 
१७४२, २७,५८ 
” श्रीनिवास परशुराम 

१७४४, २७ 
प्रभणे ७४ 
प्राणी धोडोपत ६ 
प्राणी बिठ्ुल गणेश ६ 

फडणीस गोविद महादेव 
१७४२, २७ 
फडके नरसोभट १७४४, २७ 
फडणीस लट्ष्मण नानाजी १७४५, २७ 
फडतरे म्हसाजी ३५ 
फत्तेसिग भोसले १७४५, २७ 
फिरगोजी जासूद १२ 
फिरगोजी जाधव १७४४, २७ 


बनसी पुरी महत गोसावी 
१७४५, ८७ 


व्यक्तीचे नांव पत्राचा क्रमांक 
बरडे काशिबा नाईक ५९ 
बरवे बापूजी नारायण १७४५, २७ 
बरवे हरोपत १७४५ २9 
बसणकर जोगोजीराणा २७ 
बदिरजी करजवणे १७४४ २७ 
बहिरो रघनाथ शेणवी १७४४, २७ 
बहिरो विश्वनाथ मराठ २७ 
बाजीराव पेशवे (रायानी) २० 
बाजी बल्लाळ ५ 
ब्राजो विठुल १७४४ २७ 
बापुजी गणेश जोग २५, ४२ 
बापूजी नारायण बरवे १७४५ २७ 
बापुभट पेठणकर ५९ 
बापुभट माटे ७६ 
बापुभट वंद्य ( १७४५ ) २७ 
बाबदेव भट आठले ( १७४५५) २७ 
बाबदेवभट काळ ५१ 
बाबाजी भाडऊेराव २ 
बाबूराव विश्वनाथ वेद्य २९, ३७, ४७, 
बाबूराव कोन्हेर कोल्हटकर १५, ५९, 
बाबूराव गोपाळ कोरेगावकर ४७ 
बाबू बल्लाळ जोशी , २९ 
बाबूराव भोसले ( १७४५ ) २७ 


बाबूराव रघुनाथ 

( दिमत सरलस्कर) १०, ४७ 
बाबूराव वाटदकर १० 
बाबूराव विठल 

गडणोस सेणवी (१७४५) २७ 
बाबूराव ह्री ( १७४४ ) २७ 
बाबाखान गोरी कान्नजकर (१७४२) २७ 
बाळाजी रास्ते पुन्डलिकाचा लेख ७४ 
बाळ सदाशिव गोविद ८६ 
बाळभट रघुनाथभट वंद्य ६, १०, १७, 
२१, २२, २५, २६, २७, २९, ४२, 
हड, ०७, YS, ol ०९, 
६०, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७. ६८, 
६९, ७२, ७६, ७७, ७८, ७९, ८१, 
८५, ८८, ९०, ९६१. ९२, ९४, 


व्यक्तीचे नांव पत्राचा क्रमांक 
बाळाजी बाजिराव पंतप्रधान 

१७४५, २७, ४६ 
बाळाजीकृष्ण १७४३, २७ 
बाळाजी थोरात ९० 
बाळाजी दादाजी वंद्य १७४४ २६, २७ 
बाळाजी घोडदेव खाडकर ४७, ७३ 


बाळाजी विष्वनाथ चापेकर १७४१ २७ 


बाळाजी शंकर भिड १७४४, २७ 
बाळोजी ढवळा १७४२, २७ 
बाळोजी पाटील खोडद १७४४, २७ 
बिबाजी पालकर ८७ 
युवाजी नाईक शिदे १७४५, २७ 
बेडके राधाबाई १७४०, २७ 
बेडके सूर्याजी १७४०, २७ 
भगवंतराव रामचंद्र आमाह्ष्य ५२ 
भगवंतराव सोमवंशी १७४३, २७ 
भावे शिवाजी नारायण १७४४. 
२७, ४७, ६१ 
भास्कर रधुनाथ वंद्य ४, ५, ८, ६४,६५ 
६७, ६८ 
भिकंभट वेय न ९ 
भिडे गोविद हरी २७ 
भिडे बाळीजी शंकर १७४४ २७ 
भिमाजी रंगनाथ ण 
भुजबलराव सेनासप्तहजारी २०, ३१, 
३२, ३४ 
मरे सिन्नाप्पा नाईक ७३ 
भोईटे दुर्गाजी १७४५, ४, २६, 
२७, ४६ 
भोईटे नाईकजी रे 
भोसले कान्होजी २४ 
भोसले केरोजी २४ 
भोसले फत्तेसिग २७ 
मोसले बाबूराव १७४५, २७ 
भोसले मदन सिंग ८२ 
भोसले राघोजी १७४५, ६, २७, 


२८, ७६, ८०, €९ 


व्यक्तीचें नांव पत्राचा क्रमाक 
भोसले राणोजी १७४५, २७, ७६, 
७७, ८७, ८९ 

भोसले रायाजो २४ 
मदनसिग भोसले ८२ 
मराठे बहिरो विश्वनाथ १७४३, २७ 
मलशेठ तेली सोमवार ४७ 
मब्छाप्पा तारळेकर ७५ 
मल्हारजी कुरणे ८४ 
मल्हार त्रयबक १७४५ २७ 
मल्हार पुतळाजी १७४५, २७ 
मल्हारजी सावंत १७४१, २७ 
मल्हारराम येन २७ 
मळीकखान १७४५, २७ 
म्हसाजी फडतरे ३५ 
महादेवभट अग्निहोत्री १० 
महादजी अनत गोडबोले ५९; ५९ 
महादाजी कमळाकर ६१ 
महादाजी कृष्ण काणे १७४१ २७ 
महादाजी गणाघर अमात्य १७४२, २७ 
महादाजी गणेश १७४२, २७ 
महादाजी गोविद गा रास्ते ७२ 
महादशट तारळेकर ७५ 
महादाजी नाईक निबाळकर १५, ९३ 
महादाजी बल्लाळ सहस्त्रबुद्धे १४ 
महादू मारुलकर २७ 
मह्दादोबा नाईक दामले १४, २०, ५६, 
५९, ७२ 

महाराज ४, ५ 
महिपतराव दत्तात्रय १७४४, २७ 
महिपतराव शिदे १७४२, २७ 
माटे बापूभट ७३ 
माठे रामभट ५७ 
माणकोजी नाईक पाठक ४3 
माधवराब गोविद ४७ 
मानाजी आग्रे ६२ 
मानाजी पर्वार ( १७४५) २६, २७, 
माने सखोजी ७४ 
मारुळकर महादू ( १७४६ ) २७ 


मारुळकर सतापा ( १७४१ ) १८, २७, 


व्यक्तीचे नांव पत्नांचा क्रमांक 
मियन हलालखोर (१७४५ ) २७ 
मिराखान दिमत आग्रे १०,४५ 
मीर कासीम ४७ 
मेहेदछ मोरो महादेव १७४२, २७ 
मोरे आनदराव १७४३, २७ 
मोरे तुळबाजी ७ 
योरोपन्त दामले १० 
मोरो नारायण ७२ 
मोरा बल्लाळ दामले ७५ 
मोरो महादेव महेदळे १७४३, २७ 
मोरो रुद्र, १७४०, २७ 
मोहि शिवाजी १७४५, २७ 
यमाजीपत र 
यशवतराउ ३६ 
यसाजी चौगुला खोडदकर,१'१/४, २७ 
यसाजी नरसी कुलकर्णी, २७ 


पेशवतराव महादाजी पोतनीस ऊफ 


खासनीस २,७५,८०,८४ 
यशवतराव शितोळे १७४५, २७ 
यादव गिरमाजी १०, ६० 
येन मल्हारराम २७ 
रगराव उद्धव राजाज्ञा ४७ 
राधोबा नाईक ९० 
रघुनाथ त्रिमल २७, ३८, ३५ 
राधोबा नाईक दरवे २७, ४२, ८८ 
९०, ९१, ९४ 

राघोबा नाईक पटवर्धन माखजन २९ 
रघुनाथभट पटवन ८० 


र।घो बनाजी सबनीस परक्वी१७४५, 
२७ 
राघोजी भोसले सेनासो। सुत्रा १७४४ 
२,३, ६, २७, २८, ५६,८०, ८९ 


र धोपत राजवाडे x ¥ 
रघनाथभट वेद्य ॥॥ 
राघोहणमत १७४४ २७ 


रत्ननारखी नारोबा नाईक 

१०, १६, १ “> «७, 0100. 
रत्नपारखी विठोबा नाईक ४७ 
रपनसाल १० 


व्यक्तीचे नाव पत्राचा क्रमांक 


रत्नाकर विठुल १७४४, ४, २२, 
२७, ७७, ८९ 

रमाबाई गोसाबीण परळी १७४५, २७ 
राअत वाघोजी १७४१ २७ 
राजजी गृजर १७४३ २७ 
राजवाडे राघोपत ४४ 
राऊत वाघोजी १७४१, २७ 
राणा अतोजी ¥ 
राणा सभ।जो ७ 
राणा जोगोजी १७४४, ७, २७ 
राणोजी मोरे २ 
राणोजी भोसले १७४४, २७, ७६, ७७, 
८७, ८९ 

सो. राधाबाई १७४०, ११, १९ 
राधाबाई बेडके १७४० २७ 
रानडे कृष्णाजी महादेव १७४०, २७ 
राम। चाकर ४९, ५०, ५१ 
रामभट वैद्य २९ 


रामचद्रपत गोपाळ करकरे १, ४, ४९, 
५०, हे ५६, ५९, ७४, ८१, 


८५, ९१ 
रामाजी नाईक भनगळ ४७ 
रामचद्र गोपाळ शगवी १२ 
रामजी चव्हाण १७४४, १०, २७, ५२ 
रामचद्र चिळक्ररु 'अमाव्य २० 
रामाजी नाईक पुरन्दरे ७२ 
रामभट माटे ५७ 
रामचद्र यादव ६९ 
रामाजी नाईक वाकड १९ 
रामचद्र रामराज वडगावकर ६९ 
रामदासस्वामी परळी (शामजीबावा) 
५१ 
र।मपुरी गोसावी ८७ 
रामराव सोमवंशी १० 
रायाजी भोसले २४ 
रास्ते अनृवाई (गगारामाची स्त्री) २९ 
रास्ते गगाराम भिकाजी २९ 
रास्ते पुन्डछीक नाईक १२, १३, 


व्यक्ताचे नाव पत्राचा क्रमांक 


रास्ते बाळाजी शामजी ७४ 
रास्ते सदाशिव नाईक १५ 
रुद्र शिसाजी व मोरो १७४०, २७ 
लघाट गोपाळपत ७१ 
लपाट देवराव १७४५, २७ 
लक्ष्मण नाईक केसकर ४७ 
लक्ष्मण व्यबक १७४९ २७ 
लक्ष्मण नानाजी फडणीस १७४५ २७ 
लक्ष्मण वल्लाळ जोशी १२ 


लध्मीबाई बैद्य (भास्कर भटाची स्त्री) २९ 
लाडकोजी ( दिमत तुळोजी आग्रे) (० 


ल।डजी रविराज शिदे १७४४ २७ 
वडगावकर भोविद सामराज ६६ 
लिगाप्पा नाईक ताबवेकर ४७ 
वल्लभ सुन्दर २० 
वलिमहमद ९ 
वाकडे रामाजी नाईक १९ 
वाकडे विठो नाईक १७४४ २७,८९ 
वाकोजी कोढाळकर १७५४ २७ 
वाधोजी राअत १७४१, २७ 
वाटदकर बाबूराव १५ 
वायकोल गोविदशट १७४४ २७ 
वालका शटी ५ ३ 
विद्रु 7 भर्णेंश प्राणी १ 
बिठुल भिकाजी शेणवी १७५०, ४, २७ 
विठोबा नाईक रत्न१रखी ४७ 
विठोबा नाईक वाकडे १७४४, २७,८१९ 
विट्टल शिवदेव ६८ 
विसोब। नाईक कानडें ४७ 


विसाजी कृष्ण अगीटकर १'५४४, २७ 
विश्वनाथ जोशी (चिपुळणकर) १७५३, 
४, ६, ४७, ६ रै 


विसाजी बल्लाळ जोग ५९, ९३ 
विश्वनाथ ( विसाजी ) 

रघुनाथ वद्य १, २, 

३, ४, ५, ६, ५, १०, ११, 


१२९५ १४, ae १६, १५, २२, 
२४, २५, २६९, २७, २९, २६, 
४३, ४५, 8४८५ है ५०, ५१५ 


व्यक्तीच नांब पत्राचा क्रमांक 


पुर, + Nv, ६, ६१६ 
६३ ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, 
६९, ७०, ७१, ७२, ७४, ७९, 
७७, ७९, ८१, ८२, ८३, ८४, 
८५ ४७. ८2८. ४5%, ९०, एव, 


SR SRY 
विसाजी राम, आग्ऱ्याचा कारकून, २.१, ६२ 
विसोबा नाईक पहर्रवृध्दे १३ 
विसोबा नाईक पारकर ४७ 
वेजनाथभट दामले,१७४४, २७ 


सोमपाजो काशीकर 
वैद्य उमाबाई(विइवनाथमटाची 


स्त्री) १०,२८,२९, ४९ 
वैद्य केसोपत भरव १५ 
वद्य गगाबाई ऊक सरस्वतीबाई 

(बाळभटाचा स्त्रो) हिट 


वैद्य गोपिकाबाउ (मिकभटाची स्त्री) २९ 
बेय जानकीबाई (रामभटाची स्त्री) २७ 


वद्य च्यबक कृष्ण, १७८२ २७ 
बेय बापूभट, १७४५ २२ 
वेद्य बाब्राब विश्वनाथ २९ 
वंद्य बाळभट रधनाथ ६, १०, १७ 


२१, २३, २५, २५, २७, २९ 
४३, 6 6३ ४८, 53 Ao, 1 
५२, ९९, ६०, ५३; ३४, ६५, 
॥ ६६, ६७, "६८, ६९), ७२, 
७६, ७७, ७८, ७९ ८१, ८२, 
“५ टट, ९२, आ जप ९ + 
वैद्य बाळाजी दामाजी १७८८ २६, २७, 


वेद्य भास्कर रघनाथ ४, ५, ८, ६४ 

६५, ६६, ६७, 
वेद्य भिकभट २९ 
वेद्य रघृनाथ भट ५१ 
रामभट ( बाळभटाचा पुत्र ) २९ 


वैद्य लक्ष्मीबाई ( भास्करभटाची स्त्री ) २९ 


१० 


व्यक्तीचे नांच पत्रःचा क्रमांक 


वद्य विइवनाथभट रघुनाथ १, २, ३, ४, 
५, ६, ७, १०, ११. १२, १४ 
१% त र्‌ १९, २३, २४, A 
२६, २७, २९, ३६, ४३, ४५ 
४८, ४९, ५०,५१, ५२, ५३ 
५४; ५५,५६, ६१, ९३, ६४, 
६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७० 
७१, ७२, ७४, ७६, ७७, ७९ 
८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८७ 


८८, ८९, २०, ९१; पर्‌ 

९३, ९४ 

वैद्य सखबाई ( भास्कर भटाची स्त्री ) 
१०, २९ 

वेद्य सरस्वतीबाई ( बाळभटावी स्त्रो ) 
१०, २२, २९ 

वैद्य सदाशिव भट हृणमते ४९ 
व्यकटराव गंगाधर हणमते १५४५- २५, 
४७ 

शंकर जासूद १५ 
शंकर आपा नाईक अनगळ ७२, ८७ 
शक्राजी कान्हो १७४५- ४, ७, २७, 
५२ 

शंक्राजी ढमाळ २७ 
शक्राजी नारायण सचीव ३२ 
शक्राजी प्रभ्‌ ( दिमतरत्न पारखी ) १० 
शकराजी बल्लाळ ५ 
शंकराजी विश्वनाथ घाणेकर २७ 
रापा बाईक अनगळ १७४५-१०, ७२,८७ 
शामजी नाईक उमदी ४७ 


शाहु छत्रपती स्वामी ४, ९, २२, ३०, 
२४, ६१, ६२, ८० 


शितोळे गोविदराव १० 
शितोळे बशवन्तराव १७४५, २७ 
शेबेकर केसो कृष्ण ७१ 
शिदे जिवनराव १७४४, २७, २९ 
शिदे बुवाजी नाईक १७४५, २७ 
शिदे महिपतराव १७४३, २७ 
शिदे लाडजी रविवार १७४४- २७ 
शिरके कूवरजी ७५ 


व्यक्तीचें नांव पत्राचा क्रमांक 


शिवराम तुकदेव करमरकर १७४४- १३, 


हि वि २७, ८१ 
शिवराम गीर ८९ 
शिबार्ज! नारायण भावे १७४४-२७, ४७, 
६१ 

शिवाजी पंत प्रतिनिधी (अप्पा प्रातिनिधीच 
पुत) ९२ 
शिवाजी मोहिते १७४५, २७ 
शाटी वालका ७३ 
शेटे कृष्णशेट १०४५, २७ 
शेणवी रामचद्र गोपाळ १२ 
शेणवी विठ्ठल भिकाजी ४, २७ 
„ तेरा [भिकाजी ४, २९, ३०, ३२, 
३३ 

शबड़े पुरुषोत्तममट १७४४, २७, ४७, 
५७ 

श्रीदेव करहाटेश्वर ५०, ५१ 


श्रीदेव चिचत्रड ३०, ३१, २४, ३५, ३६, 


३७, ३८ 
„ चितामणी ३६ 
श्रीधर शामराव हणमंते २९ 


श्रीनिवास दिक्षित कुलाबकर १७४४, २७ 
श्रीनिवास परशुराम प्रातानघी १७४४, 


२७ 
सखदेव आबोजी १७४३, २७ 
सरवाराम कारञ्जकर ७२ 
सखुबाई २९ 
सखुबाई वैद्य ( भास्करभटाची स्त्री ) १०, 

२९ 
सखोजी माने चाकर १५, ७४ 


सचीव शकराजी न'रायण ३२ 
सचीवपत चिमणाजी नारायण १७४४- 

९, ११,१२, २७, ४४, ४७, 

४८, ५४, ६०, ६४, ६५, ६६, 

६७, ७९, ८२, ८२, ९२ 


„ नारोशकर डं 
सतापा मारुळकर १८, २७ 
सदाशिवभट बैद्य ४९, ५०, ८५ 


सदाशव गोविद बाळ ८६ 


११ 


व्यक्तीचं नांव पत्राचा क्रमांक 
सदाशिवबट ढवळीकर ७३ 
सदाशिव ताबट १७४५, १०, २७ 
सदाशिवभट दीक्षित ४८, ९२ 
सदाशिव बल्लाद्ठ जोग ९३ 
सदाशिव शामजी रास्ते १५ 
सबर्नास राघो बनाजी परळी २७ 
संभाजी राणा ७ 


सभाजी आम्रे सरखेल ४, ५, १०, २३, 
२७, ४५, ६२, ७५, ८० 

सरस्वतीबाई ऊ गंगाबाई वैद्य (बाळ- 
भटाची स्त्री) १०, २२, २९ 


सहस्त्रबुद्धे महादाजी बाळ १४ 
सहस्त्रबुद्धे विसोबा नाईक १२ 
साठे कृष्णाजी इरी १२, १४, १५, ७३, 
७४ 

साठे कृष्णाजी तानदेव ८ 
सातापा व महादू मारुलकर १७४१- २७ 
साबण गोविंद नरहरी ४७ 
सावंत मल्हारजी २७ 
सिद्राम तोडकर १७४४, २७ 
सेद्रम मुनमला १० 
सिन्नाप्पा नाईक भुरे ७३ 
सिलिंबकर कान्होजीराव १७४१, २७,५४, 
` ५५ 

सिलिंबकर काशिराब १७४१, २७ 


साताबाई क. आमाइणमंते ३३, ३४. ३६ 
सीजी बेड के २७ 


व्यर्ताचं नांव पत्राचा क्रमांल 
सेखजी जासूद १५ 
सेना सप्तहआरी ३०, ३१, ३२, ३४ 
सोमवंशी आप्पाजी ४७, ६१, ६३, ७०, 


७८ 

सोमवंजी प्रतापजी ४४, ४८ 

सोमवंशी भगवतराव १७४३, २७ 

सोमवंशी रामराव १० 

सोमवंजी हेबतराव १७४३, २७, ४७ 
सोमाजी मलशेट तेली कोरंगांवकर 

१७४४- २७ 

इणमते तिमाजी रघुनाथ ३० 

हणमंत मिताबाई ऊर्फ आमा २३, ३४, 


व्यकटराव गगाघर १७४५- २७ 


22 


इणमते रघुनाथ त्रिमत ऊ. आबा ३४, 
३८, ३९ 

„ गेगांधर त्रिमल ३८, ३९ 
हारपंत ९४ 
रीकृष्ण काणे १७४१, २७ 
हरभट केळकर १५ 
हरिपत बरवे १७४५, २७ 
हरे बलाळ दामले ७५ 
हरि महाकाळ ९१ 
हरि रघुनाथ जोग २७ 
हैबतराव घापटे १७४४, २७ 
द्वेवतराव सुभेदार १४ 
हेबतराव सोममशी१७४३, २७, ४७ 


स्थळसाचे 


स्थलाचे नाव पत्राचा क्रमांक 
अतीत ( १७४५ ) २७ 
उतरोळी (रोहीडखोरे सं. भोर १७४२) 
२७ 
कपड़े ( जे. पुणे ) २१ 
करहाटेश्वर (देव) ४९, ५० 
काराटी (ता. बारामती ) ७४, ८१ 
काशी २६ 
कासारी ( ता, रत्नागिरी ) २५. ४२ 
क'ळिहस्ते ४ 
कुलाब! (ता. कुलाबा) २३, ५१ 
कृष्णा (नदी ) ता. वाई १ 
केळघर (ता. मढे ) १८ 
कोळितसरे ( ता. रत्नागिरी) ९० 
खेड म्हावसी (ता. मेढे) १८ 


खोडद ( ता. तारगाव) (१७४४) २४ 


गुजणमावळ तर्फ (स. भोर) ६४, ६५, 
६६, ६७ 

गोजेगांव (१७४५) २७ 
गोवळकोट (किल्ला) ऊ गात्रिदगड ४, ५ 
चिपळूण (जि. रत्नागिरी ) ४ 
चिचवड (जि. पुण) २९, ३०, ३१ 
चोर २७ 
जंजिरा (किल्ला ) २० 
जयगड (ता. रत्नागिरी) २५, ४५ 
जलगाव (ता. बारामती) ८१ 
जाभळी (ता. राजगड, सं. भार) ७, ६६ 
६७ 

जिजी ( पजी कनाटक ) ३१ 
जजुरी ( ता, सासवड ) २१ 
डेरा ( ता. मेढे ) १८ 
तापी (नदी ) ४६ 


तारगांब ( ता. कऱ्हाड) (१७४४) २७ 
देऊळगांव ता. (बारामती) ८१ 


स्थलाचे नांतर पत्राचा क्रमांक 
घोम ( ता. वाई ) १ 
नगर २० 
नागपूर ५९ 
निलज ता, (बारामती) ८१ 
निवेढि (१७४४) ता. रत्नागिरी २७ 
परळी (१७४५) ता, सातारा २७ 
पुणे ७, २३, ३०, ३१, ५९, ६८, 

६९, ७१ 
बऱ्हाणपूर ऊ ब्राह्मणपूर (ता. बारामती) 

७०, ८१ 
बाणेरे (ता. इवेली) ३०, ३१, ३२, 

३४, ३५ 
बारामती (ता. मभिमथडी) ६३, ७० 
बावधन (ता. वाई) २७ 
बीड अबेड (प्रांत) ८३, ९२, ४८ 
बुरवाड (ता. चिपळूण) ४८ 
भोइज (ता. वाई) २१ 
भोर (संस्थान) ६८, ६९ 
मसूर (१७४५) (ता. कऱ्हाड २७ 
महाड (ता. कुलाबा) ४५ 
महिमतगड (माची) ॥ 
महुरी बु॥ (ता. राजगड स. भोर) 

६४, ६५ 
माखजन (ता. रत्नागिरी) ४५ 
माण (मोजे) ता. हवेली ३२ 
मीठगब्णे (जि. रत्नागिरी) २७ 
मेडत (ता. बारामती) ६३, ७८, ८१ 
मेढे (ता जावली) १, १८ 
म्हासाळ ४१ 
राहाटगांव (वऱ्हाड) २४ 
राजपुरी (बंदर) २०, #९ 


रोहिडखोरे (१७४२) ( स. भोर) २७ 
लावगन (ता. रत्नागिरी) ५० 


१३ 


स्थलांचे नांव पत्राचा क्रमाक स्थलांचे नाव पत्राचा क्रमांक 
लासुणं ७ शिरवळ [सं भोर] २१ 
लिंब (ता. सातारा) २१ शिवापूर ,, २१ 
वरिये (ता. सातारा) २७ सगमेश्वर (ता. रत्नागिरी) २५ 
वऱ्हाड ७६ सातारा ५, १२, २२, ६६, ९३ 
वाई (जि सातारा) १६, ५९ साबळगाव २७ 
विजयदुर्ग [ता. रत्ना!गेरी | ४५ सासवड ( ता. पुरंदर) १, २१ 
वेलंग (ता, वाई) ८४ सुकलोणी (१७४४) २७ 
वेळें (ता. वाई) २१ सुपे ६३, ७०, ८१ 


शहाबाज ६८ हवेली (जि. पुणे) ३०, ३१ 


